मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्रार 
संगणकीकृत 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट शासन 
मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातंग्वाजा > महोत्सव 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥०५://॥॥४५.॥81811011.0४.1॥ इ-पत्ता ॥॥७४5_॥॥॥10831(8४०॥100.,00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पाळन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतीळ. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपेकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


*. ७ 
' त्रे *& 


का] 
क्य धि ७१ डं ७4 
«<< (अमृतमहोत्सवी > 
१ र “8 
र्ष ० ५» वष र 


>> 
री 9 
त > 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


गृवभार 


वर्ष ३७ । अंक १ । ऑक्टोबर १९८३ 
किमत ४ रुपये । वाषिक वगणी ३० रुपये 


नवभारत दिवाळी अंक 
( नोव्हेंबर-डिसेंबर ८३ जोड-अंक ) 


प्रसिद्धी: ऑक्टोबर ८२ अखेर. 

काएमीर प्रश्‍न; म्रष्टाचार, केंद्र-राज्यसंबंध, मंडल 
आयोग; राष्ट्रीय एकात्मता ह्यांसारख्या राजकीय 
महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवरील विचारप्रवतंक लेख... 
आणि त्यांचे लेखक--- 

तकंतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, मे. पु. रेगे, वसंतराव 
नगरकर, सुहास पळशीकर, सुनील आडगावकर, 
सुनीती पुंगलिया, ता. र. इनामदार, प्रफुल्लकुमार 
बांदिवडेकर, रा. ग. जाधव इत्यादी, 


00:21 
अनुक्रमणिका ् व 


अध्यक्ष ब विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 
मे. पुं. रेगे 


संपादकोय पत्रव्यवहार : 

भे. पं. रेगे, 

संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्ुमाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०२३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, “ नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


मुखपृष्ठ : 
विलास सिदकर 


हय 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशनाथं महाराष्ट्र 


राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान 
मिळाले आहे. 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


असुक्रम 


संपादकीय | महादेची वर्मा २१ 
। -पद्मजा घोरपडे 
डॉ. सवेपली राधाकृष्णन : | हि 
माझ्या काही णाठवणी* १  अक्षरवध - ह 
-रामचंद्र नारायण दांडेकर । -कृष्णराव भालेकर समग्र वाडमय, 
। बट्रींड रसेल. 
उच्च शिक्षणातून विकास ६... 
विशान व तंत्रविद्येतील प्रगतीकारेता | क लता ष्र 
काय कले पाहिजे ? १२ | 
-व. त्रि. चिपळोणकर 


७ रामचंद्र नारायण दांडेकर : आंतरराष्ट्रीय कोतींचे संस्कृत पंडित आ 
लॉजिस्ट ); भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिराचे संचालक, भांडारकर 


कृ. टोपे $ भूतपूर्व कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ; 


पुणे-४१ १ ००४. ह्ञा त्र्यं 


लेखक-परिचय 


णि भारतविद्यावंत 
प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर 


क्यू ७, प्रथमेश 
वीर सावरकर मागं, प्रभादेवी, मुंबई४००. तप५. जव. सि. (विवो मव. > श सोसायटी, 


भोतिकी विभाग, इन्स्टिट्यट 


3 


वाडी, कोथरूड, पुणे-४११ 


* स्व, डॉ. राधाकृष्णन्‌ ह्यांच 
आकाशवाणीच्या सर्वे मराठी केंद्रा 


भ् ऑफ सायन्स, मुंबई; फ्लॅट नं. १०६, अभिनव 
नवी पेठ, पुणे-४११ ००३, हल पदूमजा घोरपडे हिंदी कथालेखिका व कवयित्री. 
परशुरामभाऊ कॉलेजात प्राध्यापिक न 

०२९. क्ल रा. ना. चव्हाण : दलित-मित्र सामाजिक कार्यकत 
चळवळींचे चिकित्सक अभ्यासक व लेखक; न क) 
अंतरकर! मुंबई विद्यापीठाच्या पणजी येथील 


* वृत्त प्राध्यापक 


|.) 


1; फ्लॅट नं. ६३ सोमेश्‍वर कृपा, बोराटे फ्लोअर मिलसमोर आझा 
1] द< 


१३७८ रविवार पेठ, वाई-४१२ ८०३, सामाजिक 


पदव्यत्तर अ& त केंद्र हि व 
पु यापन व संशोधन केंद्रात तत्त्वज्ञानाचे प्रपाठक 


-->><«>> 


टे. 20. याकड 2. माची 
बा 


क झअशा 


या पुण्यतिथीनिमित्त ह्या लेष्याचा काही भाग ५ सप्टे, १९८३ रोजी 


वरून ध्वनिक्षेपित करण्यात आला, -संपादक 


दी ह 


"चुर ह जू शिळ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
विकाय त थेटारे 3 
अनुक्रमणिका राज्य मराठा ]वकास सर? द र 


संगणकीकृत 


सेपादकीय 


स्याय आणि प्रेम 


सामाजिक समता हे एक श्रेष्ठ नैतिक मूल्य आहे यात दांका नाही. हे अमान्य करण्याची आज- 
तरी कुणाची प्राज्ञा नाही. ' आता आपण सर्वच समाजवादी झालो आहोत ' असे एका गभंश्रीमंत 
हुज्रपक्षीय पुढाऱ्याने ह्या शतकाच्या प्रारंभी हताश उत्साहाने म्हटले होते. ह्या चालीवर 'आता आपण 
सारेच समतावादी झालो आहोत? असे म्हणता येईल, 


समता हे नैतिक मूल्य आहे; कारण समता स्यायाशी संबंधित आहे. आणि न्याय हे एक मूलभूत 
नेतिक मूल्य आहे. एखादी उपपत्ती (थिअरी) सत्याच्या निकषावर टिकून राहते की नाही, ह्या प्रश्‍नावर 
ज्ञानाच्या क्षेत्रात तिला असलेले महत्त्व पुर्णपणे अवलंबून असते; इतर दृष्टींनी ती कितीही रमणीय 
भासत असली, संकल्पनांची एक सुरेख वीण तिच्यात रचलेली असली, विश्वाचे एक सुरेख चित्र ती 
मनापुढे उभे करीत असली, माणसांना प्रेरक, आदवासक असा संदेश ती देत असली तरी हे सवं मुहे 
गौण असतात; पुराव्याच्या निकषावर ती टिकते कौ नाही ह्यालाच काय ते महत्त्व असते. ज्ञानाच्या 
क्षेत्रात सत्याला जे महत्त्व आहे ते सामाजिक व्यवहाराच्या क्षेत्रात न्यायाला आहे असे अनेकदा म्हण- 
ण्यात येते. सामाजिक व्यवस्था संस्था, प्रथा इ. इतर अनेक दृष्टींनी इष्ट, मोहक, उपयुक्‍त इ. असतील; 
उदा, , कला आणि शास्त्रे यांच्या वाढीला त्या अनुकूल असतील किवा समाजात बळाचा आणि विजि- 
गीष्‌ वृत्तीचा परिपोष करणार्‍या असतील किंवा समाजात भोतिक समृद्धी साधणाऱ्या असतील. पण ह्या 
सार्‍या गोष्टींचे महत्त्व गौण आहे; सामाजिक संस्था, प्रथा आणि व्यवहार जर न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन 
करीत असल्या तरच त्या मान्य होण्याजोग्या असतात असे हे मत आहे. 


समतेवर आधारलेली न्यायाची संकल्पना आणि समतावादी न्यायाच्या मूल्याला अनुसरून 
सामाजिक पुनर्रचन करण्याचा आग्रह- सामाजिक न्यायाचा ध्यास- ह्या आधुनिक गोष्टी आहेत. 
प्लेटो-अँरिस्टॉटल यांची सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही विषमतेवर आधारलेली होती. माणसे 
भिन्न प्रकारची असतात, व्यक्‍ती ज्या प्रकारची असते त्याला अनुसरून तिची कार्ये आणि अधिकार 
ठरत असतात आणि ह्या कार्यांची आणि अधिकारांची सुसंगत आणि परस्परावलंबी व्यवस्था ज्या 
समाजात असते तो न्यायी समाज अश्ली प्लेटोची धारणा होती. मनुस्मृति तर चातुवेर्ण्यांचे प्रतिपादन 
करते. 


समताधिष्ठित न्यायाचा विचार भारतात जातिव्यवस्थेच्या पाइवंभूमीवर होणे अटळ आहे. 
पारंपरिक हिंदू समाजव्यवस्था जातीच्या संकल्पनेवर आधारलेली होती, जातिव्यवस्था श्रेष्ठत्व- 
कनिष्ठत्वाच्या संकल्पनेवर आधारलेली आणि म्हणून विषमतेला मान्यता देणारी होती, म्हणन 
जोतिबांनी तिच्यावर कडाडून हल्ला केला. तुलनेने मुस्लिम आणि ख्त्रिस्ती समाज हे मानवी समता 
मानणारे आहेत अशी त्यांची भलावणही केली; पण पारंपरिक मुस्लिम किंवा ख्मरिस्ती समाजव्यवस्था 
सामाजिक समतेवर कधीही आधारलेली नव्हती. युरोपमधील मध्ययुगीन सरंजामी समाज जन्मजात 
विषमतेवर आधारलेला होता आणि श्रद्धेने स्त्रिस्ती होता. अनेकजण त्याच्याकडे आदश ख्पिस्ती समाज 
म्हणून पाहतात. इस्लामला गुलामगिरी, पुरुषाचे स्त्रीहून असलेले 


श्रेष्ठत्व मान्य होते. इस्लामपूर्व 
अरबी समाजात किंवा नंतर इस्लामी बनलेल्या इराणी, तुर्की इ. 


समाजांत जी पारंपरिक विषमता 


अनुक्रमणिका 


दोत संपादकीय 


होती ती इस्लामी समाजव्यवस्थेत टिकून राहिली, आज अनेक कॅथलिक धमंगुरू क्रांतिकारक बनले 
आहेत. शोषितांचे लढे लढवायचा त्यांनी चंग बांधला आहे. पण हे आधूनिक वारे आहे. हे ख्रिस्ती 
वारे नाही. हे धमंगुरू जीझसच्या चरित्रापासून आणि शिकवणीपासुन स्फूर्ती घेत की पण 
हिंदूंनाही आत्मोपम्य बुद्धीच्या मूल्यापासुत सामाजिक समतेचे लढे लढण्याची प्रेरणा मळू शकेल भाणि 
ती त्यांनी घ्यावी. 


महाराष्ट्रातील अनेक समाजसुधारकांनी जातिव्यवस्थेविरद्ध जे आक्षेप घेतले होते ते मूलतः 
न्यायाच्या भूमिकेवरून घेतले नव्हते. जोतिबांनी जातिव्यवस्थेवर केलेला हल्ला न्यायाच्या दृष्टिकोना- 
तुन केला होता. ब्राह्मणांनी विद्या आपल्या हाती राखून ठेवली, इतरांना विद्या नाकारली, म्हणजे 
स्वतःचा विकास करण्याची समान संधी नाकारली आणि त्यांना अज्ञानी आणि दुबळे करून ठेवले; 
तेव्हा ही अन्याय्य़ समाजव्यवस्था नाहीशी करून प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षणाची आणि शिक्षणाच्या 
आधारे स्वतःच्या कतृत्वाचा विकास करून त्याची फळे उपभोगण्याची समान संधो देणारी समाज- 
रचना स्थापन केली पाहिजे हे जोतिबांच्या हल्ल्याचे सार होते. पण अव्वल इंग्रजीत इतर अनेकांनी 
जातिव्यवस्था जी त्याज्य मानली, ती रामकृष्णपंत भांडारकरांनी म्हटल्याप्रमाणे जातिभेद हा राष्ट्र- 
घटनेच्या आड येत असतो “ ह्या विचारामुळे. जातिभेदामुळे समाज एकसंध, एकात्म राहत नाही, तो 
फुटीर बनतो. दादोबा पांड्रंगांच्या शब्दांत “ आपल्या देशातील 


एक वाईट गोष्ट आहे ती ही की, 
शस्त्रधारण एकच जात करते; बाकीच्या जाती करीत नाहीत. तसेच भह्यणलोकांना स्वत: राजासारखे 


सुख असावे ही चिता; परंतु प्रजेबद्द्ल काहोच काळजी नसते. त्यामुळे आपला देश परकीय राज्यांच्या 
हाती गेला... (आपले लोक) धर्माच्या आडकाठीभुळे वाहनात बसून 


सून दुर देशांमध्ये जात नाहीत. 
त्यामुळे इतर देशांतील कलाकोशल्यांची त्यांना माहिती नाही, व त्या देज्ञातील लोक करीत असलेल्या 
विद्यांमध्ये व कलांमध्ये ते मागे पडले, ” ह्याचा अर्थ असा की, जातिभेदामुळे समाजातील एकोपा 


नाहीसा होतो, समाज फुटीर व म्हणून दुबळा बनतो; आणि शिवाय ज्या समजुतींवर जातिभेद 
भाघारलेला आहे त्यांच्यामुळे समाज मागासलेला आणि कुंठित बनतो. जातिभेदाचे निर्मूलन केल्याने 


ज्या प्रकारचा समताधिष्ठित समाज निर्माण होईल तो कितीतरी अधिक समथे असा समाज असेल-- 
इंग्लिश समाजासारखा- अशी ही कल्पना होती. 


सवे व्यक्‍तींना स्वत:च्या कतृत्वाचा विकास करण्याची आणि त्याची फळे चाखण्याची समान 
संधी असली पाहिजे ह्या तत्त्वाचा पुरस्कार जसा न्यायाच्या दृष्टीने करता येईल तसा तो उपयकक्‍्ततेच्या 
दृष्टीने करता येईल; ह्या तत्त्वाचे इष्ट असे सामा वि प क 


स्वतःच्या कतृत्वाचा विकास करण्याची संधी ज 


। व्यवस्थापन-शासन या सवेच 


भतील असा हा युक्तिवाद आहे. 
र उच्च शिक्षण सर्व मुळामलींना 
ळ सामाजिक न्यायाचे तत्त्व नव्ह 

विज्ञान-तंत्रज्ञान ह्या अतिशय स्पर्धात्मक बनलेल्या छे प 


गुणवत्तेच्या निकषाव 


तिच्यामागे होता. 


आता, ' प्रत्यक व्यक्‍तीला स्वत:च्या कतृत्वाचा विकास करण्याची आणि 


संपादकीय तौन 


विषमता अर्थात जन्मजात भेदावर आधारलेली नसेल, भिन्न व्यक्‍तींनी सामाजिक कल्याणाला जे भिन्न 
योगदान केलेले असेल त्याच्याशी संबंधित असेल आणि म्हणून न्याय्य असेल, पण एका प्रकारची 
विषमता निर्माण करणारे आणि तिचे समर्थन करणारे असे हे तत्त्व आहे. 


आता ह्या तत्त्वाविषयी दोन मुद्दे मांडता येतील. एक असा, की हे व्यक्तिकेंद्री तत्त्व आहे. 
त्याच्यात व्यकती आणि तिची परिस्थिती असा सुस्पष्ट भेद अभिप्रेत आहे. व्यवती आणि तिच्या 
निसगंदत्त ज्ञारोरिक व मानसिक प्रवृत्ती-शवती एका बाजूला आणि तिची बाह्य परिस्थिती दुसर्‍या 
बाजूला असा हा भेद आहे. व्यक्‍तीला नापल्या कतृत्वाचा विकास करण्याच्या संधी ज्या मिळत असतात, 
त्या बाह्य परिस्थितीपासून मिळत असतात आणि विकास होत असतो तो तिच्या नैसागक शक्तींचा होत 
असतो आणि ह्या शक्‍तींचा वापर करून तिने कमाविलेळे ज्ञान आणि कोशल्ये यांचा होत असतो. 
व्यक्‍तींना स्वत:च्या शक्‍तींचा विकास करण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणारी त्यांची बाह्य परिस्थिती 
वाक्य तितकी सारखी असावी आणि मग व्यक्तींच्या नैसगिक शक्‍तींमध्ये जो भेद असेल त्याला अनु- 
सरून त्यांनी साधलेल्या कतृत्वांत जो भेद अपरिहार्यपणे पडणार आहे तो न्याय्य म्हणून स्वीकारावा 
असा ह्या तत्त्वाचा आशय आहे. 


दुसरा मुद्दा असा आहे, की व्यक्ती आणि तिची बाह्य परिस्थिती यांच्यांत असा काटेकोर भेद 
करता येत नाहो. सुस्थितीत आणि सुसंस्कृत असलेल्या कुटुंबात वाढणाऱ्या मुलावर बालपणापासून जे 
अनुकूल संस्कार घडतात, त्याच्य़ा भावनांना, मनोवृत्तींना जे वळण लागते त्याच्या भावी कतृंत्वाचा 
पायाच, बर्‍याच प्रमाणात रचला जातो. म्हणजे त्याची बाह्य परिस्थिती बाह्य उरत नाहो, ती त्याच्या 
अंतरंगात प्रवेश करून त्याच्या नैसगिक शवतोंशी एकजीव होते आणि त्यांना आकार देते. गरीब, 
अशिक्षित, असंस्कृत कुटुंबात वाढणाऱ्या मुलाच्या वाट्याला हे लाभ येत नाहीत. अंतर्बाह्य जग कूठे 
संपते आणि मन कुठे सुरू होते हे सांगता येत नाही. न्यायाशी सुसंगत असलेली विषमता एकदा अस्ति- 
त्वात आली की कुटुंबसंस्थेमुळे ती टिकून राहायला आणि दृढ होण्याला मोठेच साहाय्य होते. सुस्थितीत 
असलेले कुटुंब आपल्या मुलांच्या नैसर्गिक कुवतीची जोपासना करून आपण स्वतः गाठलेली सुस्थिती ही 
मुले टिकवून धरतील अशा दर्जाची गुणवत्ता त्यांच्या अंगी निर्माण करण्याची जिवापाड धडपड करणार. 
आणि ह्या प्रयत्नांत त्यांना सवसाधारणपणे यक्ष येणार, म्हणजे कुटुंबाच्या भावी पिढीची सुस्थितो 
न्यायाला धरून असणार. प्रारंभी व्यक्तिव्यक्‍तींमध्ये असलेली आणि व्यक्तीमधील नेसगिक भेदांना अनु- 
सरून असणारी विषमता, हळूहळू सामाजिक थरांमधील विषमता असे रूप धारण करणार. आणि 
समान संधीच्या तत्त्वाला अनुसरून हे सव घडणार, समाजात जर कटंंबसंस्था असेल तर एकदा समान 
संधी प्रस्थापित केल्यानंतर दोनती पिढ्यांनंतर खरीखुरी समान संधी उरणार नाही. 


मग सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेसाठी कटंबसंस्था नष्ट करणे योग्य ठरेल अश्शी भमिका घेता 
येईल का? ज्या समाजात कुटुंबसंस्था नाही अशा समाजात जी माणसे तयार होतील ती कशी 
असतील? त्यांच्या वृत्ती, भावना, साध्ये काय असतील ? कू्‌टुंबसंस्था नष्ट करण्याचा कार्यक्रम हाती 
घेऊन पार पाडणारी, समाजातील सर्वे अर्भकांच्या पालनपोषणाची, संगोपनाची व्यवस्था करणारी, 
कटंबसंस्था फिरून निर्माण होऊ नये अशी खबरदारी घेऊन त्यासाठी आवश्‍यक ते उपाय योजणारी जी 
माणसे असतील- ह्या माणसांचा जो गट किवा वर्ग असेल- त्यांना हा अधिकार कोणत्या मार्गाने प्राप्त 
झालेला असेल? हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी ह्या वर्गाच्या अंगी सर्वकष सत्ता केंद्रित क्षालेली 
असणे आवद्यक आहे. अद्या समाजात व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याचे काय होईल ? व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे काय 
होईल? प्रारंभी समान संधीचे तत्त्व व्यक्‍तीच्या स्वातंत्र्याशी आणि प्रतिष्ठेशी निगडित होते. व्यक्‍तीच्या 
जातीवरून तिची राहणी, तिचा यवसाय, तिचा वेष, सर्वे काही निठचित होत असे. जातीच्या ताव- 
डीतून व्यक्‍तीची सुटका करणे योग्य आहे असे आपण मानले ते व्यक्‍तीला तिचे स्वातंत्र्य प्राप्त करून 


र थदणन- यत्र धुन” 77 6 


च्यर वठ द व्येड ऱ) 


| 


अनुक्रमणिका कलला कण भा 
१] | खर 


जक लक पनज जड & पह 
ज्य मराठा [वका 


व्य ्नन पारस | 2. शिकत ह पनी 
र्‌ न 9 ] ण्‌ क त 


चार संपादकीय 


द्यावे म्हणून. आपण कसे जगावे हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्याचा भाग म्हणून आपण कोणता 
व्यवसाय करावा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला असले पाहिजे. आणि व्यवसाय निवडण्याच्या स्वातं- 
त्याची पुर्वतयारी म्हणून शिक्षणाची समान संधी व्यक्‍तीला असली पाहिजे असा हा युक्तिवाद होता 
व्यक्तीची जीवनसरणी निश्चित करण्याचा परंपरागत रूढींना पुर्वी जो अधिकार होता तो आपण 
भाता एका वर्गाला बहाल करीत आहोत काय? 


ह्याचा अर्थ असा का की, न्यायाला, समाजात न्याय मूर्त करण्याच्या कृतीला, मर्यादा असतात? 
कोणताही आदश तंतोतंतपणे व्यवहारात उतरवता येत नाही ह्या अर्थाने मर्यादा नव्हे, तर व्यवहा- 
राच्या अनेक क्षेत्रांत न्याय-अन्यायाचा प्रश्‍नच बाजूला ठेवणे योग्य असते ह्या अर्थाने. मग न्यायाच्या 
सावंभोमत्वाचे काय होते ? आणि व्यवहाराच्या काही क्षेत्रांत योग्य कारणासाठी म्हणून जर आपण 
अत्याय खपवून घेत राहिलो, तर आपली नैतिक संवेदनद्यीलताच निबर होणार नाही का? 
मग अयोग्य कारणासाठीसुद्धा अन्याय खपवून घेण्याची आपली तयारी होईल ? 


हे कूटप्रहन आहेत. त्यांना सोपी उत्तरे आहेत असे मानणे गैर ठरेल. इसाया बर्लिन यांचे 
एक मामिक विधान, ज्याचा त्यांनी अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे, ते असे, की सवे नैतिक आणि 
इतर मूल्यांची एक सुसंगत रचना करता येईल आणि ती मानवी जीवनात मू्ते करता येईल, ती 
मानवी जीवनाच्या परिपूर्णतेची अवस्था असेल असे गृहीतकृत्य अनेक तत्त्ववेत्त्यांच्या सामाजिक 
विचारात दडलेले असते, दोन मूल्यांमध्ये विरोध असु शकत नाही असा हा विचार आहे. पण त्याचा 
आधार काय ? 


न्याय हे जसे मूल्य आहे तसे प्रेम किवा बंधुभाव हेही एक मूल्य आहे. प्रेम म्हणजे भावनेचा 
अधूमनधून येणारा उमाळा नव्हे, तर इतरांशी एकरूपता पावण्याची स्थायी वृत्ती, त्यांच्या हिता- 
विषयीची आत्यंतिक आस्था, आणि तिचा व्यवहारात होणारा आविष्कार (कान्ट ह्याला व्य़ावहा- 
रिक प्रेम म्हणत असे आणि त्याच्यात आणि भावनिक प्रेमात भेद करीत असे. ). ह्या प्रेमाचा भाशय 
ज्याला सुवर्णनियम म्हणतात त्या रूपात मांडता येईल : “ इतरांनी तुळा जसे वागवावे असे तुला 
वाटते, असे तू इतरांना वागव, ” आता ह्या तत्त्वाकडेसुद्धा स्वार्थी पण विवेकशील 
केलेला करार म्हणून पाहता येईल. माझा स्वार्थ साधताना मला जर अनिबंँध 
तर ते मला हवेच आहे. पण इतरांनाही हेच स्वातंत्र्य स्वतःसाठी मिळाले 
ही जाण मला आहे. सर्वानी एकत्र येऊन स्वत:च्या स्वातंत्र्यावर समान मर्यादा घालाव्या 
आणि त्यांचे कुणी उल्लंघन केले तर सर्वांनी मिळून त्याला ज्ञासन करावे ह्या तडजोडीला मौ इतरां- 
समवेत तयार होतो. सर्वांच्या अनिबँध स्वातंत्र्यापेक्षा मी धरून सर्वांचे मर्यादित स्वातंत्र्य 
माझ्या स्वतःच्या स्वार्थसाधनेला अनुकूल आहे, ही गोष्ट मी ओळखतो आणि स्वीकारतो यात माझी 
विवेकशीलता सामावलेली असते. इतरांनी माझ्याशी जसे वागावे असे मला वाटते, तसे मी इतरां्श 
4 दांचे ही 
वागतो. ह्याचा अथ एवढाच, की माझ्याज्ी वागताना ह्या समान मर्यादांचे पालन इतरांनी करावे असे 


मला वाटते. आणि मी ह्याच रीतीने इतरांशी वागतो, त्यांच्याशी वागताना ह्या मर्या दा मी सांभाळतो 
हा समंजस असा हिझ्योब आहे. | 


पण सुवणंनियमाचा वेगळा अथ वेगळ्या रीतीने लावता येईल. 
वागावे असे मला वाटते आणि तसे मी इतरांशी वागळे पाहिजे, त्यांच्याश 
गरजा ओळखल्या पाहिजेत, त्यांचे खरे हित कन्नात आहे हे जाणले 
बाजूला ठेवून ह्या गरजांचे समाधान करण्यासाठी आणि हे 
इतरांवर करणे ही स्वाभाविक मानवी प्रवृत्ती असेल. स्वाथे 


व्यक्‍तींनी एकमेकांशी 
रीतीने वागता येईल 
तर हवेच असणार 


इतरांनी माझ्याशी जिव्हाळ्याने 


शी एकरूप होऊन त्यांच्या 
पाहिजे साणि स्वार्थाचा विचार 
हित साधण्यासाठी झटले पाहिजे, असे प्रेम 


ही जशी एक स्वाभाविक प्रवत्ती आहे 


संपादकीय पाच 


तशीच प्रेम हीसुद्धा एक स्वाभाविक प्रवृत्ती, बहुधा अधिक क्षीण असलेलो अशी प्रवृत्ती असेल. किवा 
ही प्रवृत्ती एका धाभिक दर्शनावर आधारलेली असेल. सर्व माणसे एकाच परमेश्‍वराची लेकरे आहेत 
किंवा परब्रह्माचे अंश आहेत. म्हणून मी त्यांचा योग्य तो आदर केला पाहिजे आणि हा आदर माझ्या 
वतेनातून प्रकट ज्ञाला पाहिजे. 


आता हे प्रेम न्यायनिरपेक्ष असते. न्यायामध्ये सर्वे संबंधित पक्षांविषयोचा हिशोब असतो. प्रमा- 
मध्ये स्वतःविषयीचा हिशोब नसतो, आता आपण अन्यायाचे बळी ठरलो आहोत अक्षी जाणीव ज्यांना 
झाली आहे, ते म्हणतील की प्रथम आमचा हिशोब चुकता करा. न्यायाची जागा प्रेम घेऊ शकत 
नाही. आणि ही गोष्ट खरी आहे. जेथे स्पष्ट अन्याय आहे त्या अन्यायाच्या बळीवर प्रेम करण्याचा 
अर्थ त्याला प्रथम न्याय मिळेल अशी तजवीज करण्यासाठी झटणे असाच होईल. पण विशिष्ट क्षेत्रात 
विशिष्ट बाबतीत होत असणारा अन्याय दूर करणे ही एक गोष्ट आहे आणि केवळ न्यायाच्या पायावर 
सबंध समाजाची सर्वांगीण रचना करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. असे आपण करू गेलो तर न्यायाची 
जागा ज्याप्रमाणे प्रेम घेऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे प्रेमाची जागा न्याय घेऊ शकत नाही असे आपल्याला 
आढळून येईल. 


भारतीय जनतेची आजची परिस्थिती ध्यानात घेतली तर न्यायावर आधारलेला भारतोय 
समाज निर्माण करणे हे एक दूरचे स्वप्न आहे असे म्हणावे लागेल. गरीब आणि गांजलेल्या 
जनतेचे जे प्रतिनिधी आहेत ते न्यायाची भाषा बोलत आहेत. हे समजण्यासारखे आहे. आम्हाला तुमची 
दया नको, तुमचे दान नको, आम्हाला आमचे हक्‍क पाहिजे आहेत, जे आमचे आहे आणि जे आमच्या- 
पासुन हिरावून घेण्यात आले आहे ते आम्हाला पाहिजे अशी ही भाषा आहे. ती समजण्यासारखी आहे. 
कारण स्वतःवर क्षालेल्या अन्यायाची जाणीव ही स्वतःच्या दडपुन टाकण्यात आलेल्या प्रतिष्ठेची 
जाणीव असते आणि ह्या प्रतिष्ठेच्या पुनःस्थापनेवाचून इतर कोणतीही भरपाई अर्थशून्य वाटते. पण 
भारतीय जनतेची आजची दुःस्थिती सुधारणे हे आज सुस्थितीत असलेल्या भारतीयांच्या हाती आहे 
आणि त्यांनी न्यायाचे काटेकोर आणि किचकट हिशोब मांडीत न बसता बंधुत्वाची वृत्ती धारण केली 
पाहिजे. “ ज्यांच्यापाशी अधिक आहे त्यांच्याकडे अधिकासाठी मागणी केली जाईल ” हे वचन न्यायाचे 
गणित मांडीत नाही. ते न्यायापलीकडे जाते. कारण देण्याची बिनहिशोबी वृत्ती हेच त्यांच्याकडे अधिक 
असते, मागण्याला अंत नसतो; कारण देणारा मुरारी असतो. 


नवभारत ऑक्टोबर, १९८३ 


>>>: 4>2< 3232432 46:42434636302 3634363636 :332>34 33333३ 
चिंदी मिंदी मी स्वारोदी ! 
गोष्ट सांगते मोलाची 
सवय करा हो बचतीची 


& आवतें ठेव योजना & निश्‍चित काळ ठेव योजना & संचित ठेव योजना 
४ कॅश सटिफिकेट्स आणि भेट चेक & सदाफुली ठेव योजना 


तुमची हितचितक-महाबंकेची मिटी 


बॅक ऑफ महाराष्ट्‌ (भारत सरकारचा उपक्रम) 


मुख्य कचेरो : लोकमंमल, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५ 


वैर वर वेर वेर वेर बेर जेर वेर वेर ऱडेर वेर र जर वेरजेरजेर्तेरजजू:जेर4<353<3:3633 3 


3९३ 4९जरजर्जरजरजरजजरजून्येरजर्जेरजेरजेरजेरजेतमित्जेत्जरजरज 


21323 


श्र 


ज्र 


सांभार पोच 


शै. बहिष्कार - ( कथासंग्रह )- विश्‍वास भोसले; 
प्रकाशक : अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, 
९६/७० बी. डी. डी. आंबेडकर मैदानाजवळ, 
वरळी, मुंबई ४०००१८; पृ. १२८; कि. २० रु. 

$. काही पाने काही फुले- (ललित आणि वैचारिक 
छेखसंग्रह) ना, ग, गोरे, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, 
विजयानगर, पुणे ३०; १९८२३; पृ. १०८; 
कि. १० रुपये. 


 ग्रोष्स करतुतील स्पर्धा- राधा एम. खम्बादकोणे' 
अनुवाद सुनंदा देशपांडे; नॅशनल बक रस्ट 
इंडिया, नवी दिल्ली -. १६ 7 रैष्दरे: न ३०; 
कि. रु, २.५०, न न 


र. निवडक पुदुमेपित्तम- संपादन मी. 

_ अनुवाद श्रीकान्त रानडे; 
इंडिया, नवी दिल्ली - १६; 
कि. रु. ८.००, 


प. सोमसृंदरम, 
नेशनल बुक ट्रस्ट 
१९८३, पृ. ९४; 
कै: प्रेमचंद - अमृत राय, अनु. भा. रा. भागवत, 
नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ए- ५ ग्रीनपाक, 
नवी दिल्ली - १६; १९८३; पृ. ४५ रु. २.५०, 


ग आभा ळ र्‌ ग [ । | ह्‌ ) री | ठ | $< 


; कि. 
र्‌ ५ ३ ५9 ् ष्‌ 0 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
मच सोडवा घळी, 
"1700910 


डॉ. सर्वपछी राधाकृष्णन्‌ : माझ्या काही आठवणी 


रामचंद्र नारायण दांडेकर 


माझ्या विद्याजीवनावर, प्रत्यक्षपणे माझे शिक्षक 
नसलेल्या अश्या तीन व्यक्तींचा फार मोठां प्रभाव 
पडला आहे. त्या तीन व्यक्‍ती म्हणजे डॉ. सर्वेपल्ली 
राधाकृष्णन्‌, भारतरत्न पांड्रंग वामन काणे आणि 
प्रा. सुनीतिकुमार चतर्जी. निरनिराळ्या कारणांनी 
या तीन व्यक्तींच्या कमीअधिक निकट सहवासाचे 
भाग्य मला लाभले आहे. तसे पाहिले तर विद्या्थि- 
दशेत असतानाच, मला आणि माझ्या अनेक सहा- 
ध्पायांनाही डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांच्याबद्दल आद रयुक्‍त 
कुतूहल वाटत असे. डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांच्या * भार- 
तीय तत्त्वज्ञान ' या ग्रंथाचे दोन खंड मी बी. ए. व 
एम्‌. ए. या परीक्षांसाठी काळजीपूर्वक अभ्यासिले 
होतेच; पण त्याशिवाय त्यांचे 11 एरेटष्ठा, 01 
रे ला्टाला पा (»/01(61]30791 71110507119/, 
गृ॥८ पात ७1८७ णी 10, 1९७] 0 01९ 
एट ली खण्याडवाता, &1]1 1069115 
५1०५ 0 1.८ हे ग्रंथही एक प्रकारच्या भक्‍्ति- 
य॒क्‍त भावुकतेने वाचले होते. त्यांची दोनतीन 
व्याख्याने ऐकण्याची संधीही मला त्या वेळी मिळाली 
होती आणि त्यांच्या लेखणीत व वाणीत दिसुन 
येणाऱ्या ओघ, बुद्धिचापल्य, प्रसाद, गोडवा व 
डौलदारपणा इत्यादी गुणांनी मी अक्षरशः मोहून 
गेलो होतो. * संस्क्रुती ' ची व्याख्या करताना 11८ 
80] ज॑ ट्णाएपाट 15 01९ टणा|ए७८ ण पाट 
500] ( आत्म्याची संस्कृती हाच संस्कृतीचा आत्मा 
होय ) असे ते सहजपणे सांगून जातात. संस्कृतीच्या 
संदर्भात ' पूर्व ' आणि ' पदिचिम ' असा भेद करा- 
बयाचा झाल्यास ते म्हणतात : ४४० गारी 
खासजतटण गता ० काडया ्रपांडी] 7 ७९ तात 
110: ताडणउ्ुषांडा) य ण्त्थि 1.0 लका 
( काही वैशिष्ट्ये समजून धेण्यापुरता, पर्व 
आणि * पड्चिम ' असा भेद केला तरी चालेल; 
पण ' पूर्व' आणि * पहिचिम ' यांच्यांत भद 

न. भा. १ 


प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांची वंशिष्ट्ये शोधता 
कामा नये,) भारतीयांच्या सांस्कृतिक सहिष्णृतेसंबंधी 
०91१.१-९९1601[1910 ४००१ 1189115 
-ू1 1010113101 0 8011 (आध्यात्मिक क्षेत्रा- 
तील आतिथ्य किंवा प्राथमिक स्वरूपाची सभ्यता) 
असा वाक॒प्रयोग त्यांनी केला आहे. “ 851. 
१४0०॥६७ 11 101410 50 8. ॥ाव[[.टा' 1199 
5टाए८ ८ आशा, “ 'ऐााळॉटण्टा पाता 
"ला्ांला 01९110७105 211 0९० ए८ ४० 
वाा!2 आ] फाडयाला » “ रिलाडाखा 18 
१॥०. 01८ (006९5 शाप) खा25 5ठी(एत€) 
अशी राधाकृष्णन्‌ यांच्या लिखाणात व व्याख्यानात 
चपखलपणे येणारी. कितीतरी सुभाषिते मी त्या 
वेळी पाठ केली होती. 


राधाकृष्णन्‌ यांची व माझी प्रत्यक्ष भेट प्रथम 
झाली ती १९३३-३४ च्या सुमारास. म्हणजे त्या 
गोष्टीला आता पन्नास वर्षे झाली. मी त्या वेळी 
नुकताच फर्ग्यूसन कॉलेजमध्ये संस्कृतचा प्राध्यापक 
म्हणून रुजू झालो होतो. कॉलेजच्या कामाव्यतिरिक्त, 
मी अनेक इतर गोष्टींत रस घेत असे, उदाहरणार्थ, 
स्वतःचे वाचन आणि विचार यांचा विकास करावा 
या हेतूने आम्ही काही मित्र मधूनमधत एकत्र 
जमत असू. त्या मित्रांपैकी प्रभाकर पाध्ये, पी. एन्‌. 
ड्रायव्हर, विठ्ठलराव दीक्षित यांची नावे आजही 
मला चटकन भाठवतात. आमच्यापैकी अनेकजणांवर 
त्या वेळी ब्ट्रांड रसेल यांच्या लिखाणाचा विशेष 
प्रभाव पडला होता; म्हणून आम्ही आमच्या 
मंडळाला गमतीने ' रसेल क्लब! असे म्हणत असू. 
त्या सुमारास एकदा, कश्यासाठी ते मला आज 
आठवत नाही, डॉ. राधाकृष्णन्‌ पुण्यास आले होते. 
त्यांच्याशी अनोपचारिक चर्चा करावी व त्यांच्या 
मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा असे आम्हाला वाटले. 
म्हणून “ रसेल कक्‍्ल्ब'च्या वतीने तशी विनंती 


- नवभारत 


करण्यासाठी त्यांना भेटावे असे आम्ही ठरविले. 
अर्थात ते एक प्रकारचे धाष्ट्यंच होते. पण नवलाची 
गोष्ट अश्यी, कौ आमची विनंती राधाकृष्णन्‌ यांनी 
ताबडतोब मान्य केली. आणि मग एका संध्याकाळी 
सव्हूंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीच्या आवारात दीड- 
दोन तास आम्ही अगदी मोकळेपणाने त्यांच्याशी 
गप्पागोष्टी केल्या, त्या वेळी साहजिकपणेच बर्टांड 
रसेल यांचा अनेकदा नामनिदेश झाला. त्या संदर्भात 
राधाकृष्णन्‌ यांनी रसेल यांच्याशी झालेल्या आपल्या 
भेटोचा वृत्तांत मोठ्या चटकदार पद्धतीने आम्हास 
सांगितला. ज्ञानाच्या क्षेत्रात श्रेष्ठ स्थान मिळवि- 
लेल्या रसेलचे वैयक्तिक व कौटुंबिक जीवन किती 
असमाधानकारक होते हे त्यांनी आम्हाला सांगितले 
आणि त्याच्याच अनुषंगाने भारतीय तत्त्वज्ञान आणि 
पाइचात्त्य तत्त्वज्ञान यांच्यांतील मूलभूत भेद त्यांनी 
आपल्या दृष्टीने स्पष्ट करून दाखविला. भारतीय 
तत्त्वज्ञानात ७५०५ ०. शाळ्पष्टा आणि ७४७७ ली 
11८- तत्त्वचितन आणि जीवन- यांच्यांत फारकत 
केली जात नाही. तत्त्वज्ञान हा एक केवळ बुद्धीचा 
व्यापार आहे असे भारतीयांनी कधीही मानले नाही, 
तत्त्वज्ञान जीवनात उतरविण्यासाठी-म्हणजेच तत्त्व- 
ज्ञान जगण्यासाठी-त्यांचा नेहमीचा अट्टाहास होता. 
सत्य केवळ ' जाणणे ! येथेच पाश्चात्य विचारवंत 
थांबतात; पण त्याच्या पल्लीकडे जाऊन सत्य  पाहणे', 
जीवनात सत्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे- साक्षात्कार 
घडवून आणणे हे भारतीय तत्त्वज्ञानाचे ध्येय आहे. 
भारतीय तत्त्वज्ञानाला ' दशन! असे म्हणतात ते 
यासाठीच ! रसेल्सारख्यांना आध्यात्मिक शांती 
प्राप्त झाली नाही याचे कारण दोन तत्त्वज्ञानांमधील 
याच मूलभूत भदात शोधावे लागेल, असे मत डॉ. 
राधाकृष्णन्‌ यांनी त्या वेळी प्रदाशित केले. 
त्यानंतर जवळजवळ दहा वर्षांनी, म्हणजे 
१९४३ साली, डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांच्या भेटीचा 
सुयोग पुन्हा मला प्राप्त झाला. 
काळात जमंनीस जाऊन तेथोळ संशोधनप्रधान 
अभ्यासक्रम मी पुणे केला होता. आणि भारतात 
परत आल्यावर ताहादकर प्राच्यविद्या संशोधन-- 
मंदिराचा प्रमुख कार्यवाह म्हणून मी निवडून आलो 
होतो. १९४२ साली भांडारकर 


र > त डॉरकर इन्स्टिट्यूट स्थापन 
होऊन पंचवीस वषे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त, त्या 


मध्यंतरीच्या 


अनुक्रमणिका 


ऑक्टोबर, १९८३ 


वेळच्या जागतिक- आणि विशज्षेषत: भारतातील- 
अस्थिर राजकीय परिस्थितीतही, संस्थेचा रौप्य- 
महोत्सव, साधेपणानेच पण एखाद्या संशोधतसंस्थेस 
शोभेल अक्षया रीतीने, साजरा करावयाचे आम्ही 
ठरविले, समारंभाचे अध्यक्ष म्हणून एकच नाव 
माझ्या डोळ्यांपुढे होते, आणि ते म्हणजे राधाकृष्णन्‌ 
यांचे. त्या वेळो ते बनारस हिंदू युनिव्हूसिटीचे 
कुलगुरू होते. डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांना संस्थेबद्दल व 
तेथे काम करीत असलेल्या संशोधकांबद्दळ फार 
आपुलको वाटत असे. अर्थातच, त्यांनी आमचे निमं- 
त्रण आनंदाने स्वीकारले, ४ जानेवारी १९४३ या 
दिवशी भांडारकर इन्स्टिट्यूटचा रौप्यमहोत्सव 
डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा 
झाला. रोप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने त्या वेळी मी 
दोन मोठे ग्रंथ संपादित केले होते- एक छाएटा 
वप82 शठाएयाट ब दुसरा ऐ०प्टा७$ 01 
पाताट $(एता2&, जवळजवळ ७०० पृष्ठांच्या 
पहिल्या ग्रंथात भारतीय आणि पाइचात्त्य विद्वानां- 
कडून मुहाम लिहून घेतलेले संशोधनपर लेल 
संगृहीत केले होते. ?1021655 0 11ता९ 910125 
या दुसर्‍या ग्रंथात १९१७ ते १९४२ या २५ 
वर्षांच्या कालावधीत संस्कृत विद्या व भारतीय 
विद्या ( 11801०४१) यांसंबंधी जगात झालेल्या 
सव महत्त्वाच्या संशोधनांचे चिकित्सक सवेक्षण 
समाविष्ट करण्पात आले होते. हे दोन ग्रंथ औप- 
चारिकरीत्या प्रकाशित करताना डॉ. राधाकृष्णन 
यांनी त्याबह्दल- विशेषत: ]०प्टा७55 00 ताट 
9(एता€5 या ग्रंथाबद्दल- गोरवोद्गार काढले आणि 
त्यामुळे त्या वेळी मळा मोडी धन्यता वाटली, रोप्य- 
महोत्सवाचे दुसरे अंग म्हणझे आम्ही भरविलेली 
टगालिद्या?& ०1 1101021855. परंतु त्या सवं 
समार्‌भाचे प्रमुख आकर्षण होते राधाकृष्णन्‌ यांचे 
अध्यक्षीय भाषण, त्यांनी आपल्या भाषणाच्या 
क गोष्ट मला अद्यापि चांगली 

हती आ. गाताबलया वेळी ऑक्सफर्ड 
ण्यात आले को, धोक्यात लहर जाचक मा 
परिरक्षण करण्यासाठी ड्ग्लं य ति 
साठी, इंग्लंडचे जमंनीशी युद्ध चाल 

असताना, रणक्षेत्रावर त जाता, तुम्ही येथे काय 


दट, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


डॉ. सर्वपल्ली राघाळृष्णन्‌ : माझ्या काही आठवणी ३ 


करता आहात ? तेव्हा तो प्राध्यापक म्हणाला : 
“पू 30) 101८ (४९८०101 107 एला शा€ 
१ 15 उव्पा५9्ट ठिपष्टाा.” राधाकृष्णन्‌ यांच्या 
भाषणातील केन्द्रीभूत विचार होता-1411007120802 
1108. 130९00116 0४७५, 7980181106, 111ए11- 
112101. तेजस्वी नो अधीतमस्तु. भारतातील 
संकरात्मक परिस्थितीकडे स्थितप्रज्ञ दृष्टीने पाहणारा 
आणि जागतिक परिस्थितीत बदल घडवून आण- 
ण्यास असमर्थ असणारा मूक भारतीय अध्यात्मवाद 
आता यापुढे चालणार नाही. अज्ञात व जडता 
यांतून निर्माण होणारे बाधक प्रतिबंध आणि अभि- 
निवेश्ी प्राधिकार प्रस्थापित हितसंबंध यांतुन निर्माण 
होणारे शक्‍तिज्याली प्रतिबंध- असे दोन्ही प्रतिबंध 
आपण निग्रहाने बाजूस सारले पाहिजेत, आणि 
स्वार्थीपणा मिळून टाकणाऱ्या व बंधने नष्ट कर- 
णाऱ्या अध्यात्मावरीलळ आणि मानवी समतेवरील 
जाज्वल्य श्रद्धेचा संदेश, स्वतःच्या कृतीने, जगाच्या 
कानाकोपऱ्यांत पोचविला पाहिजे. उन्नत विचार 
आणि मोहक ववतृत्वशेली यांनी परिप्लुत अश्या 
भाषणाची एक चमचमीत मेजवानीच त्या दिवशी 
पुण्यातील विद्याप्रेमी जनतेला मिळाली. 

त्या संध्याकाळी अनुभवलेला एक प्रसंग मला 
नेहमी आठवतो. राधाकृष्णन्‌ यांचे भाषण चालू 
असताना, मध्येच ५-६ मिनिटे वीज ग्रेळी आणि 
प्रकाश व ध्वनिप्रसारणयंत्रणा बंद पडली. पण 
राधाकृष्णन्‌ यांच्या वाग्गंगेत सुस्तात होत असलेल्या 
श्रोतुवर्गास तो अंतराय मुळीसुद्धा जाणवला नाही. 

दुसर्‍या महायुद्धामुळे खंडित झालेले आंतरराष्ट्रीय 
प्राच्यविद्या-परिषदेचे अधिवेशन १० वर्षांच्या काला- 
वधीनंतर १९४८ साली पॅरिस येथे आयोजित कर- 
ण्यात आले होते. आपला देश नुकताच स्वतंत्र झ्षाला 
होता; त्यामुळे स्वतंत्र भारतातर्फे एक अधिकृत प्रति- 
निधिमंडळ त्या अधिवेशनास पाठविण्याचे निदिचित 
करण्यात आले. त्या प्रतिनिधिमंडळात भारत-प्रशा- 
सनाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. राधाकृष्णन्‌ (ते 
त्यावेळी ऑक्पंफडं येथे 9931तपा92॥्ट र्या 
0 ९०७]१॥१॥४७ उेलाटांठा5 होते ), म. म. 
काणे व सुनीतिकुमार चतर्जी यांचा आणि अखिल 
भारतीय प्राच्यविद्या-परिषदेचा प्रतिनिधी म्हणून 
माझा समावेश करण्यात आला होता, स्वतंत्र भार- 


ताचे प्रतिनिधी म्हणून आमच्यांत एक नवीनच 
साभिमान आत्मविश्वास निर्माण झाला होता ! 
अधिवेशनाचे औपचारिक उद्‌घाटन होण्यापूर्वी 
थोडाच वेळ राहिला असता पॅरिसचे मला 
पू्वेपरिचित असलेले प्रा. झ्यूल ब्लोक माझ्याकडे 
आले आणि मला म्हणाले : आजच्या उद्‌्घा- 
टनाच्या समारंभात स्वतंत्र भारतातफे कोणीतरी 
भाषण करावे अंशी आमच्या कार्येकारिणीची इच्छा 
आहे; तरी कृपया तशी व्यवस्था करा. आमच्या 
दृष्टीने हे ' कोणी तरी ' म्हणजे डॉ. राधाकृष्णनूच 
असु शकणार होते. भारतीय तत्त्वज्ञानाची ओळख 
पाइचात्त्य अभ्यासकांना, पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानाच्या 
परिभाषेत आणि प्रतिपादनाच्या ओघात वेळोवेळी 
भारतीय तत्त्वज्ञान व पाइचात्त्य तत्त्वज्ञान यांमधील 
साम्यभेद विशद करून, देणारा प्रतिभाशाली व 
प्रेरक भाष्यकार म्हणून राधाकृष्णन्‌ हे आंतरराष्ट्रोय 
विद्दन्मंडळास अगोदरच सुपरिचित झाले होते. परंतु 
केवळ पारंपरिक भारतीय तत्त्वज्ञानाचा भाष्यकार 
म्हणून त्यांचे कार्यक्षेत्र सौमित नव्हते; तर स्वतंत्र 
प्रज्ञेचा व नवीन विचार देऊ शकणारा तत्त्वचितक 
म्हणूनही त्यांना मान्यता प्राप्त ज्ञाली होती. 
उद्घाटनसमारंभात आपण भारतातफे भाषण 
करावे ही पॅरीस येथील कायंकर्त्यांची विनंती मी 
त्यांच्या कानावर घातली. ती त्यांनी मान्य केली 
व ते मला म्हणाले : 1, याट एाटताळॉाट छि 
गीए९ एापरा25. (मला ५ मिनिटे चितन करूद्या) 
आणि, नंतर जेंव्हा त्यांनी भाषण केले, तेव्हा 
श्रोतुवर्गास त्यांनी एका उच्च अशा वातावरणात 
नेऊन ठेवले. आधीच्या व्यावहारिक स्वरूपाच्या 
भाषणांच्या पृष्ठभूमीवर तर ही गोष्ट लक्षणीय 
रीत्या प्रत्ययास आली. आपल्या नेहमीच्या 
प्रसंगोचित पद्धतीने राधाकृष्णन्‌ यांनी आपल्या 
भाषणाच्या प्रारंभीच विख्यात फ्रेंच लेखक अनातोल 
फ्रांस याचे एक वचन उद्धृत करून, त्याला आपल्या 
आयुष्यातील खडतर प्रसंगो गौतम बद्धाच्या शिक- 
वणीपासून कशी मानसिक शांती प्राप्त झाली हे 
सांगितले. ' अखिल जगातील मानवांच्या परस्पर- 
संबंधांचे नव्याने समायोजन करण्याच्या कुठल्याही 
प्रकल्पासाठी कशाची आवद्यकता असेल तर ती 
बुद्धाच्या ' प्रज्ञा) आणि 'करुणा' ( (४01110711- 
$01 ०0. ९011133880, 1९1000९१४७ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


- नेवभारत 


१४]-तळ्याश) यांविषयीच्या शिकवणीचीच ! केवळ 
आथिक व राजकोौय नियोजन हे निष्फळ ठरते, 
याचा अनुभव आपणास दिवसानुदिवस प्रकर्षाने येत 
आहेच. बुद्धाचा 'प्रज्ञा/ व “ करुणा ' हा संदेश, 
1100109 चे 01शा(01089 ला योगदान म्हणून 
मी आज तुम्हांस सादर करीत आहे'- असे 
म्हणून राधाकृष्णन्‌ यांनी आपले छोटेसेच पण 
अत्यंत प्रभावी भाषण संपविले, 

१९५२ साली राधाकृष्णन्‌ भारताचे उपराष्ट्रपती 
म्हणून निवडून आले. आणि त्यानंतर. पहिली १० 
वर्षे उपराष्ट्रपती आणि पुढील ५ वर्षे राष्ट्रपती या 
नात्याने त्यांचा मुक्काम दिल्लीस होता. तुम्हो जेव्हा 
जेव्हा दिल्लीस याल तेव्हा, कुठल्याही प्रकारचा 
संकोच न बाळगता मला भेटत जा, संस्कृत आणि 
इंडॉलॉजीच्या क्षेत्रांत निरनिराळ्या देद्यांत काय 


महत्त्वाचे संशोधन-प्रकाशन-कायं होत आहे याची 


माहिती मला देत जा, असे मला त्यांचे सांगणे 
होते. ए०छा 5 ० [ताट 5पताळ हा ग्रंथ 
संपादित केल्यापासून मी त्या विषयावरील डॉ. 
राधाकृष्णन्‌ यांचा जणू काही खास बातमीदार 
झालो होतो. दुदवाने त्यांच्या या उदार निमंत्रणाचा 
लाभ मी फारच थोड्या वेळा घेऊ शकलो. इतस्ततः 
पसरलेल्या पुस्तकांच्या दाटीत ते आपल्या बिछान्यात 
रेलून बसले आहेत; जवळच त्यांचा खाजगी चिट- 
णीस नुकत्याच आलेल्या पत्रांचा गठा घेऊन बसला 
आहे; आणि एकोकडे त्या गठुयातील एकेक पत्र 
पाहून त्याला काय उत्तर द्यावयाचे हे चिटणीसाला 
सांगत असतानाच, दुसरीकडे 'ब्रह्मन' या शब्दाविषयी 
रनू, होंडा व थीमे या विद्वानांनी नुकतेच जे निरनि- 
राळे विचार पुढे मांडले आहेत त्यांविषयी माझ्याशी 
बोलणे चालू आहे. त्यांच्या कामाची आणि आपल्या 
अंतरंगातील परिचितांना भेटण्याची हीच नेहमीची 
शेली होती. जेव्हा जेव्हा मी त्यांना दिल्ली येथे 
भेटलो, तेव्हा तेव्हा मला हाच अनुभव आला आहे. 
त्यांचा कामाचा उरक दांडगा होता. आपण बनारस 
हिंदू युनिव्हसिटीचे कुलगुरू असताना विद्यापीठाच्या 
ए८०प7४८ (०णाहं] ची सभा दोन-तीन तासां- 
पेक्षा जास्त वेळ कधीच चालली नाही असे ते मला 


सांगत असत. पुढे मी स्वतः त्या विद्यापोठाच्या 
177":€०॥1/60 (.०पा०] चा सदस्य झालो तेव्हा 


आमच्या सभा दोन-दोन दिवस चालत असत ! 


अनुक्रमणिका 


ऑक्टोबर, १९८३ 


भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये दरवर्षी क्रषिपंच- 

मीच्या दिवशी रामकृष्ण भांडारकर यांची पूण्य- 

तिथी साजरी केली जाते. १९५२ साली डॉ. राधा- 

कृष्णन्‌ उपराष्ट्रपती झाल्यावर त्याच वर्षी क्रषि- 
पंचमीच्या समारंभाचे अध्यक्ष म्हणून आम्ही त्यांना 
बोलावले, व नेहमीप्रमाणे त्यांनी यावयाचे कबूल 
केले. क्रषिपंचमीच्या दिवशी, म्हणजे २५ ऑगस्ट 
१९५२ रोजी, भारताचे उपराष्ट्रपती पुण्यास आले. 

ते कसे ? तर मुंबईहून सकाळच्या एक्सप्रेसने ! 

बरोबर चिटणीस नव्हता, शरीररक्षक नव्हता किब- 
हुना एखादा सेवकही नव्हता. मी सदगत रामकृष्ण 
भांडारकर यांना श्रद्धांजली अपण करण्यासाठी येत 
आहे. अश्या वेळी अधिकारपदाचा डामडौल योग्य 
नाही ही भावना ! विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि नाम 
आश्रमपद[नि ! ! राजभवनात न जाता ते डॉ, 
बेलवलकर यांच्या घरी उतरले. त्या क्ूषिपंचमीला 
मुख्य भाषण होते हावंडे विद्यापीठाचे संस्कृतचे 
प्राध्यापक इंगाल्स यांचे; आणि विषय होता 
५ ']]८ 5 तण जे उिवी]तवावटवाए१.” “माझ्या 
व्याख्यानाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. राधाकृष्णन अस- 
णार आहेत याची मला कल्पना नव्हती. ज्या विष- 
याचे ते स्वतः सवंश्रेष्ठ अधिकारी आहेत त्या विष- 
यावर बोलण्याची त्यांनी माझ्यासारख्या दूरदेशी'च्या 
विद्यार्थ्याला विनंती करावी यापेक्षा अधिक अनपपन्न 
( गाटलाशए0॥5) गोष्ट कोणती असू शकेल ? ?? 
या शब्दांनी प्रा, इंगाल्स यांनी आपल्या भाषणास 
प्रारंभ केला. व्याख्यानापुर्वी डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांना 
संस्थेत आणण्यासाठी मी जवळच असलेल्या डॉ. 
बलवलकर यांच्या बंगल्यावर गेलो. मला पाहताच ते 
उद्गारले : (1911, 1)81॥तटा १1. (माझ्या नावाचा 
उच्चार करताना ते त्यावर एक विशिष्ट प्रकारचा 
आघात देत असत) , १०१ 11302 2011 व. [12 
11४1 1101101. 012352 16] 116 आ णा 
1191९0-ए13. मला प्रथम काहीच बोध झाला नाही; 
पण लवकरच माझ्या लक्षात आले. आपला विशिष्ट 
प्रकारचा लांब कोट अंगात घातल्यावर त्या कोटाच्या 
गळपट्टोचे हुक लावणे त्यांना जमत नव्हते, आणि त्याच 
कामी माझी मदत त्यांना हवी होती. पोषाखातील 
गबाळेपणा त्यांना कधीच खपला नाही. त्यामळ 
सावजनिक प्रसंगी ते नेहमीच प्रसन्न, रुबाबदार 
आणि प्रभावी व्यवितमत्त्वाचे असे दिसत असत. न 


वऱ्नुं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


डॉ. सवैपल्ली राघाळृष्णन्‌ : माझ्या काही आठवणी पर्‌ 


डॉ. राधाकृष्णन्‌ उपराष्ट्रपती असतानाच, १९५५ 
साली, अखिल-भारतीय-प्राच्यविद्या-परिषदेचे १८ वे 
अधिवेषन अन्नमलाई विद्यापीठात त्यांच्या अध्यक्ष ते- 
खाली भरले होते. त्या वेळी मीच परिषदेचा मुख्य 
कार्यवाह होतो. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 
मला बाजूला नेऊन ते म्हणाले : 1)वयातलावा', 
४९ वा८ 50ला लापडप॥ा१;श ४०५ छा] 9 
769)01891016 ]०७. 3९2 ]ए॥ल)9160 107 शॉ. 
मला त्या वेळो त्यांच्या म्हणण्याचा काहीच बोध 
झाला नाही. पण पुढें लवकरच भारत प्रशासनाने 
नेमलेल्या संस्कृत-आयोगाचा सदस्य सचिव म्हणून 
माझी नियुक्‍ती जाहीर झाली. 

१९६२ साली डॉ. राधाकृष्णन्‌ भारताचे राष्ट्र- 
पती झाले, आणि, त्याच वर्षी प्रा. काणे यांचा 
ाडाठाए ० 1)18111859951'9 हा ग्रंथ पूर्ण 
झाळा. एका व्पक्‍तीने, एकट्याने, लिहिलेला हा 
हा सुमारे ७००० पृष्ठांचा पंचखंडात्मक ग्रंथ म्हणजे 
संस्कृत विद्येच्या क्षेत्रातील एक अपूर्ब असा चम- 
त्कार होता. या ग्रंथाच्या रोवटच्या खंडाचे ओप- 
चारिक प्रकाशन डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांच्याच हस्ते 
व्हावे अशी आमची सर्वांची उत्कट इच्छा होती. 
आणि ती त्यांनी पूर्ण केलोही. १७ नोव्हेंबर 
१९६२ रोजी झालेल्या या समारंभात डॉ. राधा- 
कृष्णन्‌ यांनी केलेल्या भाषणाचे मुख्य सूत्र होते: 
हिंदू धर्माची गतिशीलता. जोड या विद्वानाने एके 
ठिकाणी म्हटले आहे: हिंदुधमं हा जड ज्ञाला होता; 
त्याच्यातील चैतन्य नाहीसे होत चालले होते. पण 
राधाकृष्णन्‌ यांनी त्या धर्माला नवीन प्राणवायू दिला, 
त्याच्यात एकप्रकारची नवनवोन्मेषशालिता निर्माण 
केली आणि म्हणूनच त्यांना * नव हिंदुधर्माचे प्रेषित ' 
म्हणावयास पाहिजे. त्या दिवशीच्या आपल्या 
भाषणात राधाकृष्णन्‌ म्हणाले : गतयुगातील धरमे- 
ग्रंथ आजच्या य॒गातील समस्या सोडविण्यास पर्याप्त 
ठरतील अश्ली आका आपण बाळगू नये. हिंदू धर्मे- 
शास्त्रानेच हे आपणास शिकविले आहे. अन्पे कुत- 
य॒गे धर्मा: त्रेतायां द्वापरे अपरे, जागतिक परिस्थिती 
आपणांस पुढे पुढे ढकलीत असता आपण सारखे 
मागे मागे पाहण्याचा वेडेपणा का करीत आहोत ? 

२२ सप्टेंबर १९६६ हा दिवस भांडारकर इन्स्टि- 
ट्यूटच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. 
कारण, त्या दिवशी, इन्स्टिट्यूटच्या परिसरात 


ण 0, 


अनुक्रमणिका 


आयोजित केलेल्या एका भव्य समारंभात राष्ट्रपती 
राधाकृष्णन्‌ यांनी इन्स्टिट्यूटने ० वर्षांपूर्वी अंगी- 
कुत केलेला (111०9] एता ला 0 (112 ॥॥911.- 
0113199 हा प्रचंड संशोधनप्रकल्प पुर्ण झाल्याचे 
ओऔपचारिकरोत्या उद्घोषित केले. मला स्वतःला 
अत्यंत समाधान वाटले ते मी संपादित केलेल्या 
अनुशासनपर्वाने या प्रकल्पाची यशस्वी सांगता झाली 
त्यामुळे. राधाकृष्णन्‌ यांनी आपल्या भाषणात या 
गोष्टीचा मुद्दाम उल्लेख केला त्यामुळे माझे समाधान 
द्विगुणित झाले. त्या दिवशीचे त्यांचे भाषण म्हणजे 
मो ऐकलेले त्यांचे शेवटचेच सावंजनिक भाषण 
असावे. महाभारताने मानवजातीस दिलेल्या अनेक 
संदेश्ांपैकी प्रस्तुत कालास अनुरूप ठरेल अद्या एकाच 
संदेशाची-गांधोजींनी पुरस्कारिलेल्या संदेशाची- 
डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांनी लोकांना आठवण करून दिली. 
मृदुना सुमृदु हन्ति 
मृदुना हन्ति दारुणम्‌ । 
ना साध्यं मृदुना किच्त् 
तस्मात्‌ तीक्ष्णतरं मृद ॥ 

१९६७ साली डॉ. राधाकृष्णन्‌ राष्ट्रपतिपदा- 
पासून निवृत्त झाले, आणि ते मद्रास येथे स्थायिक 
झाले. त्यानंतर दोन-तीन वर्षांनी [लगा १1013] 
911111] ०9061)19 च्या सल्लागारमंडळाच्या एका 
सभेसाठी सुनीतिकुमार चतर्जी आणि मी मद्रासला 
ग्रेलो होतो. साहजिकच, त्यावेळी, डॉ. राधाकृष्णन 
यांना भेटण्याची इच्छा आम्ही व्यक्‍त केली. 
प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे ते त्या वेळी कोणासही 
भंटत नसत. पण आमच्या बाबतीत मात्र त्यांनी 
अपवाद केला. आम्हाला ते शरीराने आणि मनाने- 
विज्षषत: मनाने- अतिशय थकलेले दिसले. देशातील 
किंबहुना जगातील- एकंदर विपरीत परिस्थितीमुळे 
ते व्यथित झाले होते. त्या दिवशीची आमची मलाखत 
आम्हाला आमच्या नेहमीच्या परिपाठाशी विसंगत 
अशा रीतीने म्हणजे केवळ ७-८ मिनिटांतच आटो- 
पावी लागली. आपलेच एक जुने वचन उद्धत 
करून, राधाकृष्णन्‌ यांनी आम्हाला निरोप दिला. 
ते म्हणाले : ११९ ]॥१५ए८ 128101 0 1011104 
वा 05९ तड छत ७ इ्ाणा गा एट फळाला 
७९ 85165, पा. 11009 (0 ॥ए७० लळा ॥16 


९8] 1] व 0९5 १४९ 1800 8111 
(0 16811. 


मर ठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


उच्च शिक्षणातून विकास* 


त्र्यं. कु. 


गोखले एज्यूकेशन सोसायटीचे आद्य संस्थापक 
प्राचाये टी, ए. कुलकर्णी यांच्या जन्मशताब्दी 
महोत्सवाचा एक भाग म्हणून संस्थेतील महाविद्या- 
लयीन शिक्षकांसाठी आयोजित केलेल्या या चर्चा- 
सत्राचा विषय ' विकासासाठी उच्च शिक्षण! ठेवला, 
याचा मला विशेष आनंद वाटतो. अद्या या अनन्य- 
साधारण मेळाव्यासाठी या विषयापेक्षा दुसरा कोणता 
अधिक चांगला विषय असू शकेळ ? याची विविध 
दृष्टिकोनांतून चर्चा अपेक्षित आहे, होऊ शकतेही. 
पण मी फक्त शेक्षणिक धघोरणानुपंगानेच चर्चा 
व्हावी ही भूमिका घेणार आहे. 

शिक्षण आयोगाचा अहवाल ( १९६४-६६ ) 
* शिक्षण आणि विकास! या शौोषंकाखाली प्रका- 
शित झाला. आयोगाच्या पुष्कळशा शिफारशींची 
अमलबजावणी झाली. तरीसुद्धा या शिफारशींच्या 
भमलबजावणीने राष्ट्रीय विकासाला मोठा हातभार 
लावला असे कोणीही म्हणू शकत नाही. उलट, काही 
शिफारशींच्या अमळूबजावणीतून राष्ट्रोय समस्या 
निर्माण झालेल्या आहेत. १९६६ सालीदेखील मी 
या शिफारशींचे विच्छेदन केले. त्या शिफारशींचा मी 
एक टीकाकार होतो. आता १९८२ साली प्रसिद्ध 
झालेल्या अहवालात स्वतः लेखकानेच आपल्या 
चुकांची कबुली दिलेली आहे. त्या पुढीलप्रमाणे 
होत.' 

१) आयोग “* विकासा'चे स्पष्ट आणि स्बच्छ 
चित्र देऊ शकला नाही. 

२) आयोग थ्रिक्षण आणि समाज यांच्या नात्या- 
वर क्षोत टाकू शकला नाही. 

३) जे. पी. यांनी स्वतःच अन्या उणिवा मान्य 
केल्या आहेत. 


>>>” 


क मूळ इंग्रजी लेख- श्री. 


न 


पे 


अ ) “ त्यांच्या निदशंनास असे आले कौ, 
आयोग राष्ट्रीय समृद्धीबाबत बोलतो. ज्यामध्ये 
भारतातील उद्योग, व्यापार यांची वाढ, सर्वा- 
साठी अधिक धान्य आणि उत्तम आरोग्य गृहीत 
आहे. परंतु केवळ अशी इच्छा प्रकट करून चाळत 
नाही. त्याला थोडा अथे प्राप्त करून द्यावा लागतो, 
भारत अद्याप गरीब आहे. त्याचे हे दारिद्रय कसे 
घालवता येईल आणि अद्याप ही गरिबीका? 
याबद्दल आयोग फार थोडे मांडतो.” 

ब) " दुसरी कमकुवत बाज म्हणजे आयोगाने 
विकासाचे कितीतरी पैलू अस्पश्चितच ठेवले आहेत. 
त्यांचा साधा उल्लेखही त्यात नाही. त्यात जागतिक 
पातळीचाही समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय आथिक 
क्रम आणि विकसित राष्ट्रांकडून विकसनक्षील 
राष्ट्रांची होत असलेली पिळवणूक लक्षणीय आहे, 
राष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी मालकी हक्काच्या माल- 
मत्तेचा तिरकस डोलारा उभा केला आहे. आपण 
सुरू केलेल्या जुलमी आणि संतापजनक रोजगारीनेच 
सामाजिक आणि सांस्कृतिक दारिद्रय सिद्ध झाले 
सामाजिक, राजकीय, आथिक संदर्भातील मोठ्या 
प्रमाणावर निर्माण झालेली विषमता, पिळवणक 
बेरोजगारी, आथिक राजकीय शक्‍ती आणि बुद्धिमत्ता 
सारेच अल्पसंख्याकांच्या हाती मूठभरांकडे केंद्रित 
झाले आहे. बहुसंख्यांना मात्र यांपासून वंचित राहावे 
लागळे आहे. नव्हे त्यांना दूर ठेवले.7 १ 

भारताच्या दोन्ही आथिक आणि राजकोय नवीन 
समाजवादी रचनेची मांडणी असलेल्या पुस्तकातून 
वरील उतारा घेतला असे वरील उतारा वाचन 
वाटलही. भारताच्या लोकशाहीवादी भूमिकेतूनच 
राजकोय, आथिक आणि कुक्षणिक रचना आणि 


त्र्यं. कृ. टोपे. मराठी 


न र) रि अनवाद- श्री. भा. ८ ऱ शि 
एज्यूकेशन सोसायटीने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात वाचलेला. ' व्य, गिरधारी [गोखले 


सौजन्याने येथे प्रसिद्ध केला आहे. - संपादक ] 


चलेला निबंध अनुवादखूपाने संयोजकांच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


उच्च शिक्षणातून विकास ७ 


नियोजन केलेले आहे. पण या उताऱ्यातून हे स्पष्ट 
होते, को आयोगअहवाळ-लेखकाला १९८० साली- 
देखील शिक्षण आणि विकासाच्या संकल्पना नीट 
स्पष्ट झालेल्या नाहोत. 

यास्तव उच्च शिक्षण आणि विकास यांच्यातील 
जवळचे नाते जर स्पष्ट व्हायचे असेल, तर या 
अहवालाचा पुरेसा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. 
उच्च शिक्षण आणि विकास या संदर्भात विद्यापीठीय 
अभ्यासक्रमावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, सभोव- 
तालच्या परिस्थितीच्या विकासाच्या भूमिकेतून 
विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांना तपासले पाहिजे. 
याचा अर्थे असा को, विद्यापीठांतून मूलगामी संशो- 
धनाबरोबरच आपल्या विभागातील समस्यानिवा- 
रणाचाही अग्रक्रमाने प्रयत्न झाला पाहिजे. या 
विकासप्रक्रियेत शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचा सक्रीय 
सहभाग अपेक्षित आहे. परंतु या सर्वे मुद्द्यांवर 
आयोगाने मोन पाळले भाहे. 

श्री. नाईक स्वतःच ' आयोगामध्ये कोणीही 
समाज-वैज्ञानिक समाविष्ट नव्हता ' हे सखेद नमूद 
करतात. त्यांनी हे निदर्शनाला आणून दिले की, 
हवालाच्या अमलबजावणीसाठी राजकोय लोक- 
सुद्धा एकत्र आलेले नव्हते. उच्च शिक्षणाला जर 
विकासप्रक्रियेितील आपला वाटा उचलावयाचा 
असेल तर राजकारणी, उद्योजक, समार्जचितक या 
सर्वांनीच शैक्षणिक नियोजनात सहभागी झाले 
पाहिजे. त्यामुळे नवा दृष्टिकोन लाभू शकतो.' 

शिक्षण आणि विकासाच्य़ा संदर्भात आणखी एक 
महा विचारात घेण्याजोगा आहे. भारतीय पातळी- 
वरूनच शेक्षणिक पद्धतीच्या पुनरंचनेचा विचार 
केला जातो. शिक्षणतज्ज्ञ नेहमी राष्ट्रीय धोरणा- 
बहलच बोलतात. कोणताही शिक्षणव्रिषयक प्रश्‍न 
मग तो माध्यमाचा वा शिक्षणविषयक विचाराचा 
असो. शिक्षणातून जर खरोखरच विकास साधा- 
बयाचा असेल तर हे राष्ट्रोथ धोरण हमखास 
अपयक्षी ठरणारच. कारण विकास हा निःसंदाय 
विभागीय प्रश्‍न आहे. अशा समस्या केवळ राज्या- 
राज्यांत भिन्न असतात असे नव्हे; तर एका राज्यां- 
तगंतही त्यांत भिन्नता असते. म्हणूनच शिक्षण- 
विषयक राष्ट्रीय धोरण हे विकासाच्या मार्गातील 
अडथळा ठरू शकते. राष्ट्रीय धोरण साचेबंद असते; 


अनुक्रमणिका 


एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीय धोरण स्वीकारल्या- 
नंतर केंद्रशासन सवे राज्यांत या धोरणाची अमल- 
बजावणी करू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला 
शिक्षणातील आजचा नवा १०--२--३ हा प्रयोगही 
उदाहरण म्हणून घेता येईल. भारतातील स्व 
राज्यांनी ही शिक्षणपद्धती स्वीकारली नाही. हा 
नवा साचा न स्वीकारणाऱ्या राज्य व केंद्रशासित 
प्रदेशांची यादी पुढीलप्रमाणे ( १९८१ मध्ये) देता 
येईल. १) हरियाना, २) मध्यप्रदेश, ३) मेघालय, 
४) पंजाब, ५) राजस्थान, ६) उत्तर प्रदेश, ७) 
मिझोराम, ८) हिमाचल प्रदेश. 

याचा अर्थ असा, की केंद्र आणि राज्ये यांचे 
शासन एकाच राजकोय पक्षाच्या हाती असून नवी 
शिक्षणपद्धती राबविण्याची राजकोय इच्छा दिसत 
नाही. यावरून राष्ट्रीय धोरण संपुर्णपणे ग्राह्य 
मानायला शंकास्थळ निर्माण होते. राजकौय इच्छा 
आणि विकासासाठी शेक्षणिक धोरण या दोन्हींच्या 
बाबतीत हाच अनुभव येतो. 

सहावी पंचवाषिक थोजना विकासाच्या दृष्टि- 
कोनातून उच्च शिक्षणाच्या समस्येकडे पाहते. या 
योजनेत असे निदर्शनास आले आहे, कौ उच्च 
शिक्षणसंस्थांना अधिक उत्तेजन दिले पाहिजे आणि 
सामाजिक विकासाच्या चळवळीत त्यांना सहभागी 
करून घेतले पाहिजे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून 
सामाजिक गरजा भागविल्या गेल्या पाहिजेत. हे 
सेवाविस्तारकार्य हे समाजसेवा न मानता शिक्षक 
आणि प्राध्यापक यांच्या दैनंदिन कामाचाच एक 
भाग मानला पाहिजे. विद्यापोठानेही केवळ ज्ञान- 
दानाचेच क्षेत्र आपले आहे असे न मानता आपण 
ज्या समाजावर अवलंबून आहोत त्या समाजाच्या 
समस्या सोडविण्यासाठी आव्यक असलेले ज्ञान 
दिले पाहिजे. उच्च शिक्षणाचा सध्याचा जो साचा 
आहे त्यात या गोष्टींकडे संपूर्णपणे दुलेक्ष झालेले 
आहे. वस्तुत: हा साचा शिक्षण आयोगाच्या क्षिफा- 
रशीवर आधारित आहे. विद्यापीठांना त्यांच्या 
अपयशाबद्दल दोष दिला जातो; परंतु शिक्षण आयो- 
गाचा अहवाल हा खरा अपराधी आहे. 
र विकासाची ही प्रक्रिया ठामपणे निश्चित करता 
यंत नसते. त्यात परिवतंनशीलतेला वाव असावा. 
त्याचा अर्थ शिक्षणपद्धतीतही परिवर्तन असावे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत दारा प्राजपाठशाळामडळ, वाड 


बट नवभारत 


दुदेंवाने शेक्षणिक धोरणांची विशुद्धता राखणारी 
ही आव्यक बाब राष्ट्रीय धोरण आखताना शिक्षण- 
तज्ज्ञांकडून संपूर्णपणे दुलेक्षिली गेली. विक्रासा- 
साठी शिक्षण म्हणजे असे धोरण असायला हवे, को 
त्याने आपापल्या विभागातील विकासाला हातभार 
लावला पाहिजे. त्या भागातील शिक्षणसंस्थांचे हे 
काये आहे. अक्षा प्रकारचा विकास म्हणजे प्रत्यक्ष 
उद्योग, कृषी या दृष्टिकोनांतून संबंधित भागाचा 
विकास होय. त्याबरोबरच त्या भागातील लोकांची 
नैतिक, बौद्धिक आणि सामाजिक वाढ होय. याचा 
अर्थ असा, कौ समजा एखादी शिक्षणसंस्था आदि- 
वासी भागातील असेल तर तिने आपले ध्येय आदि- 
वासी लोकांच्या सामाजिक, शेक्षणिक, सांस्कृतिक 
आणि आधिक विकासाचेच ठेवले पाहिज. अश्या संस्थेत 
दिले जाणारे शिक्षण या उद्दिष्टांवरच लक्ष केंद्रित 
करणारे असावे. भारत हा अतिविशाल देश असल्याने 
एका भागाच्या समस्यांपासुन दुसऱ्या भागाच्या 
समस्या विकासाच्या दृष्टीने भिन्न भिन्न आहेत. 

लोकशाही देशातील विकास हा विकेंद्रीकरणाशी 
आणि अधोगतीशी संबंधित आहे. स्वातंत्र्यपुवकाळात 
उच्च शिक्षणाची अत्यंत समाधानकारक पद्धती 
अस्तित्वात होतो. विद्यापीठांना स्वत:चे धोरण ठर- 
विण्याचे स्वातंत्र्य होते. याचा सुपरिणाम म्हणजे 
स्वातंत्र्पपूवकाळात विद्यापीठांनी चारित्र्यवान आणि 
खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित माणसे घडविली, ज्यांनी 
समाजाच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि 
आथिक जीवनाला समृद्ध केले. विद्यापीठांनी देशाला 
असा सुशिक्षित माणूस दिला, की जो देशाच्या 
स्वातंत्र्यासाठी लढला आणि अशिक्षितांनाही त्याने 
स्वातंत्र्पचळवळीत भाग घेण्यास उद्यक्‍त केले. ज्यांनी 
पा पद्धतींचा अव्हेर केला, त्यांना नेमके काय अभिप्रेत 
होते ते ठाऊक नाही. मी एवढेच मांडेन, कौ आपण 
काय करतो आहोत हे ज्यांना ठाऊक नाही त्यांना 
परमेदवरच क्षमा करो. 

भारताने अशी राज्यघटना स्वीकारलेली आहे, की 
जिच्या भूमिकेत आपल्याला कोणते उद्दिष्ट गाठा- 
वपाचे आहे हे पुरेसे स्पष्ट केलेले आहे. म्हणन 
अद्या धोरणासाठी पात्र असे पुरुष व स्त्रिया घड- 
विणारी शिक्षणपद्धती तयार केली पाहिजे. जर 
विद्यापीठांना आपण पूर्ण स्वायत्तता दिली असतो, 


अनुक्रमणिका 


ऑक्टोबर, १९८३ 


तर त्यांना हे साध्य करता आले असते; पण दुद्देवान 
१९५३ साली भारतीय पातळीवरील एक समिती, 
जिला विद्यापीठ अनुदान मंडळ म्हणतात, ती लोक- 
सभेने जन्माला घातली. माझा दृढ विश्‍वास आहे, 
की या मंडळाची स्थापना भारतीय उच्च शिक्ष- 
णातील शोकप्रद घटना आहे. या मंडळाने विद्या- 
पीठांचा पुढाकार संपुष्टात आणला. उच्च शिक्ष- 
णातील शहाजकपणाचा मक्ता स्वतःकडे घेतला 
आणि अप्रत्यक्षपणे विद्यापीठाच्या प्रगतीचा नैसगिक 
विकास थोपविला. पहिल्या जागतिक युद्धात चचिल्या 
गेलेल्या 'सुरक्षा सिद्धान्ता'वर ((01४०५ 11८०") 
आधारित हे विधान मी मंबई विद्यापीठाच्या 
उदाहरणाने स्पष्ट करू इच्छितो, या विद्यापीठाने 
आपल्या स्वतःच्या विभागांची स्थापना केली त्या वेळो 
विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा जन्मही झालेला नव्ह्ता. 
मा विभागांत रासायनिक तंत्रविज्ञान, समाजशास्त्र- 
विभाग, अर्थशास्त्रविभाग यांचा समावेश होता. 
आपापल्या भागात उत्कृष्ट कामगिरी बजावून या 
विविध विभागांनी राष्ट्रोय विकासाला मोठाच हात- 
भार लावला, तुम्ही या विभागाने मिळविलेल्या 
यशाची तुलना याच विद्यापीठातील य्‌. जी. सी. 
च्या मार्गदर्शनाखाली चालविलेल्या विभागाशी करून 
पाहावी. | 
विद्यापीठ अनुदान मंडळाची सर्वांत मोठी चूक 
म्हणजे या मंडळाने प्रयोग न करताही १०--२--३ 
या शिक्षणपद्धतीची शिफारस केली. वस्तुत: ह प्रयोग 
स्वत:चे अपत्प्र असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठात करता 
भाला असता, या नव्प्रा शिक्षणपद्धतीच्या प्रारंभाने 
काय परिणाम झाला हे मी सांगायची गरज नाही. 
याने जुन्या स्थिर पद्धतीला फाटा दिला. वस्तुतः 
थोड्याफार सुधारणा करून होच पद्धती विकासा- 
भिमुख होऊ शकली असती. परंतु ती आशा आता 
निवळी श्री, वाय. पो. धवन यांनी आपल्या 
स आणून दिले आहे की, 
आपल्या देशातील शिक्षणाचा बिनाझञ शिक्षणतज्ज्ञां- 
नोच केला आहे. (जाड ठसा माझा.)मला खरोखरच 
> 
तीनी तोता ळय ८ | प खती मे 
णार्‍्यांना ती लाग्‌ आहे. 


आड. ह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


जपणापात्फ्रो [कत 


संगणकीकृत 


उच्च शिक्षणातून विकास ९ 


मला आज्ञा होती कौ, विद्यापीठ अनुदान मंडळातील 
कोणीतरी पुढे येऊन बाज मांडील; परंतु माझी घोर 
निराशा झाली. 

ज॑र शिक्षण हे विकासाचे हत्यार असेल, तर 
केंद्र शासनाने ठरविलेल्या ध्य़ेयधोरणाच्या संदर्भात 
प्रत्येक राज्याला आपले स्वतःचे ध्येयघोरण ठर- 
विण्याचे स्वातंत्र्य असावे. जर विद्यापीठ अनुदान 
मंडळ संपुष्टात आणले तर ते शक्‍य होईल.' राज्य 
विधानसभेने स्वतःचे राज्य विद्यापीठ अनुदान मंडळ 
प्रत्येक राज्यासाठी निर्माण करणे आवश्यक आहे. 
असे हे राज्य विद्यापीठ अनुदान मंडळ, विकासा- 
साठी शिक्षणाचे अनुकूल धोरण ठरवू शकेल. नियो- 
जॅन मंडळाने विविध ज्ञानशाखांच्य़ा सदस्यांच्या, 
तरुण संशोधकांच्या विकाससमस्येच्या संदर्भात आणि 
काही विशिष्ट संशोधनप्रकल्पांच्या संदर्भात किती- 
तरी बैठका घेतल्या. या बैठकांतून अशी शिफारस 
करण्यात आली की, विद्यापीठाने खालील गोष्टी 
सुरू कराव्यात. : 

१) आपापल्या ज्ञानश्ाखांच्या मर्यादा न मानता 
आंतरशाखाभ्यास सुरू करावेत. 

२ ) जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचा या कृतिशील 
कायंक्रपात, संशोधनात, पाहणीत, संकलनात आणि 
माहितीविद्लेषणात सहभाग असावा. 

३) विद्यापीठांकडून कॉलेज-अधिकाऱ्यांवर असा 
ठसा उमटविला गेला पाहिजे, की महाविद्यालयांतून 
संशोधन होऊ शकत नाही हा त्यांचा अपसमज 
आहे व तो काढून टाकला पाहिजे. 

भारतातील विद्यापीठांत चाळू असलेल्या संशो- 
धनात विकासोन्मुख कृतीला महत्त्व देणारे उपक्रम 
असावेत; ज्यांत लोक स्वतः होऊन सहभागी होतील, 
ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. 

या आणि अश्याच विकासासाठी शिक्षण चळवळी 
काही गोष्टींची पूतता झाल्यास चालू राहतील. त्या 
पुढीलप्रमाणे होत : 

१) विधानसभेने राज्य बिद्यापीठोय अनुदान 
मंडळ स्थापन करणे- विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे 
सभासदत्व फक्त शिक्षण तज्ज्ञांपुरतेच मर्यादित 
असू नये. असे म्हटले जाते, को युद्धाचे निणेय 
घणे हे फक्त सेनाधिकाऱ्यांवरच सोपविणे चुकीचे 
आहे. तद्वतच शिक्षणाचेही धोरण फक्त शिक्षण- 

न. भा. २ 


तज्ज्ञांके सोपविणे धोकादायक आहे. या अनुदान 
मंडळावर समार्जाचतक, कृति्यील समाजवैज्ञानिक, 
तंत्रज्ञ, व्यापारी, उद्योगपती, नियोजक, कृषितज्ज्ञ, 
ग्रामीण विकास अधिकारी, वित्ततज्ज्ञ या संदर्भा- 
तील राज्याचे प्रतिनिधो असावेत. कृषी आणि इतर 
विद्यापीठांतील कुलगुरू हे या समितीचे पदसिद्ध 
अधिकारी असावे. प्राध्यापक मंडळाचे प्रतिनिधीही 
या मंडळाचे सदस्य असावेत. 

२) या विद्यापीठ अनुदान मंडळाची जबाबदारी 
अज्ली राहील, की राज्य आणि राष्ट्रोय योजना यांचा 
नीट अभ्यास करून एक अभ्यासक्रमाचा स्थूल 
आराखडा तयार करून त्याची अमलबजावणी माणि 
या योजनांचे उद्दिष्ट राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने 
आपल्या भागाची गरज भागविणारे असेच अभ्यास- 
क्रम मग आपोआप तयार केले जातील. हे अभ्यास- 
क्रम प्रत्येक विद्यापीठाचे वेगवेगळे असतील. तसेच 
विद्यापीठातील विभागदेखील विकासोन्मुख राहतील, 
असेच सुरू करता येतील. अन्य क्षेत्रांतील संशोधनाची 
जबाबदारी प्रतिथयश्ष आणि रुळलेल्या महाविद्या- 
लयांवर सोपवावी आणि विद्यापीठांतील प्राध्यापक 
व प्रपाठकांच्या जागा त्या ठिकाणी निर्माण करण्यात 
याव्यात. विकासासाठी शिक्षण म्हणजे सतत बदल- 
णाऱ्या सामाजिक आणि आथिक परिस्थितीनुसार 
अभ्यासक्तमातही सतत सुधारणा होणे, हा बदल त्या 
त्या विभागाच्या आधिक आणि सामाजिक पाहणी- 
नुसार केला गेला पाहिजे. उद्योग, व्यापार, सहकार 
क्षेत्र आणि प्रशासन यांच्या प्रतिनिधींचा अभ्यास- 
क्रमाच्या संरचनेतील सहभाग हा केवळ अपेक्षित 
नाहो तर अनिवार्य आहे. जर शिक्षणाला आपली 
महत्त्वाची भूमिका बजावयाची असेल, तर आपण 
तयार केलेला योग्य आराखडा विचारात घेतला 
पाहिजे. या हेतुसिद्धीसाठी श्री. जे, पौ. नाईक यांनी 
काढलेले निष्कषे या संदर्भात उपयुक्त आहेत. ते 
पुढीलप्रमाणे होत : 

“सध्या भआापली उच्च शिक्षणपद्धती ही बहु- 
तांशाने अभिजात आदर्शावरच अवलंबून आहे. भावी 
काळातील उच्च शिक्षणही आपणास वेगवेगळ्या 
संस्थांच्या माध्यमातुन द्यावे लागणार आहे." ” 

या संदर्भामध्ये आपण पदविका आणि प्रमाणपत्र- 
परीक्षांचा विचार केला पाहिजे. या अभ्यासक्रम!च्या 


१० 


अध्यापनाची जबाबदारी महाविद्यालयांनीच उचलली 
पाहिजे. नवीन संस्था स्थापन करण्याची आवश्‍यकता 
नाही. परंतु आपण सध्याच्या संस्थांची नव्याने 
रचना करण्याची गरज आहे. या संदर्भातील उप- 
युक्‍त सूचना शासनाला नव्या विद्यापीठस्थापनेच्या 
संदर्भात अहवाल सादर करून केल्या आहेत. 
विकासासाठी शिक्षण याचा अथे विद्यापीठाच्या 
शिक्षणाच्या मर्यादा मान्य करणे होय. पारंपरिक 
पद्धतीने अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या स्वायत्ततेच्या 
या मर्यादा होय. विद्यापीठांनी समाजाला चारित्र्य- 
वान आणि सुशिक्षित स्त्रीपुर्ष दिले पाहिजेत व 
विकासप्र क्रियेतही प्रत्यक्ष सहभागी झाले पाहिजे. 
त्यांनी भारतीय नागरिकांना सामाजिक आणि 
आथिक न्याय मिळवून दिला पाहिजे. अक्या रीतीने 
विद्यापीठाने या दोन पातळ्यांवर निदान दोन 
अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजेत. 

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विद्यापीठे 
आथिक दृष्ट्या राज्यसरकारवर अवलंबून आहेत. 
यावरून विद्यापीठाने आपल्या अंतर्गत कामाच्या 
मर्यादा स्वीकारल्या आहेत असा अर्थ निघतो. तरीही 
आज विद्यापीठांची शासनाकडे अधिक अनुदानाची 
मागणी आहे. परंतु ही विद्यापीठे शासन आणि समा- 
जाला त्यांच्या अभ्यासक्रमाबहल उत्तर देण्यास 
जबाबदार नाहीत. या परिस्थितीवर राज्यविद्यापीठ 
अनुदान मंडळाची स्थापना हा उचित तोडगा आहे. 
हे मंडळ विद्यापीठांच्या आथिक गरजा भागवील 
आणि विद्यापीठांनी अमलात आणावयाच्या अभ्यास- 
क्रमाच्या स्थूल रूपरेषा सुचित करू शकेल. राज्य- 
शासनाची जबाबदारी विधानसभेला राहील व ती 
राज्य विद्यापीठ अनुदान मंडळस्थापना अर्थपूर्ण 
होईल.' 

विकास याचा अर्थ सर्व 


बाजूनीच; म्हणून 
विकासासाठी शिक्षण पदवीपर्यंतचेच असे म्हणता 


येत नाही. विकासासाठी विविध गरजा असतात. 
यास्तव विद्यापीठाने पदविका आणि प्रमाणपत्र- 
अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजेत, यासाठी प्रवेशाची 
पद्धत बदलून सुधारणा केल्या पाहिजेत. दुसर्‍या 
शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास उच्च शिक्षणासाठी 
संपुर्णपणे नव्या धोरणाचा स्वीकार केला पाहिजे. 
असे हे धोरण अखिल भारतीय असु शकत ताही, 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


भारत सरकारने यापुढे असा शिक्षण आयोग नेमू नये; 
कारण याचे परिणाम आता ज्ञात आहेत. राज्याच्या 
विकासासाठी ज्या शेक्षणिक गरजा असतील, त्यांना 
तोंड देणारा शिक्षण आयोग राज्यश्यासनानेच 
नेमावा, असे मी नम्रपणे सुचव्‌ इच्छितो. या आयो- 
गात उद्योग, व्यापार इ. विविध समित्यांचे प्रतिनिधी 
समाविष्ट असावेत. आणि मानवी आणि राज्याच्या 
प्राकृतिक साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी या कमि- 
शनवर शेक्षणिक योजना करण्याची जबाबदारी 
सोपवावी. 


निष्कषे 

शिक्षणातुन विकास साधावयाचा हे तत्त्व मान्य 
असल्यास भापण खालीलप्रमाणे त्वरित पावले 
टाकली पाहिजेत : 

१) शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण असले पाहिजे 
हे सोडून फक्त राष्ट्रीय चोकट शिक्षणासाठी 
मान्य करावी; आणि या राष्ट्रीय चोकटीत राहूनच 
शेक्षणिक धोरण ठरविण्याचे अधिकार राज्याला 
असावे. यामुळे शेक्षणिक धोरणात राष्ट्रीय चौक- 
टीच्या संदर्भात परिवतन आढळेल. 

२ ) सध्याचे भारतीय विद्यापीठ अनुदान मंडळ 
बरखास्त करावे. 

३ ) राज्य विधानसभेच्या कायद्याचा प्रत्येक 
राज्यात राज्य विद्यापीठ मंडळ स्थापनेसाठी वापर 
करणे. 

- ४ ) शिक्षण आयोगाच्या १ ९६४-६६ चो कागद 
पत्रे पुराभिलेख विभागाकडे सोपविणे. 

५ ) विकासप्रक्रियेत शेक्षणिक संस्थांचा प्रभावी 
सहभाग होण्यासाठी अहवाल तयार करण्याची 
जबाबदारी प्रत्येक राज्याने स्वीकारणे. 

२ ) सध्याच्या विद्यापीठ कायद्याला महाराष्ट्रात 
काढबाह्य ठरवून त्या जागी नवा विद्यापीठ कायदा 
अमलात भाणावा; जो विकासाच्या प्रक्रियेत विद्यार 
पीठाला महृत्त्वाची भूमिका बजावयाला भाग 
पाडील. 

७ ) नवीन कायद्यानुसार विविध समित्या 
करून प्रभावी व कायंक्षम राहण्यासाठी सुटसुटीत 
समित्या स्थापन करणे. 

स ८ ) विद्यापीठांच्या कुलपतींना कार्यपद्धतीत मह- 
तत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी जादा अधिकार देणे. 


उध्ध शिक्षणातून विकास 


९ ) विद्यापीठे ही समाजाला, अभ्यासक्रम तयार 


करणे आणि आथिक व्यवहार यांसाठी जबाबदार . 


राहतील. 


माक्षे हे विचार अभ्यासले व चचचिले जावेत 
म्हणून सादर केले आहेत. मी विचारस्वातंत्र्याचा 
पुरस्कर्ता असल्याने माझ्या दृष्टिकोनाविरुद्ध अश्या 
टीकेचेही मी स्वागतच करीन. जर यातुन अधिक 
चांगला आराखडा तयार करण्यासाठी काही उप- 
सूचना मिळाल्या तर विकासाच्या हेतुसिद्धीसाठी 
त्यांचे स्वागत होईल. 


आपण आता अंतर्मुख होऊन आपल्याबद्दल 
बोलले पाहिजे. कितीही आदश शेक्षणिक धोरण 
असले, तरी समाधानकारक अभिव्यक्‍तीशिवाय ते 


संदर्भ व टीपा 


११ 


यशस्वी होत नाही, याचा अथं आाम्हा शिक्षकांना 
हे धोरण राबविण्याची जबाबदारी जोपयंत कळत 
नाही, तोपयंत कोणतेही धोरण यशस्वी होऊ शकत 
नाहो. भारताचा नागरिक म्हणून मी आपणास 
स्मरण देऊ इच्छितो, की ' आपण सवे नागरिकांना 
सामाजिक, आथिक, राजकीय न्याय मिळवून देण्यास 
वचनबद्ध आहोत. * ते आपले घटनात्मक कतेव्य 
आहे. भाम्ही शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपली भूमिका 
बजावण्याचे काम पत्करले आहे, ते स्वेच्छेने आणि 
आणि सावधगिरीने बजावले पाहिजे. स्वतंत्र 
भारतात आपली प्राथना टागोरांच्या शब्दांत थोडा 
बदल करून अशी असली पाहिजे - 

6“ [त्रा (0 (12 1९एशा 0०. ]1709७णा%, 
॥॥५ १1८, 12. 110 (.0ए॥॥[1"09 900916.” 


१) * पुणाट एताठ्ये0ा (80श१ा यांडांठा घत शीला) ]. 0. व्वा (1160 


9101109101 ) ॥. 172. 
२ ) पूर्वोक्त. पा. ५६, 


३ ) महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात तीन नवीन विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी नेमलेल्या 


तीन समित्यांचे अहवाल पाहावे. त्या समित्या पुढीलप्रमाणे होत्या. ( १ ) कोकण विभागात तंत्रज्ञान 
विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी नेमलेली समिती-अध्यक्ष श्री. ह. गो. उफ भाऊसाहेब वतंक (१९८१). 
(२) उत्तर महाराष्ट्रात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी नेमलेली समिती (१९८२) . अध्यक्ष श्री. भाऊ- 
साहेब वर्तक. (३) विदभभं प्रदेशात दुसरे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी नेमलेली समिती (१९८२). 
अध्यक्ष श्री. त्र्यं. कु. टोपे. 

४) * [॥८ एतपट्व0ला (00010115७0 घात हीला]. ?. ॥०]॥., ]. 289. 

५) गाट तया85र्ण पाता ऑक्टोबर २४, १९८२, ]. 19». 

६ ) विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अपयश अनेक क्षेत्रांत आहे, संसदेच्या “पब्लिक अकौंट्स कमि. 
टीने' विविध विद्यापीठांतील भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधतांना विद्यापीठ अनुदान मंडळाचाही निदेश केला 
केला आहे. 

७) “* [गा फतााटवॉ!णा (0111115501 दत कील, 1]. ?. ७1], ॥. 19८. 

८) टीप ३ पाहावी, 

९ ) विद्यापीठ अनुदान मंडळ विद्यापीठे व महाविद्यालये यांना अनुदान देते. जर हे मंडळ 
बरखास्त केले तर भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून राज्यसरकारच्या शिक्षणखात्याला ही 
अनुदाने मिळू शकतील. 


विज्ञान व तंत्रविद्येतीळ प्रगतीकरिता काय केले पाहिजे ? 


व. त्रि. चिपळोणकर 


अमेरिकेच्या बाजारात मिळणारी बहुतांश इले- 
क्ट्रॉनीय उपकरणे व साधने ही आशिया व त्यातल्या 
त्यात जपान या देशामधून आयात होऊ लागली 
आहेत्त. यामध्ये हाय-फाय संगीत वाद्यसंच, व्हिडिओ, 
गणक यंत्रे, अंकोय इलेक्ट्रॉनीय घड्याळे यांचा 
समावेश आढळतो. “ तुमच्या नातवाचे इलेक्ट्रॉनीय 
घड्याळ अमेरिकन बनावटीचे असावे, त्याने अमे- 
रिकन बनावटीची मोटारगाडी वापरावी, अशी जर 
तुमची इच्छा असेल, तर त्याकरिता आतापासुनच 
योग्य पावले टाकावयास सुरुवात करा, देशभर 
विज्ञान व तंत्रविद्येला प्रोत्साहन मिळून परत सबंध 
देश तंत्रज्ञांनी गजबजेल असे करा. नाही तर जपान- 
मध्ये बनविलेल्या लष्करी साधनसामग्रीचा उपयोग 
करून आपल्या देशाचे संरक्षण करण्याची पाळी 
त्याच्यावर येण्यास वेळ लागणार नाही” असे 
नाट्यपूर्ण आवाहन एका अमेरिकन लेखात करण्यात 
आले आहे. 


आतापयंत विज्ञान व तंत्रविद्या या दोन्ही विष- 
यांत अमेरिका सवे देशांमध्ये आघाडीवर आहे, असा 
जगातील सवं लोकांचा समज होता. हा समज 
होण्याकरिता भक्‍कम आधार पण होता. गेल्या काही 
वर्षांत विज्ञानविषयातील नोबेल पारितोषिके ज्यांनी 
मिळविली अशा शास्त्रज्ञांच्या यादीवर दृष्टिक्षेप 
टाकला असता याबहूल खात्री पटत होती. या 
गोष्टीचा थोडा अधिक विचारकेला तर असे लक्षात 
येते की, ज्या संशोधनकार्याबद्दल ही पारितोषिके 
देण्यात आली ते संश्षोधनकाये प्रत्यक्षात त्या पूर्वी 
१०-२५ वर्षे आधी संपन्न करण्यात आले होते. 
संबंधित संशोधकाचे स्वत:चे शिक्षण विसाव्या 
हातकाच्या पहिल्या गधेशतकात पूणे झाले होते. 
यांपैकी काही संशोधक तर आपले विज्ञानशिक्षण 
यूरोपमध्ये पूण करून नंतर अमेरिकेमध्ये संज्षोधन 
करण्याकरिता आले होते. त्या काळी अमेरिकेमध्ये 


संशोधनाला सध्यापेक्षा खूप जास्त महत्त्व दिले 
जात होते. त्यावर मोठ्या प्रमाणात भांडवली गंत- 
वणूक केली जात होती. उपकरणांची समृद्धी, जास्त 
वेतन आणि आधिक उन्नती करण्याची संधी यांमुळे 
जगातील विविध देशांतील संशोधक अमेरिकेकडे 
आकषिले जात होते. अमेरिकेस मिळालेली नोबेल 
पारितोषिके ही या सर्वे गुंतवणुकीवर मिळालेला 
लाभांश असे याचे वर्णन एका शास्त्रज्ञाने केले आहे. 

आज ही परिस्थिती अमेरिकेमध्ये राहिली नाही. 
संशोधनकार्यावर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण आज 
अमेरिकेत सर्वोच्च नाही. आज यरोपमध्ये सहकार्याने 
होणाऱ्या संशोधनावरील वाषिक गुंतवणूक अमेरिके- 
मधील याच प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट आहे. 
जपान व रशिया या दोन्ही देशांत संशोधन व संशो- 
धक या दोहोंना सक्रिय प्रोत्साहन दिले जाते. 
रशियामध्ये वेज्ञानिकाला जेवढ्या सुविधा व आथिक 
प्रलोभने दिली जातात, तेवढी इतरत्र फार थोड्या 
देशांत दिली जात असतील, 

जगामध्ये चलन-फुगवटा व लष्करी संरक्षण- 
सामग्रीवर वाढता खर्चे यांमुळे देशाला इतर अनेक 
बाबतींत काटकसर करण्याची वेळ येते. ही काटकसर 
बहुधा उच्च शिक्षण व संशोधन या विभागांवर 
होणार्‍या खर्चामध्ये प्रथम केली जाताना दिसते. ही 
प्रवृत्ती दोघेकालीन उदिष्टाच्या दृष्टीने पाहता 
बरोबर असत नाही, जगातील लोकसंख्या सारखी 
वाढत जात आहे. देशातील सवं लोकांकरिता भाव- 
यक अशा गोष्टींचा पुरवठा करण्याकरिता विज्ञान 
व तंत्रविद्या यांची मदत घेतल्याशिवाय चालणार 
नाही, चेनीच्या वस्तु जरी सोडल्या, तरी अन्नधान्य, 
कपडे, निवारा व ऊर्जा या मूलभूत गरजा इतर 
कोणत्याही उपायाने भागविता येतील असे दिसत 
नाही. संरक्षणउपकरणेसुद्धा दिवसेंदिवस जास्त 
सुविकसित व तांत्रिक स्वरूपाची अक्ी होत आहेत. 


विज्ञान व तंत्रवियेतील प्रगतीकरिता काय केले पाहिजे ? 


त्यांचा योग्य प्रकारे वापर करण्याकरिता म्हणून- 
सुद्धा देशातील सामान्य मनष्याच्या तांत्रिक ज्ञानाची 
पातळी पुरेशी उच्च असली पाहिजे, हे स्पष्ट आहे. 
विज्ञान व तंत्रविद्येमध्ये सारखी क्षपाट्याने प्रगती 
होत आहे. त्यामुळे देशातील तंत्रविद्धचेची पातळी 
सतत उच्च स्तरावर ठेवण्याकरिता श्रम व प्रपास 
करणे आवशयक असते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्या- 
करिता संशोधन करावे लागते आणि विद्वान व तंत्र- 
विद्या शिकविण्याकरिता चांगल्या प्रतीचे शिक्षक 
पण लागतात. देशाच्या आथिक कुवतीच्या मर्यादे- 
मुळे हे करणे जर शक्‍य नसेल, तर काही मर्यादित 
संख्येच्या शिक्षणसंस्था अथवा संशोधनसंस्था यांमध्ये 
या गोष्टी अमलात आणून अश्या संस्थांमधून 
तरी ज्ञान व कौशल्य यांचा उच्च दर्जा कायम टिक- 
विण्याकरिता प्रयत्न करावा असे म्हणावेसे वाटते. 
जवतंत्रविज्ञान या विषयावरील उपयोजित संशो- 
धनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता फ्रेंच सरकारने एक 
निराळा प्रयोग सुरू केला आहे. मूलभूत प्रकारचे 
संशोधन करणारे विदवविद्यालय व संशोधनसंस्था 
यांमधील शास्त्रज्ञ व प्रत्यक्ष उद्योगधंद्यांत काम कर- 
णारे तंत्रज्ञ व इंजिनिअर यांमध्ये संपके घडवून 
आणण्याकरिता विशिष्ट संस्था या देशात स्थापन 
केल्या आहेत. उद्योगधंद्यांत काय अडचणी येतात 
याची माहिती संशोधकास मिळून त्यावर उपाय- 
योजना त्याकडून सुचवली जाण्याची शक्‍यता यामुळे 
उत्पन्न होते. संशोधनशाळांमधून चाललेले सवेच्या 
सवे संशोधन उपयोजित स्वरूपाचे अथवा व्यवहारात 
ज्याचा ताबडतोब उपयोग होईल याच प्रकारचे 
असावे असा आग्रह धरणे बरोबर नाही, हे आता 
सवेमान्य झाले आहे; पण देशासमोर असणाऱ्या 
तत्कालीन समस्यांच्या संदर्भात संशोधनाकरिता 
स्थूल स्वरूपात उदिष्टे फ्रेंच सरकार स्पष्ट करणार 
आहे. पश्‍चिम यूरोपातील बारा राष्ट्रांनी एकत्र 
येऊन कण प्रवेगक व मूलकण या विषयांवर संशो- 
धन करण्याकरिता काही संशोधनशाळा चालविल्या 
आहेत. हा मागंसुद्धा इतर राष्ट्रांनी अनुसरण्याजोगा 
आहे. 

आतापर्यंत अमेरिकेचे असलेले विज्ञान व तंत्रविद्या 
यांमधील सर्वोच्च स्थान तिच्यापासून हिरावून 
घेण्याकरिता जी राष्ट्रे पुढे आली आहेत ती आहेत 


१३ 


जपान, रशिया व यूरोपीय राष्ट्रे. या बदलत्या 
परिस्थितीबद्दल अमेरिकन लोकांस जाणीव होऊ 
लागली आहे, असे तेथे प्रसिद्ध होणाऱ्या अनेक लेखां- 
वरून कळून येते. त्यांमध्ये आढळणाऱ्या प्रतिक्रियेचा 
एक नमुना वर उद्धृत केला आहे. परिस्थितीमध्ये 
जो बदळ घडून येत आहे, त्याकरिता अमेरिकेतील 
परिस्थिती क्रिवा प्रवृत्ती काही प्रमाणात कारणीभूत 
होत आहेत, असे अनेक लोकांस वाटते. जपानची 
लोकसंख्या अभेरिकन लोकसंख्येच्या निम्मी आहे; पण 
दरवर्षी शिक्षण पूर्ण करून कॉलेजामधून बाहेर 
पडणाऱ्या जपानी इंजिनीअरांची संख्या अमेरिकन 
संख्येपेक्षा पाचपटींनी जास्त असते. उच्च गणित 
विषयाचा अभ्ष्परास करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 
रशियात हा विषय शिकणारे ५० विद्यार्थी असतात. 
विज्ञान व तंत्रविद्येचा शिक्षणक्रप पुरा करून बाहेर 
पडणाऱ्या रशियन विद्यार्थ्यांची संख्या इ. स. १९७९ 
मध्ये जगात सर्वांत जास्त अशी (तेरा लाख एवढी) 
होती. देशात उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक मनुष्य- 
बळाच्या बाबतीत रशियाच्या नंतर अमेरिका 
व त्यानंतर भारत असा क्रप आढळतो. झटपट 
शिक्षण आटोपून जीवनातील आनंद उपभोगण्यास 
सुरुवात करण्याकडे अमेरिकन तरुणांची प्रवृत्ती 
असल्यामुळे शाळेमध्ये अवघड विषय घेण्याकडे 
विद्यार्थ्यांचा कल कमी दिसतो. व्हिएटनाम युद्धा- 
तील अनुभव, अमेरिकेमधील काही अणुभ्रट्रयांच्या 
अभिकल्पनात व कार्यात आढळलेले दोष, जागतिक 
अणुयुद्धाची भीती या सर्व घटनांमुळे सामान्य 
अमेरिकन तरुणाच्या मनात वैफल्याची भावना 
निर्माण झाली असावी. या सवं गोष्टी त्याच्या वर 
उल्लेख केलेल्या प्रवृत्तीला बऱ्याच कारणीभत 
असतील, असे मत पण प्रदशित करण्यात आले 
आहे. 

जगातील पहिला उपग्रह रशियाने अवकाशात 
सोडला. मानवासहित आकाहयान प्रथम प्रक्षेपित 
करण्याचा मान पण रशियानेच मिळविला. विज्ञान 
व तंत्रविद्येत रशियाने केलेल्या आईहचर्यकारक 
प्रगतीबद्दल बाहेरील जगातील लोकांस कल्पना 
नव्हती, त्यामुळे या घटनांमुळे त्यांना एक प्रकारचा 
धक्काच बसला. या सर्वांमागे रशियामधील विज्ञान” 
विषयक शिक्षणक्रमाचा काहीतरी महत्त्वाचा वाटा 


१४ 


असावा अशी साहजिकच एक कल्पना पुढे आलीं. 
या कारणास्तव अमेरिकन भोतिकी विज्ञान अभ्यास 
समितीचे (?. 5. 5. &. ) एक शिष्टमंडळ 
रशियामध्ये जाऊन त्यांनी तेथील अभ्यासक्रमाचा 
तपशील, विज्ञान शिकविण्याची पद्धत याकरिता 
घेतलेले उपकरण-साहाय्य या सवे गोष्टींचे सखोल 
निरीक्षण केले, 

रशियामधील तांत्रिक व शास्त्रीय विषय शिक- 
विण्याच्या पद्धतीची गुणवत्ता व श्रेणी या दोन्ही 
उच्च प्रतीच्या आहेत, असे या समितीला आढळून 
आले. अमेरिकन विज्ञान शिकविण्याच्या पद्धतीत व 
अभ्यासक्रमात सुधारणा करावयास हवी, तिचे 
आधृनिकीकरण करावयास पाहिजे, उपकरणे व यंत्र- 
सामग्री यांचा जास्त प्रमाणावर उपयोग करावयास 
हवा, प्रयोगांना जास्त महत्त्वाचे असे स्थान द्यावयास 
हवे, असे अनेक निष्कषं या समितीने काढले. प्रच- 
लित अभ्यासक्रमात शिकविण्यात येणारी माहिती 
पुष्कळशा मोठ्या प्रमाणात जूनी, कालबाह्य व 
संदर्भहीन असते, असे समितीचे मत पडले. सवं- 
सामान्य .विद्यार्थ्यास रस वाटेल किंवा आकषण 
वाटेल असा भाग या अभ्यासक्रमात थोडा आहे. 
त्यामध्ये माहिती पाठांतरित करण्यावर जास्त भर 
दिला जातो, असेही मत समितीने पुढे मांडले. 
शिक्षण व ज्ञानसंचय यांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक 
असतो, याची दखल अभ्यासक्रमात घेतली गेलेली 
आढळत नव्हती. पुस्तके, नियतकालिके, किंवा 
विश्वकोश यांमध्ये ज्ञानसंचय असतो. कोणताही प्रश्‍न 
असो, त्याबद्दलचे ज्ञान पुस्तकाला असते. पण प्रत्यक्ष 
जीवनात येणारे प्रन सोडविण्याकरिता ( पुस्तके 
वाचून का होईना) निर्णय घेण्याची क्षमता फक्त 
मनुष्याला ( शिक्षणानेच ) असते. विज्ञानामध्ये 
माहितीच्या स्वरूपात ज्ञान असणे आवद्यक असते, 
याबद्दल काही शंका नाही. या प्रक्रियेमुळेच विज्ञाना- 
मध्ये ज्ञातसंचय वाढतो व त्यामध्ये प्रगती होत 
असते, पण त्याबरोबरच स्वतंत्र संशोधकबुद्धीने 
विचार करण्याची शक्‍ती ही त्यापेक्षाही आवद्यक 
असते, हे विसरून चालत नाही. 

या सर्वे गोष्टी लक्षात घेता विज्ञानविषय शिक- 
विण्याची पद्धत इतर कोणताही विषय शिकविण्याच्या 
पद्धतीपेक्षा बरीच निराळी असली पाहिजे हा विचार 


नेवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


मान्य झाला, तरी तो तितक्या प्रमाणात अमलात 
आणला जात आहे असे दिसत नाही. तात्त्विक चर्चा! 
व प्रयोगांद्वारे मिळालेल्या माहितीचे संकलन व 
पाठांतरण यांवरचा जोर अजून कमी झाला आहे 
असे दिसत नाही, विज्ञानामधीळ संकल्पना प्रयोग- 
झाळेत अनुभवाने मिळालेल्या ज्ञानावर मूलतः माधा- 
रित असतात, कोणतीही संकल्पना झ्षेवटी प्रयोगाच्या 
निकषावरच तपासुन पाहिली जाते. उपकरणे जर 
नसतील, तर विज्ञानशिक्षणाला प्रयोगाची पुरेशी 
जोड मिळणार नाही. आणि जर प्रयोग नसतील, तर 
विज्ञानामधीऴ संकल्पना दृढ रीतीने मनात रुजणार 
नाहीत. मूल्भूत कल्पना सुस्पष्ट व निश्‍चित नसतील 
तर त्यांवर पुढची इमारत नीटपणे कश्ली उभारली 
जाईल? या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन अमेरिके- 
मधील झालेय व विशवविद्यालयीन अम्यासक्रमांमध्ये 
मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली. साध्या 
स्वस्त साधनसामग्रीचा वापर करून विद्यार्थ्याने 
प्रयोगास लागणारी अनेक उपकरणे स्वत:च तयार 
करून त्यांच्या साहाय्याने प्रयोग करण्याची कल्पना 
या नव्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करण्यात आली 
होती. इंग्लंडमध्ये नफिल्ड फौंडेशन या. संघटनेच्या 
द्वारे अद्याच प्रकारचे बदल तेथील अभ्यासक्रमात 
घडवून आणण्याचे काम करण्यात आले. या सवे 
घटनांची प्रतिक्रिया भारतामध्ये होऊन गेल्या काही 
वर्षांत येथील शाळा व कॉलेजे यांच्या अभ्यास- 
क्रमांत जवळ जवळ याच धर्तीवर मोठ्या प्रमाणात 
बदल करण्यात आले आहेत. 
दुसऱ्या महायुद्धकाळापासून 
काम करावयाचे विज्ञान हे एक नवीन शास्त्र विकास 
पावलेले दिसते. विज्ञानाकरिता असलेल्या अभ्यास- 
क्रमात जे बदल सुचविण्यात आले आहेत ते निश्चित 
करण्यामध्ये अश्या शिक्षणतज्ज्ञांचा पण वाटा असावा 
असे वाटते. कारण अभ्यासक्रमात व शिकविण्याच्या 
पद्धतीमध्ये सुचविण्यात आलेले सर्वच बदल योग्य 
झाले आहेत, याबद्दल अमेरिकन वेज्ञा निकांमध्ये 
एकमत दिसत नाही. भोतिकोमधील नोबेल पारि- 
तोषिक विजेते प्रो. ग्हासही यांना असे वाटत नाही, 
त्यांच्या मते पुर्वीच्या काळी वेळोवेळी परीक्षा घेऊन 
विद्यार्थ्यांनी हस्तगत / आत्मसात केलेले ज्ञांन व 
कोशल्य यांचे मूल्यमापन त्यांना गुण देऊन करण्यात 


व्यवस्थापन अथवा 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


विक्षान व तंत्रविदधेतील प्रगतीकरिता काय केले पाहिजे ? 


येत असे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांस आपण कोठे चुका 
करीत आहोत, याचे आकलन होत असे. आज अक्या 
परीक्षा घेणे लोकांना आवडत नाही. अंकगणित 
किवा संख्यासंबंधित गणितीय क्रिया यांप्रती सावे- 
त्रिक विरोध दिसून येतो ( गणितीय कृतीपेक्षा 
त्यामागील तथाकथित तकेवादाकडे अधिक लक्ष देणे 
लोकांना याच कारणामुळे अधिक प्रिय वाटत असावे). 
इलेक्ट्रॉनीय गणनयंत्रे उपलब्ध झाल्यामुळे या प्रवृ- 


त्तीला अधिकच प्रोत्साहन मिळू लागले भाहे. आत्म- 


प्रगटीकरण, इतिहास, समाजशास्त्र या विषयांना 
शिक्षणपद्धतीमध्ये सर्वांत महत्त्वाचे असे स्थान देण्यात 
येत आहे. गणित व विज्ञान यांना दुर्परम दर्जाचे 
स्थान दिले जाते. आधूनिक तंत्रविद्येने दुरदर्शन / 
रेडिओ / चित्रपट यांसारखी अनेक साधने ज्ञान- 
वितरण करण्याकरिता उपलब्ध करून दिली आहेत. 
यांचा वाढता वापर केला जातो ही गोष्ट योग्यच 
आहे; पण या साहाय्यक साधनांना वाजवीपेक्षा 
जास्त महत्त्व दिले जात आहे. काय शिकविले जाते 
यापेक्षा ते कसे शिकविले जाते यावरच जास्त भर 
दिला जातो ( 8110105) असे वाटते. बाहेरून 
सतत येणाऱ्या उत्तेजक आदेशयांना योग्य असा फक्‍त 
प्रतिसाद देण्याची सवय जर विद्यार्थ्यास लागली, 
तर त्याच्यामध्ये स्वतंत्र व निराळ्या तर्‍हेने विचार 
करण्याच्या शक्‍तीचा विकास होणे अवघड दिसते. 

अमेरिकेमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती व 
तीबद्दल तेथील लोकांचे विविध विचार यांचा वर 
साकल्याने परिचय करून दिला. या सवे गोष्टींपासून 
भारतास काय बोध घेता येईल हा प्रश्‍न येथे उप- 
स्थित होतो. येथे हे प्रथम स्पष्ट केले पाहिजे की, 
कोणत्याही देशात प्रभावो ठरणारा अभ्यासक्रम त्या 
त्या देशातील सामान्य जीवनातील तांत्रिक ज्ञानाच्या 
पातळीवर काही प्रमाणात अवलंबून राहतो. पर- 
देशातील अभ्यासक्रमाची निव्वळ नक्कल केल्यास 
आपली प्रगती फक्त कागदोपत्री राहण्याचा संभव 
राहतो. सायन्स टुडे या भारतीय नियतकालिकात 
आय. आय. टी. मधून उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर 
पडलेल्या विद्यार्थ्याने प्रकट केलेले विचार या संदर्भात 
उद्बोधक वाटतात. त्याच्या मते भारतामधील 
विज्ञानविषयक अभ्यासक्रम वास्तववादी नाहीत. 
सभोवतालच्या जगात उपलब्ध असलेल्या तंत्रविद्यांशी 


१५ 


या अभ्यासक्रमाचा संवंध दिसत नाही. उदा., 
भोतिकोमध्ये सायक्लोट्रॉन, अणुभटी इ. गोष्टींबद्दल 
दीघे मीमांसा व विवेचन सापडते; पण यांपैको 
कोणत्याही गोष्टीचा प्रत्यक्ष अनुभव विद्यार्थ्यांस तर 
नसतोच; पण बहुसंख्प शिक्षकांस पण नसतो. त्यामुळे 
या ज्ञानाचे स्वरूप अमूर्त व अवास्तववादी होते, असा 
निष्कषे त्याने काढला आहे. भोतिकोमधील सवे 
महत्त्वाच्या संकल्पना किवा तंत्रे यांचे दिग्दशंन 
प्रत्यक्ष प्रयोगाच्या द्वारे करण्यात यावे या तत्त्वाबद्दल 
कोणाचेही दुमत असावयाचे कारण नाही. व्यव- 
हाराच्वा दृष्टीने पाहता देशातील किती झाळा- 
कॉलेजांमध्ये ते प्रत्यक्ष अमलात आणणे शक्‍य होईल 
या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे सोपे नाही. या दृष्टीने पाहता 
वरील तकेवाद संपूर्णपणे बरोबर नसला, तरी 
त्यामुळे सध्याच्या अभ्यासक्रमात काय उणिवा 
आहेत, याचे दशन घडते याबद्दल शंका नाही. 
अभ्यासक्रमात जरी सुधारणा केल्या, तरी हे 
अभ्यासक्रम शिकविण्याकरिता प्रशिक्षित शिक्षक 
उपलब्ध असणे ही तितकीच महत्त्वाची अशी गोष्ट 
असते. या बाबतीत अनेक पुढारलेल्या देशांत पुच्छ- 
प्रगतीच क्षालेली दिसते. उदा., अमेरिकेमधील गणित- 
विषयाच्या शिक्षकांची संख्या गेल्या दहा वर्षांत 
७७ टक्क्यांनी घटली, तर विज्ञानविषय शिक- 
विणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत ही घट ६५ टक्के 
इतकी झाली आहे, असे माढळते (1५७५१५४ ४४८टार 
21-2-3 पा. ५५). प्रचलित श्िक्षकांपकी ३०% 
शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण मिळालेले नाही. अमे- 
रिकेतील ५० राज्यांपैकी ४२ राज्यांतील शाळांमध्ये 
पुरेसे शिक्षकच नाहीत. या परिस्थितीला तोंड 
देण्याकरिता खालील उपाययोजना हाताळल्या गेल्या 
आहेत. काही ठिकाणी इंग्रजी, संगीत किंवा समाज- 
शास्त्र विषयांचे शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांस १४ 
आठवड्यांचे विज्ञानशिक्षण घेऊन, त्यांस त्यानंतर 
विज्ञानविषय शिकविण्यास सांगण्यात येत आहे. 
अद्या प्रकारे शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांना अण व रेणू 
यांमध्ये काय भेद आहे याचेसुद्धा नोट आकलन 
झालेले दिसत नाहो, असे मत प्रदशित करण्यात 
आले आहे. हे जर खरे असेल तर हे शिक्षक 
काय पातळीचे विज्ञान शिकवीत असतील, याविषयी 
कल्पनाच केलेली बरी, नव्या पिढीचे ज्ञान उथळ 


शद 


व जुजबी स्वरूपाचे असते, असा आरोप मागील 
पिढीचे लोक नेहेमीच करोत असतात. पण इंग्लंड- 
मध्ये जी पाहणी घेण्यात आली, तोवरूतन या 
टीकेमध्ये तथ्य असावे, हे दर्शविणारा पुरावा उप- 
लब्ध झाला आहे. १३ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांकरिता 
आयोजित केलेल्या बुद्धिचाचणीच्या परीक्षांमध्ये 
नव्या शिक्षकांपैकी अर्धे लोक उत्तीणे होऊ शकले 
नाहीत, असे या पाहणीमध्ये आढळले (1९९७ 
$लंहा15: 10-8-1978 पा. 427). या पाहणी- 
मध्ये आणखी असे सापडले को, सध्याच्या सतरा 
वर्षाच्या विद्यार्थ्यास असणारे विज्ञानाचे ज्ञान त्याच 
वयोगटातील १९६०, १९७० या सालच्या विद्यार्थ्या- 
पेक्षा बरेच कमी असते. 
विज्ञानविषय शिकविण्याकरिता ज्या योजना 
प्रत्यक्ष अमलात आहेत किंवा ज्या सुचविल्या जात 
आहेत, त्या उल्लेखनीय वाटतात. विज्ञानशाखेत 
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विरवविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना 
(त्यांना पदवी मिळण्याच्या आधीच) भोतिकी व 
रसायनशास्त्र यांमधील विषयांवर अल्पकालीन 
अभ्यासक्रम घेण्याकरिता बोलावले जाते. हे कार्यं 
करण्याबद्दल त्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण पुरे करण्या- 
करिता कर्जे देण्यात येते- काही परिस्थितीमध्ये 
या कर्जाचा काही भाग माफ करण्यात येतो. 
उद्योगधंदे व संशोधनसंस्था यांमध्ये वैज्ञानिक व 
तंत्रज्ञ यांना जास्त वेतन मिळू शकते. परत या 
क्षेत्रात आपली आथिक उन्नती करून घेण्याची जास्त 
संधी मिळत असते. विज्ञानविषय शिकविणाऱ्या 
शिक्षकांना जास्त वेतन व समाजात जास्त प्नानाचे 
स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने दोन सुचना कर- 
ण्यात आल्या आहेत. अशा शिक्षकांना उद्योगधंद्यांत 
अल्पकालीन नोकरी देवविण्पाची सकती सरकारने 
करावी अशी यांपैकी पहिली सुचना आहे. नाही तर 
शिक्षणक्षेत्रातुन जे लोक उद्योगधंद्यात जातील, त्यांवर 
काही काळ (योग्य मोबदला घेऊन) झाळा-कॉलेजात 
शिकविण्याची सक्ती करावी अशी दुसरी सूचना 
करण्यात आली आहे. 
चलनफुगवटा व वाढते जीवनमान यांचा परि- 
णाम शौक्षणिक क्षेत्रावरसुद्धा झाल्यावाचून राहिला 
नाही. शाळा-कॉलेजांमधील फीचे प्रमाण वाढत 
चालले आहे. त्यामुळे हे शिक्षण घेणे आधिक दृष्ट्या 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


पाहता दिवसेंदिवस कठीणच होत जाणार आहे. 
अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या व संपन्न राष्ट्रामध्ये 
सुद्धा या गोष्टीची जाणीव होऊ लागली आहे. 
अमेरिकन कॉलेजे व विशववविद्यालये यांमध्ये अनेक 
शिष्यवृत्त्या उपलब्ध असतात, फावल्या वेळात कामं 
करून अर्थाजन करण्याची सोप तेथील विद्यार्थ्यां 
करिता उपलब्ध असते. शाळेत आकारल्या जाणाऱ्या 
फियरा कॉलेजमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या फिंयांपेक्षा 
निद्चितच कमी असणार; पण या थी्जना शाळेतीलं 
विद्यार्थ्यांकरिता दैखील पुऱ्या पडत नाहीत, असा 
अनुभव येऊ लागला आहे. अमेरिकेमधील कॅथॉलिक 
शाळांनी या अडचणीवर उपाय म्हणून एक अभितव 
योजना अमलात आणली आहे तीविषेयीची माहिती 
आपल्याला कुंतुहळजनक वाटेल (टाईम २९-३- 
१९८२) : झाळांमधून शिक्षण-फो म्हणून प्रत्येक 
विद्यार्थ्याकडून ८४० डॉलसं घेतले जात असत, पण 
प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे होणारा प्रत्यक्ष खर्चे १४०० 
डॉलसं एवढा असे, शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची 
एकंदर संख्या वाढलो, तर प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 
होणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण कमी होत जाईल हे 
समजण्यासारखे आहे. चलतनफुगवटा व वाढती 
बेरोजगारी यांमुळे ८४० डॉलसं फी देण्याची कुवत 
असलेल्या पालकांच्या संख्येत घट होत गेल्यामळे 
शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत गेली, 
परिणामी शाळेच्या आथिक अंदाजपत्रकात समतोल 
संभाळणे कठीण होऊ लागले. म्हणून त्यांनी “ तुम्ही 
जबढी फी देऊ शकता, तेवढी फो द्या ” ही योजना 
अमलात आणली, काही पालकांनी (१२%) 
सबध १४०० डॉलसं फी देण्याचे कबल केले, तर 
बाकीच्यांनी आपआपल्या कुवतीप्रमाणे यां खर्चाचा 
वाटा उचलावयाची तयारी दाखविली. पा योजनेचा 
असा परिणाम झ्ञाला की, शाळेतील विद्यार्थ्यांची 
सख्या सुमारे ४५ टक्क्य़ांनी वाटली, तर शाळेचे 
उत्पन्न २० टक्क्यांनी वाढले, भारतामध्ये जर अशी 
काही योजना अमळात आणली, तर येथील लोक 
त्याचा गरफायदा घेतील; शाळेचे वाढलेले उत्पन्न 
शाळवरच खर्च होईल, याची हमी देणे अवघड 
असेल, आणि या योजनेत स्वेच्छेने जास्त फी 
देण्याचा जो भाग आहे त्याची परिणती सर्वाकंडन 
ही अतिरिक्त रक्‍कम सक्तीने वसूल केली ज[ईल शतती 
रय वा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विक्षान व तंत्रविचेतील प्रगतीकरिता काय केले पाहिजे ? 


भीती प्रदशित केली जाईल. यामधील सत्य गोष्ट 
गोष्ट अशी की, जगामध्ये अश्ी कोणतीच प्रणाली 
किवा योजना नाही को, जिचा गैरफायदा घेता 
येत नाही. ज्या देशात सर्वसाधारण नी तिमत्तेचा 
दर्जा इतका खाली आला आहे की, ज्यामध्ये अशा 
योजना कार्यान्वित करणे शक्‍य असणार नाही त्या 
देशाचे भवितव्य दुःखदायक असेल, असे ठाम भविष्य 
करता येते. 

अमेरिकेत शिक्षणपद्धतीमध्ये अनेक सुधारणा 
केल्या गेल्या तरी असिनोव्ह यांच्या मताप्रमाणे 
अमेरिकन शाळांमधून उपकरणे व सामग्री यांबाब- 
तोत अजून कमतरताच आहे. तेथील तंत्रज्ञांच्या 
संख्येत दरवर्षी पडणारी भर पण पुरेशी नाही. शाळां- 
मधील उपकरण-सामग्रीमधील कमतरता भरून 
काढण्याकरिता मोठया प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक 
करावी लागेल, हे प्रत्यक्षात घडेल की नाही याबद्दल 
अनेक लोकांना शंका वाटते. कोणतीही राजकोय 
सत्ता संरक्षणयोजनेवर वाटेल तेवढा पैसा खर्चे 
करण्यास एक वेळ तयार होईल; पण त्याचा काही 
भंशसुद्धा विज्ञान व तंत्रविद्या यांच्या शिक्षणाकरिता 
किवा प्रसाराकरिता खचे करण्यास नाखूष असते. 
आधूनिक काळात तंत्रविद्येचे शिक्षण घेऊन तयार 
झालेली कोणत्याही राष्ट्रामधील लोकसंख्या ही 
तेथील संरक्षणकार्यक्रमाचे एक अंग असते ही गोष्ट 
सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येण्यामध्य़े काहीतरी अडचण 
पडत असावी, जगापुढे सध्या ज्या समस्या आहेत 
क्रिवा जे प्रश्‍न उभे आहेत, त्यांमधील मोठा भाग 
तांत्रिक स्वरूपाचा असतो आणि हे प्रश्‍न हाताळण्या- 
करिता ज्यांच्यासमोर येतात त्या सत्ताधारी लोकां- 
मध्ये कायदा व मानव्य या विषयांचेच शिक्षण घेत- 
लेले लोक बहुसंख्य असतात. त्यामुळे अक्षी परि- 
स्थिती निर्माण होत असावी, असे एका शास्त्रज्ञाचे 
मत आहे. विज्ञान व तंत्रविद्या यांकडे पुरेसे लक्ष न 
दिल्यास जगामध्ये एक अंधारयुग येण्याची भीती 
शास्त्रज्ञांना वाटत असते; तर लोकांत स्वार्थ, अनीती 
व व्यापारी वत्ती बोकाळल्यामुळे ते येईल असे मॅक- 
इनटायर या तत्त्वज्ञान्यांस वाटते. रानटी टोळ्यांनी 
रोमन साझ्ताज्याचा नाश केल्यामुळे मागील मध्य- 
युगीन अंधारयुग आले, असे मानलें जाते. मॅक इन- 
टायर यांच्या मते या वेळी रानटी लोक बाहेरून 

न. भा. ३ 


१9 


येण्याची आवर्यकता नाही; कारण ते आपल्यातच 
असून गेली काही वर्षे आपल्यावर राज्य करीत 
आहेत. 

अद्या परिस्थितीत लोकांनी काही तरी करण्याची 
वेळ आली आहे असे असिमोव्ह यांस वाटते. ऐति- 
हासिक दृष्ट्या विचार केल्यास, विज्ञानाचा विकास 
त्यामध्ये रस घेणाऱ्या होशी लोकांनी छंद म्हणून 
केला, विज्ञानाची सुरुवात गॅलिलीओने तयार केलेल्या 
दुबिणीपासुनच झाली असे म्हणता येते. अवकाशातील 
ग्रह व तारे यांचे निरीक्षण करून मानवी जीवन 
किती क्षुद्र आहे याचा अनुभव अवश्य येत असेल; 
पण आजच्या काळातील विज्ञानामधील संकल्पनांचे 
ज्ञान करून घेण्यामध्ये त्याचा कितपत उपयोग होत 
असतो हा प्रश्‍न वादातीत नाही. एक काळ असा 
होता को, शाळांमध्ये दुृषिणी किवा प्लॅनेटेरियमद्वारा 
ग्रहागतीचे दंत यावर विज्षेष भर दिला जात होता. 
छंद म्हणून विद्यार्थ्यांना दुबिणी तयार करण्यासाठी 
प्रोत्साहन देण्यात येत होते. आजचे युग इलेक्ट्रॉनिकोचे 
आहे व त्यामुळे आपल्या दृष्टिकोनात आपण 
तद्नुरूप बदल करावयास हवा, याची जाणीव सवेत्र 
झालेली दिसत नाही. 

प्रो, वीनर यांच्या मताप्रमाणे सध्याची इलेक्ट्रॉ- 
नीय क्रांती ही पूर्वीच्या ओद्योगिक क्रांतीपेक्षा जास्त 
महत्त्वाची अशी आहे. पहिल्या औद्योगिक क्रांती- 
मध्ये मानव किवा जनावरे यांच्या स्नायूबळाऐवजी 
निरनिराळ्या प्रकारच्या इंजिनांचा वापर होऊ 
लागला. इंजिनाचे नियंत्रग अथबा उपयोजन 
करण्याकरिता मनुष्याच्या बुद्धीचा किवा निणंय- 
शक्‍तीचा वापर केला जात होता. इलेक्ट्रॉनीय यंत्रा- 
मुळे मनुष्यास नवे ऊर्जा-उद्गम हस्तगत झाले 
नाहीत, तर त्याला सापडलेल्या उद्गमांवर (उदा., 
अणुऊर्जा) प्रभावीपणे नियंत्रण करण्याची क्षमता 
त्यास प्राप्त झाली आहे. नियंत्रण करण्याचे काम 
सध्याची इलेक्ट्रॉनीय यंत्रे वाढत्या प्रमाणात करू 
लागली आहेत. मानवी नियंत्रणावर ज्या मर्यादा 
होत्या त्यासुद्धा या यंत्रांमध्ये आढळत नाहीत. ही 
नियंत्रक यंत्रे कधी झोपत नाहीत, आजारी पडत 
नाहीत, दारू पिऊन बेहोष पण होत नाहीत. ती 
थकत नाहीत किवा कामचुकार मनुष्याप्रमाणे वारं- 
वार चुका पण करत नाहीत. या यंत्रांमुळे मनुष्याच्या 


१८ 


पंचेंद्रियांच्या कार्यक्षमतेत आश्‍चयंजनक वाढ झाली 
आहे. साध्या कानांनी जे ऐकू येणार नाही ते याच्या 
साहाय्याने आपण ऐकू शकतो. जे डोळ्यांनी पाहता 
येणार नाही त्याचे अवलोकन करू शकतो. जी 
गणितीय कुत्ये करण्यास एखाद्या मनुष्यास आपला 
संबंध जन्म घालवावा लागला असता, अशी कामे या 
यंत्रांच्या साहाय्याने आपण आज काही तासांतच 
पूणे करू शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते इलेक्ट्रॉनीय 
उपकरणांच्या काययक्षेत्रार काही मर्यादा दिसत 
नाहीत. त्यामुळे यंत्र बनविणाऱ्या मनृष्यापेक्षा जस्त 
बुद्धिवान असे इलेक्ट्रॉनीय यंत्र तयार करण्याची 
कल्पना अशक्य वाटत नाही. 

सध्याच्या पिढीतील मुले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे 
ब खळ यांच्या वातावरणात वाढत असतात. त्यामुळे 
त्यांना या विषयातील काही ज्ञान आपोआपच मिळत 
असते. लहान लहान वयाची मुले दूरदशंन संचाचा 
वापर करू शकतात. घरातोल हाय-फाय-६्वनि- 
मुद्रिका यंत्राचा उपयोग करू शकतात. या उप- 
करणांतील अनुयोजनप्रणालीविषयी त्यांना माहिती 
असते. एच. एस. झिम यांनी अमेरिकेतील विद्या. 
थ्यांस कोणत्या गोष्टींमध्ये विशेष रस वाटतो, 
याचा अंदाज घेण्याकरिता एक पाहणी केली. 
तोमध्ये त्यांना रेडिओ उपकरणे वती कसे कार्य 
करतात यांविषयी विशेष आकषण वाटते, असे 
आढळून आले. या प्रवृत्तीमुळे त्यांच्या मानसात 
बदल घडून आला आहे. त्यांच्या विचारांच्या 
आकुतिबंधात फरक पडला आहे, असे दिसते. 
त्यांना वाचावयास आवडणाऱ्या गोष्टींचे स्वरूप पण 
पूर्वीसारखे राहिले नाही, अवकाशयान, जेट विमाने, 


अणुभट्टी यांविषयी त्यांना आजच्या काळात जास्त 


कुतुहूल आहे, असे दिसते, 

उद्योगधंद्यात पुढील कालखंडात इलेक्टॉनिकीचा 
वाढता वापर होत जाणार, आपल्या घरात अस- 
णाऱ्या इलेक्ट्रॉनीय उपकरणांच्या संख्येत पण भर 
पडत जाणार आहे. अज्ला परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना 
या इलेक्ट्रॉनिकी युगात जगता यावे याकरिता या 
विषयावर शिक्षणक्रमात व छंद म्हणून भर दिला 
पाहिजे, हे उघड आहे. या प्रश्‍नाला एक व्याव- 
हारिक बाजू पण आहे. इलेक्ट्रॉनीय उपकरणांचा 
करमणूक, शिक्षणक्षेत्र, व्यापारी व संरक्षणक्षेत्रात 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


वाढता वापर लक्षात घेता इलेक्ट्रॉनीय सामग्री व 
उपकरणे तयार करण्याकरिता, ती नीट काम देत 
राहतील याची काळजी घेण्याकरिता किवा त्यांमध्ये 
जर काही दोष निर्माण झाला, तर त्याची दुरुस्ती 
करण्याकरिता, फार मोठ्या संख्येत तंत्रज्ञ लागणार 
आहेत. ही नवी परिस्थिती पालक व विद्यार्थी 
या दोघांच्या नजरेस आणून देणे आवश्यक आहे. 
इलेक्ट्रॉनीय उपकरणांचा कोशल्य व ज्ञान यांसह 
वापर करता येणे हा या शिक्षणाचा एक भाग 
असल्यामुळे या विषयाचे शिक्षण सहा वर्षांच्या 
विद्यार्थ्यापासुन सुरू करता यावे असे मत प्रदशित 
केले गेळे आहे. या छंदाला शेक्षणिक दृष्टीने पाहता- 
सुद्धा महत्त्व आहे. कारण मुलाला आपल्या हाताने 
काहीतरी निर्माण केल्याचा आनंद मिळू शकतो 
आणि या प्रयत्नामध्ये त्याला स्वतंत्रपणे विचार 
करण्याची, व्यावहारिक समस्यांना तोंड देण्याची 
ब त्यांमध्ये निर्णय घेण्याची सवय पण लागते. 
आपल्या पाल्याने इंजिनीयर, डॉक्टर किंवा वकोल 
यांपैकी कोणत्यातरी व्यवसायाची निवड करावी या 
पडीकडे भारतामधील बहुसंख्य पालकांची दृष्टी 
जाऊ शकत नाही, असे आज आढळते. म्हणून 
आजच्या जगात इलेक्ट्रॉनिकोचे काय महत्त्व आहे, 
याविषयी वर दिलेले थोडे विवेचन केले आहे. 

एके काळी अमेरिकेमध्ये इलेक्ट्रॉनिकीचा छंद 
मोठ्या प्रमाणात अनुसरलेला दिसत होता. तेथे 
मर्यादित क्षेत्रात प्रक्षेे॑ण करणारी खाजगी रेडिओ- 
स्थानके होती, या छंदामुळे हजारो इलेक्ट्रॉनीय तंत्रज्ञ 
(शाळा व कॉलेज यांच्या कक्षेबाहेर) स्वत:च 
शिकून तयार होत असत. इ. स. १९६३ साली काही 
कारणांकरिता अशा खाजगी प्रक्षेपणकेंद्रांवर तेथील 
शासनाने निबंध घातले. या वेळेपासुन अमेरिकेमध्ये 
इलेक्ट्रॉनीय तंत्रज्ञांच्या संख्येत सारखी घट होत गेली. 
याचा परिणाम शेवटी अमेरिकेमधील या उद्योग- 
त्यावर होऊन त्यांना जपानी कंपन्यांशी चढाओढ 
करण कठीण होऊन बसले आहे. 
ह अमेरिकेमध्ये निर्माण झालेले प्रन व ते सोड- 
वेण्याकरिता सुचविले गेलेले विविध उपाय यांचा 
साकल्याने वर परिचय करून दिला. या सवे गोष्टीं- 
पासुन भारतास काय बोध घेता येईल, हा प्रश्‍न 
आपल्यापुढे येतो, आपणास इलेक्ट्रॉनीकीचा विद्यार्थ्या- 


विज्ञान व तंत्रवियेतील प्रगतीकरिता काय केले पाहिजे ? 


करिता मोठ्या प्रमाणात छंद म्हणून प्रसार करता. 


येईल का ? इलेक्ट्रॉनीय प्रयोगांना लागणारे घटक 
किवा उपकरणे विदोष महाग नसतात. ते कार्या- 
न्वित करण्याकरिता लागणारे तांत्रिक ज्ञान पण 
क्लिष्ट स्वरूपाचे नसते. ते सामान्य विद्यार्थ्याच्या 
आवाक्यात येण्यासारखे आहे. आज आपल्या देशात 
चर्चासत्रे व व्याख्याने यांना काही तोटा नाही. प्रयोग- 
शाळेत काहीतरी करून दाखवण्याकडे प्रवृत्ती कमी 
दिसते. 


आज शाळा-कॉलेजांनी दुविणी विकत घेण्या- 
करिता सहस्रावधी रुपये खर्चे न करता त्याच 
घनाचा उपयोग आपल्या विद्यार्थ्यांकरिता यांत्रिकी 
व इलेक्ट्रॉनीय यंत्रशयाळा सुसज्ज करण्याकरिता 
करावा, असे मत पुढे मांडावेसे वाटते, अशा छंदा- 
पासून विद्यार्थ्यांना जे ज्ञान मिळेल ते आधुनिक 
असेल, त्याला व्यवहारी जगात किमत असेल व 
प्रत्यक्ष दैनंदिन जीवनात संदर्भ असेल. 


भारतीय मनाळा अमतं कल्पनांचे विशेष आकर्षण 
असते; पण या कल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याकरिता 
जी क्षमता लागते तिचा त्यामध्ये अभाव आहे, असे 
मत नाकामुरा या जपानी विचारवंताने पुढे मांडछे 
आहे, त्याची या संदर्भात आठवण होते. या आक्षेपा- 
मध्ये कदाचित थोडे तथ्य़ असावे, असे दर्शविणाऱ्या 
काही घटना मी पाहिल्या आहेत, त्यांचा उल्लेख 
करतो. विज्ञानविषयक ज्ञान हे निव्वळ पुस्तकी 
स्वरूपाचे नसावे. विद्यार्थ्यांना हातांनी काही तरी 
प्रत्यक्ष करून दाखविण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे 
या सद्हेतूने काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने काही 
तज्ज्ञ लोकांची नेमणूक खास या कार्याकरिता केली. 
कवठाचे फळ कोरून त्याचा उपयोग करून मानवाने 
सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी शोधून काढलेली पाण्याची 


१९ 


कारंजी क्ली करावयाची हे या प्रयोगामध्ये विद्या- 
र्थ्यांस शिकविले गेले. दुसरी ह्कोगत अश्याच प्रका- 
रची आहे. मुंबईमधील एका विभागातील भगिनी- 
समाजाला एके काळी विज्ञानाविषयी पुष्कळ कुतुहल 
निर्माण झाले. आजकाल स्वयंपाकघरात अनेक 
विद्युत / यांत्रिक साधने वापरली जातात. त्यांचा 
योग्य असा वापर कसा करावा, त्यांची काळजी 
कशी ध्यावी, त्यांच्या कार्यामागे कोणती तत्त्वे 
असतात या विषयी भगिनींना जिज्ञासा वाटेल असा 
कोणीही अंदाज केला असता; पण त्यांनी ज्या 
विषयांवर व्याख्याने आयोजित केली त्यांमध्ये अणु- 
भट्टो, अवकाशयान यांसारख्या अद्ययावत विषयांचाच 
फक्त समावेश केला होता. ही अवास्तववादी प्रवत्ती 
निरतिराळ्या स्वरूपांत सवंत्र दिसते, आप- 
ल्याला जर विज्ञात व तंत्रविद्या यांमध्ये प्रगती 
करावयाची असेल तर या प्रवृत्तीला मुरड घालण्या- 
करिता प्रयास केले पाहिजेत. विज्ञान जेव्हा सामान्य 
मनृष्यापर्यंत पोहोचवले जाते, तेव्हा त्याचे तंत्र- 
विद्येत रूपांतरण होण्यास मदत होते. आपल्या 
देशात प्राचीन काळापासुन हस्तकुशल कारागिरांची 
परंपरा आहे; आपल्याकडे बुद्धिमान लोकांचे प्रमाण 
पण कमी नाही. हे दोन घटक एकमेकांपासून दूर 
राहिल्यामुळे मध्ययुगीन काळात या देशात विज्ञान 
व तंत्रविद्या यांमध्ये प्रगती होऊ शकली नाही. आज 
हे दोन घटक एकमेकांशी निश्चयपूर्वक सहकार्य 
करतील, तर देशाची उन्नती होण्यास वेळ लागणार 
नाही, असे वाटते. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून 
घेण्याची क्षमता हिंदी लोकांमध्ये प्रकर्षाने आढळते. 
या क्षमतेचा उपयोग करून ते विसाव्या शतकातील 
नव्या परिस्थितीला अनुरूप असे परिवतेन आपल्या 
लोकमानसात घडवून भाणतील, याविषयी विश्‍वास 
वाटतो. 


२०७ नवभारत ऑक्टोबर, १९८३ 
केट वेर र जेर जेर मेर जेर वेर जेर जॅ व जेर जेर जेर मर ेर जेर जेर जेत तजे जेर्जे(ज(3९जतजेत्जतजज्ज 


पा? 56९01 84%धार 11). 


00९४ 81 (ए९७ 01 881112 80०९५ 102 1/5 16९ 01 
छाकालीा 65 11 ॥॥8॥81'95111र्‍3, ३७1181, ख॥181'9111, 
गुक्कापींपाढा, ७08 10 810093 ए'9त65] 


॥1012 1811 64५ ४९७5 11 8811071712 8610102 


ह शिशिर ॥ 0७२१ ?॥0$0७१॥४ 


[९ वधा 38 110. 


कीडा क 


स 
टी 


186818016१ 01102 . 


1२.१७. 1). घत 05५1८, 5.५ ९-1 .1 
(0181181819) 


॥॥, ७, 37५17 
"७॥-॥४॥॥ ८ 


2 
श्रे 
2 
श्रे 
जि 
श्रे 
श्रे 
श्र 
त्रै 
श्रे 
श्रे 
श्रे 
श्र 
जि 
श्र 
र 
गैर 
बर 
व 
र 
कर 
र 
र 
र 
श्र 
श्र 
श्रे 
श्र 
त्र 
श्र 
त्रे 
श्रे 
श्रे 
श्र 
श्रे 
श्रे 
त्र 
श्रे 
श्रे 
श्रे 
त्रे 
25 
रज 


वेर वेर वेर विरजिर जेर जेर जेर वेर जेरजेत्जेरजेर जर्जर जर्जर अत्जर्जेत्जत्जर्जत्अा्जेत्जत्ज्जत्जेश्ज्जत्जजजजा्जत्जरजअअजरजर्ञ 


वेतमितजितजि र केर त वे र मेज 443699::9:4-40963303030323 


१९८२ च्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्या 


महादेवी वमा 


पद्मजा घोरपडे 


हिंदी काव्येतिहासामध्ये सन १९२० ते सन 
१९३० हा कालखंड 'छायावाद' या नावाने ओळ- 
खला जातो. हिदी साहित्यात मोलाची भर टाक- 
णारे चार श्रेष्ठ कवी- जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा- 
नंदन पंत, सुयकांत त्रिपाठी ' निराला व महादेवी 
वर्मा यांच्या तेजोवल्यांनी व्याप्त असा हा कालखंड 
अनेक वैशिष्ट्यांमुळे महत्त्वपूणे मानला जातो. या 
सर्वांत महादेवींचे स्थान जरा वेगळे आणि म्हणूनच 
आकषित करून घेणारे आहे. त्यांच्या गद्य आणि 
पद्य साहित्यांत त्यांची दोन वेगवेगळी रूपे स्पष्टपणे 
आपल्याला पाहायला मिळतात. काव्यात त्यांची 
भूमिका सुरवातीपासून शेवटपर्यंत विरहिणी भार- 
तीय स्त्रीची आहे. ही विरहिणी विरहाच्या दहा 
अवस्थांपयंत जाऊन चमत्कृती निर्माण करणारी 
प्राचीन काव्यातील नायिका नक्‍कीच नाही. त्यांच्या 
संपुण काव्यसाधनेचा गाभा लौकिक प्रेमभावनेची 
अलोकिक प्रेमभावनेत परिणती हा आहे. प्रेमाचे हे 
उदात्तीकरण अतिरेकी कोटीतले वाटत नाही. या 
उदात्तीकरणाला मानसशास्त्रीय बैठक आहे. त्यांच्या 
संपूर्ण साहित्यसाधनेवर दृष्टिक्षेप टाकला, की त्यांच्या 
सुसंस्कृत व संतुलित स्त्री-मनाची प्रतीती आल्या- 
शिवाय राहत नाही. काव्यात अंतर्मुख होऊन स्वतः- 
बहल विचार करणाऱ्या महादेवींचे बहिर्मुखी आणि 
समाजोन्मुख व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या गद्य रचनेंत पाहा- 
यला मिळते. रेखाचित्रे व निबंध यांमध्ये उपेक्षितां- 
बद्दल कळकळीने कार्ये करणाऱ्या, नारीशोषणा- 
सारख्या कृत्यांना वाचा फोडणाऱ्या जागृत व सक्रीय 
साहित्यिकेच्या रूपात त्या आपल्या समोर येतात. 
मैत्रिणीच्या रूपातुन त्यांनी व्यक्‍त केलेली सहानभूती 
व कळकळ, वात्सल्यभावनेचा मुक्‍त वर्षाव आणि 
जबाबदार 5वक्तीची सतके, आपुलकीची दृष्टी व 


जिव्हाळा या सर्वांचे दशन महादेवींच्या गद्य साहि- 
त्यात होते. 


संवत १९६४ मध्ये होळी शुभ-पर्वाच्या दिवशी 


' त्यांचा जन्म उत्तरप्रदेशमधील फरर्खाबाद येथे झाला. 


आई-वडिलांचे पहिलेच अपत्य आणि तेसुद्धा दोघं 
प्रतीक्षेनंतर लाभलेले. म्हणूनच कुलदेवी दुर्गामातेची 
कृपा समजून बालिकेचे नाव महादेवी असे ठेवण्यात 
आले. आई-वडिल व घरातील अन्य व्यक्तींकडून 
लहानपणीच त्यांना श्रेष्ठ वाड्मयीन गुणांचा व 
उत्कृष्ट चित्रकलेचा वारसा मिळाला. त्यांचे वडील 
श्री. गोविदप्रसाद भागलपुरच्या महाविद्यालयाचे 
प्राचाये होते व आई विदुषी होत्या. लहानपणी 
घरीच त्यांच्या शिक्षणाला प्रारंभ झाला. त्यांना शिक- 
विण्यासाठी मोलवी, पंडित, संगीतशिक्षक व चित्र- 
कलेचे शिक्षक घरी येत. आईकडून मीराबाई व 
तुलसीदासांच्या पदांची ओळख महादेवींना झाली. 
आई व काकू हळदी-कुंकवांच्या रेघांनी रांगोळ्या 
काढीत व ही बालिका त्यांचे अनुकरण करी, हीच 
त्यांच्या चित्रकलेची सुरवात ठरली. पुढे महादेवींच्या 
शिक्षणाचा प्रारंभ इंदोरच्या मिशन स्कूलमध्ये झाला. 
सन १९१६ मध्ये स्वरूपनारायण वर्मांबरोबर 
त्यांचा विवाह झाला, पण हा विवाह आपल्या 
व्यक्‍्तिमत्त्व-विकासास बाधक ठरत आहे हे वारंवार 
त्यांना जाणवू लागले. याची परिणती पुढे विवाह- 
विच्छेदात झाली. प्रगतिशील विचारांच्या त्यांच्या 
वडिलांनी कन्येची इच्छा असल्यास तिचा पुनविवाह 
करून देण्याची तयारी दर्शविली. यासाठी धर्मंपरि- 
वर्तन करण्याचेही त्यांनी ठरविले. पण महादेवींनी 
स्पष्ट नकार बिला. बौद्ध तत्त्वज्ञानाविषयी त्यांना 
अतोनात आकषण होते. बौद्धभिक्षणी बनण्याचाही 
त्यांचा मानस होता. एकदा एका बोद्धभिक्षूच्या भेटी- 


अनुक्रमणिका राष्ट्राचा विकास 
वयन व वा 
राज्य मराठी वि संस्थेद्ध 


ष्ट्य 


साठी त्या गेल्या असता त्याने महादेवींशी पडद्याच्या 
आडून बोलण्यास सुरवात केली. हा स्त्रीचा अपमान 
किवा स्त्रीवर दाखविलेला अविदवास आहे असे त्यांना 
वाटले. या घटनेमुळे त्यांचे मतपरिवतन झाले. 
१९३२ मध्ये प्रयाग विदवविद्यालयातून संस्कृत विषय 
घेऊन त्या एम्‌. ए. झाल्या आणि लगेच प्रयाग 
महिला विद्यापीठात प्राचार्या म्हणून त्यांची नियुक्‍ती 
झाली. वेतन न घेता त्यांनी ' चांद ' मासिकाचे संपा- 
दकत्वही संभाळले. बालपणीच महादेवी ब्रज भाषेत 
कविता करू लागल्या. शब्दांची जुळवाजुळव, छंद, 
अलंकार इ. ची योजना याबाबत विचारही त्यांच्या 
मनात घोळत. एके ठिकाणी त्यांनी म्हटले आहे, 
आकाझ्यातील चंद्र, तारे हे आपल्यापेक्षा फार मोठे 
आहेत हे वारंवार वडिलधाऱ्या माणसांकडून ऐएंकले 
होते. तरीसुद्धा मी त्यांना खेळण्यासाठी बोलवीत 
असे, रात्रीच्या वेळी अंगणात बसून भआाकाकहाचे 
निरीक्षण करताता मग गशाब्दांची जुळवाजुळव 
करून कवितेच्या स्वरूपात चंद्र-तारे यांना येण्या- 
बद्दल विनंती केली जाई. वयाच्या तेराव्या वर्षी 
खडीबोली हिंदीत त्यांनी रचलेली “दिया' ही कविता 
त्यांच्या परिपक्व बृद्धीची ग्वाही देते. या कवितेच्या 
काही ओळी पहा- 

“ घूलिके जिन लधुकणों में हेन आभा का प्राण 
तु हमारी ही तरह उनसे हुआ वपुमान..., 
तेल में भी हेन आभाका कहीं आभास, 
मिल गये सब तब दिया तूने असीम प्रकाश ” 

वूळ, तेल इ, वस्तूंत तर प्रकाश नाही. परंतु 

त्या जव्हा एकत्र येतात तेव्हा दिवा प्रकाश देऊ 
शकतो. यातील गंभीर भाव आणि यात व्यक्‍त 
झालेल्या विचारांमागील तत्त्वज्ञानाची बैठक हा 
कौतुकास्पद भाग आहे 

त्यांचे काव्यसंग्रह ' नीहार (सन १९३० ) 

“रदिम' (१९३२), 'नीरजा' (१९३४) व 'सांध्य- 
गीत ' (१९२३६) यांचा मिळून बनलेला 'यामा हा 
काव्यसग्रह १९८२ च्या भारतीय ज्ञानपीठ पारि 
तोषिकाचा मानकरी ठरला. 'सप्तपर्णा' (१९७० ) 
या त्याच्या काव्यस ग्रहमत क्रग्वेद, अथवंवेद, सामवेद, 
वैदिक साहित्य व वाल्मीकी, अइवघोष, कालिदास 
भवभूती, जयदेव इ. च्या उक्तींचे हिंदी रूपांतर 
आहे, याला ६० पानांची विस्तृत प्रस्तावनाही आहे. 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


कवी पंतांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती समारोहप्रसंगी हा संग्रह 
पंतांना अपण करण्यात आला. ' हिमालय ' हाही 
त्यांचा संपादित काव्यसंग्रह, १९६३ मधील चिनी 
आक्रमणाच्या वेळी भारतीयांना जागृत करण्याच्या 
उहेशाने अनेक कवींच्या कवितांचे हे संकलन त्यांनी 
तयार केले. ' संघिनी' या त्यांच्या काव्यसंग्रहाची 
विस्तृत प्रस्तावनाही अनेवः दृष्टींनी महत्त्वपूणे आहे. 
काव्य़ाइतकेच त्यांचे गद्य साहित्यही विपुल आणि 
समृद्ध आहे. ' अतीत के चलचित्र' (१९४१), 
'स्मृति की रेखाएं' ( १९४३), 'मेरा परिवार 
(१९७४) हे रेखाचित्रांचे संग्रह, *पथ के साथी? 
(१९५६) हा संस्मरण संग्रह आणि ' ज्ृंखला की 
कडियां ' (१९४२), 'क्षणदा' (१९५६)व * साहित्य- 
कार की आस्था तथा अन्य निबंध' ( १९६२) 
हे निबंधसंग्रहही हिंदी साहित्यात मोलाची भर 
टाकणारे आहेत. 

महादेवींनी आपस्या इच्छाशक्‍्तीने व सुस्वभावाने 
अवती-भोवतीच्या जगतातील सर्वांना आपल्या 
कुटुंबातील सदस्य बनविले आणि आयुष्यभर कुटंबा- 
तील या नानाविध सदस्यांकडून त्यांना इतके प्रेम 
मिळत राहिले आहे को, पाहणार्‍्यालाही त्यांच्या या 
भाग्याचा हेवा वाटावा. या कुटुंबात प्राणी, पक्षी 
वगेरेंपासून उपेक्षित-दुलेक्षित व्यक्तींपर्यंत सर्वांचा 
समावेश झाला आहे. ' अतित के चलचित्र ! मधील 
पात्रे- रामा, भाभी, विदा, साविया, बिट्टो, धीसा, 
आलोपीदीन, बदलू, राधिया व छलमा- कोणी 
महत्त्वपुर्ण किवा प्रतिष्ठित व्यक्‍ती नाहीत. एखाद्या 
कोपऱ्यात मळकटलेले फडके पडलेले असावे असेच 
काहीसे या पात्रांचे जीवन ! पण मायेच्या ओलाव्याने 
आणि सहानुभूतीच्या एकवटलेल्या हाताने त्या 
फडक्याला धुतले को, ते देव्हारा पुसण्याच्या पात्रतेचे 
ठरावे इतके कसब लेखिकेने दाखविले महा देवींच्या 
निःस्वाथं प्रेमाचा वर्षाव मिळविण्यासाठी या उपेक्षित 
व्यक्‍तींनीही मग आपले आयष्य वेचले. क्रर जगाने 
त्यांच्या शरीरांवर व मनांवर ठसठसणाऱया जखमाच 
केल्या होत्या. महादेवींनी जेव्हा त्यांवर हळुवार 
फुकर घातली, तेव्हा त्या व्यक्‍तींनी आपले 
होते नव्हते तेवढे सामथ्ये पणाला लावले. लहान- 
पणी लेखिकेला जिवापाड जपणारा रामा, वैध- 
व्याची, एकटेपणाची व जाचाची वेदना विसरून 


महादेवी वर्मा 


लेखिकेच्या बाहुलीचा संसार थाटून देणारी मार- 
वाडी भाभी, सावत्र आईचा जीवघेणा त्रास मुका- 
ट्याने सहन करून जिवाभावाच्या गप्पा मारणारी 
त्यांची बालसखी बिदा, आपल्या पुनविवाहाची 
हृदय हेलावून टाकणारी करुण कहाणी सांगून मन 
मोकळे करणारी बिट्टो, एकलव्य़ाच्य़ा पावलावर 
पाऊल टाकून गुरुक्रण चुकविणारा मळकट आणि 
गरीब, उपेक्षित घीसा, लेखिकेचे उपकार सदेव 
स्मरणारा व त्यासाठी आपला जीव धोक्प्रात घालू- 
नही वसतिगृहासाठी भाजी-पाला पोचविणारा 
आंधळा आलोपीदीन, गरिबीने पछाडलेले कुंभार 
पतिपत्नी बदलू-राधिया, एऱहवी नवीन आकाराची 
भांडी बनविण्याचे टाळणारा पण लेखिकेकडून 
मिळणाऱ्या सहानुभूतीची परतफेड करण्यासाठी 
पत्नीच्या मृत्यूचे डोंगराएवढे दुःख पचवून न 
चुकता सरस्वती, कृष्ण, बृद्ध इ. कलाकुसरपुण 
मूर्ती लेखिक्रेला आणून देणारा बदलू, सांगायला 
शब्दही कमी पडतील इतक्या यातना व चारित्र्य- 
हीनतेचा खोटा आरोप सहन करून हसत-खेळत 
जगणारी आणि लेखिकेच्या सहवासात आपले दुःख 
विसरणारी छलमा या व्यक्‍तींनी दाखविलेला स्नेह, 
ओतलेले मन व उपकाराची परतफेड करण्याच्या 
भाबड्या इच्छेने आपल्या प्राथमिक गरजाही 
अपूर्ण ठेवून लेखिकेला दिलेल्या छोट्या-छोट्या 
वस्तूंच्या भेटी, ही दृश्ये क्रूर, अन्यायी, अंध व 
स्वार्थी समाजावर आसुडांचे फटके ओढताओढता न 
कळत लेखिकेकडून मिळणाऱ्या न्यायाची, प्रेमाची, 
सहानुभूतीची थोरवी गातात. सभ्य, श्रीमंत परतु 
माणुसकीहीन वर्गाला या असभ्य दारिद्र्याने पछाड- 
लेल्या पण माणुसकीने ओथंबलेल्या व्यक्‍तींनी बरे- 
चसे काही शिकविले आहे. 

“स्मृति की रेखाऐँ '' मधली रेखाचित्रेसुद्धा 
अशीच हुरहूर लावून जातात. 'अतीत के चलचित्र ' 
मधील पात्रांप्रमाणेच सामास्प्र व गौण अशा व्यक्‍ती 
या रेखाचित्रांचा विषय बनल्या आहेत. लेखिकेच्या 
सहवासात आलेल्या या माणसांच्या सामान्यत्वातच 
कुठेतरी असामान्यत्व दडलेले आहे. कोळशाच्या 
खाणीत सापडणाऱ्या हिऱ्याची जी दुदैशा क्षालेली 
आढळते, अगदी तक्षीच परवड या व्यक्तींच्या आय्‌- 
षपाची झालेली ! पण रत्नपारख्पाच्या हातात पड. 


अनुक्रमणिका 


8.3: 


लेल्या हिऱ्याचे भाग्य जसे उजळते, तसेच या 
व्यक्तींच्या बाबतही घडले. भक्‍्तिन, चिनी फेरीवाला, 
मुन्च्की माई, ठकुरी बाबा, गुंगिया, बिबिया इ. 
व्यक्‍ती तक्षा पाहिल्या तर (भकक्‍्तिन सोडून ) अल्प- 
काळच लेखिकेच्या सहवासात राहिल्या. पण अशा 
काही त्यांच्या जीवनप्रवाहात सामावून गेल्या, को 
त्यांनी घातलेली भर वगळून लेखिकेच्या जीवनाचे 
मोजमापच करता येऊ नये. अल्पावधीतही आपल्या 
जीवनातील बऱ्यावाईट घटना लेखिक्रेला सांग- 
णारा व आपल्या हरवलेल्या बहिणीच्या प्रेमाची 
उणीव लेखिकेच्या प्रेमाने भरून काढणारा चिनी 
फेरीवाला, मनमोकळेपणाने आपल्या जीवनाची 
परवड सांगणारी मुच्चची माई, यात्रेच्या काही 
दिवसांत लेखिकेला अतोनात प्रेम देणारे ठकुरी- 
बाबा व त्यांचे श्रद्धाळू * कुटुंब ', दुःख गिळून 
लेखिकेकडून पत्र लिहून घेणारी मुकी गुंगिया रेखा- 
चित्रांचे विषय बनून वाचकांकडून भरपूर प्रेम व 
सहानभूती तर मिळवतातच; त्याचबरोबर लेखिकेच्या 
गुणांवरही प्रकाश टाकतात. आपल्याबहळ विइवास 
निर्माण करण्याची लेखिकेची हातोटी विलक्षण आहे. 
हीन व अशिक्षित लोकांत वावरताना लेखिका 
आपल्या श्रेष्ठत्वाची किवा उच्च पदाची जाणीवही 
कधी या लोकांना करून देत नाही. लेखिका आपल्या- 
पेक्षा कोणी मोठी आहे याची भित त्या भाबड्या 
लोकांमध्ये व लेखिकेमध्ये कधी निर्माण होऊ 
शकली नाही यातच लेखिकेच्या मनाचे सगळे मोठे- 
पण दृग्गोचर होते. एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्या, 
कार्यरत लेखिका इत्यादी महत्त्वपूर्ण जबाबदार्‍या 
पार पाडत असतानाही त्या उपेक्षितांच्या उद्घार- 
विकासासाठी अधिकांश वेळ स्वखुशीने देतात, 
जिव्हाळ्याने अशिक्षित लोकांची पत्रे लिहितात, 
खेड्यांत जाऊन दुलंक्षित बालगोपालांना शिकवितात 
महिलांना उपयकक्‍्त असे शिक्षण देऊन त्यांना 
स्वावलंबी बनविण्यासाठी धडपड करतात. आणि 
हे सगळें मोठ्या रसिक मनाने, उत्साहाने आणि 
आपली विनोदबुद्धी जागृत ठेवून करतात. हे कार्य 
मग इथेच संपत नाही. तर या अनुभवांना आपल्या 
साहित्यात रेखाटून त्यांना अमरत्वही बहाल केले 
जाते. ही सगळो प्रक्रियाच मोठी विलक्षण आहे. 
हे. सगळे अनुभव आणि या अनुभवांतून जाताना 


| 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


4 


जे वाटले त्याचे चित्रमय अंकन वाचकांना 
मोठे लोभस वाट्ते. चिनी फेरीवाला पहिल्यांदा 
: सिस्टर ' अज्ली हाक मारतो तेव्हा त्यांना वाटते, 
मला हाक मारण्यासाठी मैया, माता, जीजी, 
दिदिया, बिटिया, गुरुजी यांपैको एखादे संबो- 
धन याला मिळाले नाही का? ' भेमसाब ' अश्ली 
हाक मारताच त्यांना वाटते, कौ कोणीतरी आपला 
सगळा परिचय हिसकावून घेतला आहे आणि आप- 
ल्याला गाउनमध्ये लपेटले आहे. टुकरीबाबांसार- 
ख्यांच्या जीवनाचे विद्लेंषण करताना त्या म्हणतात, 

“ या खेडवळ, अशिक्षित लोकांमध्ये विकृती 

असल्या तरी त्या वयक्तिक असतात. आणि सद्‌- 
भावना सामुहिक स्वरूप घारण करून व्यक्‍त होतात. 
याउलट, आपल्या समाजात दुबळया भावनांना 
आपण * समाजाच्या ' नावावर खपवतो व चांगल्या 
शक्‍तींना मात्र वैयक्तिक मोठेपण मानतो.! हो भेदक 
दृष्टी त्यांच्या विचारांत स्पष्ट जाणवते. रामा- 
बहल बोलताना त्यांना आपल्या लहानपणीची कृत्ये 
आठवतात. ही सगळी भावंडे मिळून आईला पूजा 
करू देत नसत. त्या प्रसंगाचे सुंदर वणन त्यांनी 
केले आहे. क्रषिमुनींच्या यज्ञामध्ये अडथळा आण- 
णाऱ्या राक्षसांची भूमिका जेव्हा ही बाल-गोपाल 
मंडळी घेत तेव्हा बिचाऱ्या रामावर ' विद्रोही 
लोकांना ? वश करून घेण्याचे कायं सोपविले जाई. 
त्यांच्या या विनोदबृद्धीची चुणूक बर्‍याच ठिकाणी 
वाचकांता आढळते. याबरोबर कुप्रथा, अंधश्रद्धा 
यांवरील आक्रोशही त्यांनी सशक्त शब्दांत व्यवत 
केलेला पाहायला मिळतो, वृद्धावस्थेतही तिसरे लग्न 
करणाऱ्या बिठट्टोच्या पतीबद्दल बोलताना त्या म्हण- 
तात, ' स्त्री-उद्घारासाठी सदेव तयार असणाऱ्या वृद्ध 
परोपकारी लोकांची या पुण्यभूभीमध्ये, त्यातूनही 
आजच्या प्रगतियुगात कमतरता, नाही. बिचाऱ्या 
पुरुषाची तपश्‍चर्या स्त्रीमुळे भंग होत गेली ! आणि 
म्हणूनच त्याने मायाविनी (?) स्त्रीजातीच्या दोषांचे 
निरूपण करण्यासाठी ग्रंथावर ग्रंथ रचले.' यातील 
सुक्ष्म विद्रोह मोठा माभिक आहे. 

“मेरा परिवार ' हा त्यांच्या रेवाचित्रांचा संग्रह 
तर हिंदी साहित्यातच काय पण अन्य भाषांच्या 
साहित्यातही मानाचे स्थान प्राप्त करू शकणारा 
आहे. ही रेखाचित्रे सवं वयोगटांतील लोकांना आनंद 


अनुक्रमणिका 


नेवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


देऊ शकतात हे त्यांचे महत्त्वपूर्ण वेशिष्ट्य आहे. 

लेखिकेभोवतीचे हे प्राणिजगत वाचकांनाही अतो- 

नात ओढ लावणारे असे आहे. त्यांच्या हालचालींचे 

व स्वभाववशिष्ट्यांचे सूक्ष्म व लोभस अंकन लेखि- 
केने केले आहे. यातील नीलकंठ (मोर), गिल्लू 
(गिलहरी), सोना (हिरनी), नोलू (कुत्ता), निवकी 
(नेवला), रानी (घोडी) ही रेखाचित्रे वाचकांच्या 
मनावर खोलवर आपल्या स्मृती कोरून जातात. त्या 
प्राण्यांचे निष्पाप प्रेम, सहज हालचाली मन भारावून 
टाकतात. ज्या तन्मयतेने महादेवींनी या प्राण्यांची 
सेवा केली आणि ज्या करुण परिस्थितीत या 
प्राण्यांचा अंत होत गेला ही सगळीच कहाणी कधीही 
न पुसली जाणारी करुण शोकांतिका आहे. भौतिक 
स्वार्थाच्या पलीकडे जाऊन व व्यावहारिक दृष्टीच्या 
सीमा ओलांडून प्राणिजगतावर प्रेम करताकरता 
या जगताचा जो परिचय करून दिला आहे 
तो खरोखरीच आगळा-वेगळा आहे. मोराचे 
वर्णन करताना त्या लिहितात. “ मंजरियोंके 
बीच उसकी नीलाभ झलक संध्या की छायासे सुन- 
हले सरोवर में नीले कमलदलोंका भ्रम उत्पन्न कर 
देती थी । “ सोना ह्रिणीच्या डोळ्यांचे वर्णन कर- 
ताना त्या लिहितात, “ उसकी ऑखे तो मानो 
करुणा को चित्रलिपि हे) ” शब्दांमधून चित्र उभे 
करण्याची त्यांची शेळी व काव्यात्मकतेच्या साहा- 
व्पाने बारकावे व्यक्‍त करण्याची पद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण 
वाटते. नील (कुत्रा)च्या आईचा करुण अंत अंकित 
करत्ताना दिलेली उपमा त्या दृश्याला किती जिवंत 
बनविते बघा- “ बफंपर रक्‍त के पनीले धब्ये ऐसे 
लगते थे, मानो किसी बालककी ड्राइंग पुस्तिका के 
सफेद पृष्ठपर लाल स्याही की दावात उलट गई 
हो |” कधी कधी रोचक पद्धतीने त्यांनी या 
प्राण्यांच्या सहवासातले अनुभव व्यक्‍त केले आहेत. 
घरातल्या मोठ्या माणसांची नजर चुकवून ' नील'- 
बरोबर दुपारच्या वेळी भटकायला जाणाऱ्या बाल. 
गोपालांचा नेता लेखिका असायची. असेच एकदा 
झाडाखाली बसलेले असताना नीलू ग्वतामधन 
काही तरी शोधून तोंडात पकडून आणतो. केखिकेला 
वाटते, मृंगुसांच्या कुटुंबातील हे घ्यान'ही आपल्या. 
सारखेच अराजकवादी दिसते. बरे झाळे आपल्याला 
अजून एक आपल्य़ासारवाच ' जीव ' मिळाला. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


महादेवी वर्मा 


त्याला पाळण्यासाठी म्हणून घरी घेऊन जातात. पण 
आई 'भूतदयेचा' उपदेश देऊन त्याला परत त्याच्या 
बिळात नेऊन सोडायला सांगते. लेखिकेला वाईट 
वाटते. त्याची दया येते. इतक्या मोठ्या घरात 
वावरतानाही जिथे लेखिकेला आई-वडिलांच्या 
शिस्तीचे पालन करणे अवघड जाते, तिथे बिचाऱ्या 
या प्राण्याची काय स्थिती होत असेल ? एवढेसे 
बिळ, चोवीस तास आईवडिलांची देखरेख 
म्हणजे बिचाऱ्याला जरासुद्धा उनाडपणा करता येत 
नसणार ! आणि म्हणूनच “ त्याचे घर सापडले 
नाही * असे सांगून त्याला आपल्या जवळ ठेवून 
घेते. असे कितीतरी मजेदार व हसवणारे प्रसंग 
यातील रेखाचित्रांमध्ये वाचायला मिळतात. 


या तीनही रेखाचित्रसंग्रहांत आलेली पात्रे 
नकळत लेखिकेच्या चितनाला वेगळे वळण, वेगळे 
परिमाण प्राप्त करून देतात. ही पात्रे लेखिकेचे 
लक्ष वेधून घेतात. कारण लेखिकेच्या मनात कठेतरी 
संवेदनेचा अखंड प्रवाह वाहत आहे. ' अतीत के 
चलचित्र ' व ' स्मृति की रेखाऐँ' मधील रेखा- 
चित्रांच्या माध्यमातून लेखिकेने विधवासमस्या 
पुनविवाहाचा आसुरी प्रश्‍न, आंतर्जातीय विवाहू- 
समस्या, गरिबीच्या भस्मासुराने गिळंकृत केलेल्या 
माणसांचे प्रश्‍न, हीन जातीचा शाप घेऊन आलेली 
बेकसूर माणसे, त्यांची दुःखे, अपंगांच्या समस्या, 
अंधश्रद्धा व परंपरेचे बळी ठरलेली हेकट माणसे 
आणि त्यांच्यापासून दुखावल्या जाणाऱ्या व्यक्‍ती 
इत्यादींवर ( उपदेशकाच्या भूमिकेपासुन अलिप्त 
राहून ) विचार केला आहे व वाचकांना विचार 
करायला लावला आहे. यात लेखिकेची भूमिका 
कोरडी सहानुभूती दाखविण्याची किंवा समाज- 
सुधारणेचा पोकळ बडेजाव दशंविणाऱ्याची नाही, 
हे स्पष्ट जाणवते. सक्रिय राहून त्या प्रश्‍नांकडे 
पाहणारी लेखिका खरोखरीच त्या व्यक्तींचे 
योग्य असे श्रद्धास्थान वाटते. “ हमारे हजारो 
सुख हमें मनुष्यताकी पहली सीढितक पहु- 
चाने में भो असमर्थ हो, लेकिन हमारा एक 
बँद आंसू भी हमें अधिक उवर बनाये बिता नहीं 
गिरता ” मधील भूमिका ' दुःखांमुळे मने जुळतात 
या अनुभवाला पुष्टी देणारी तर आहेच; त्याच- 

न. भा. ४ 


33 


बरोबर उपेक्षित वर्गाशी समरस होणाऱ्या लेखि 
केच्या भूमिकेच्या. मर्मावरही प्रकाश टाकते. 

या रेखाचित्रांची प्रवाही व उत्कट भाषा, 
सुक्ष्म निरीक्षणशक्ती, चित्रीकरणातील बारकावे 
रंगवण्याची शेली यांमुळे पात्रांच्या अंतर्बाह्य गुण- 
दोषांचे हुबेहूब दर्शन तर वाचकाला होतेच; त्याच- 
बरोबर लेखिकेच्या उत्तम अभिव्यक्तिक्षमतेशी 
वाचकांची ओळखही होते. 

: घृथ के साथी ' या संस्मरणसंग्रहात त्यांनी 
आपल्या साहित्यिक मित्रांबद्दल आदर, स्नेह, 
आपुलकी व श्रद्धा व्यक्त केली आहे. मंथिली- 
शरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चोहान, * निराला ?, 
प्रसाद, पंत, सियरामशरण गृप्त यांच्या सहवासा- 
तील सुंदर आठवणी व्यक्‍त करताना या सवे प्रसंगां- 
तोल भावनात्मकतेला महादेवींनी हृदयस्पर्शी शब्दांत 
पकडलेले आहे. ग्रथित केलेल्या या आठवणी वाच- 
कांता भावणार्‍्या अश्या आहेत. 

' शृंखला की कडियां ' , ' क्षणदा ? व 'साहित्य- 
कारकी आस्था तथा अन्य निबंध ' हे अनुक्रमे स्त्री- 
विषयक निबंध, ललित निबंध व आलोचना- 
हमक निबंध यांचे संग्रह आहेत. संतुलित दृष्टि- 
कोण, चौफेर तिरीक्षण, स्पष्टवादिता, प्रामा- 
शिकता व दुराग्रहरहित विचारप्रणाली इ. श्रेष्ठ 
गुणांमूळे हे निबंधही श्रेष्ठ पातळीवर उतरतात. 
: ततिबंधकार हा समाजाची आलोचना करणारा 
आलोचक असतो या उक्तीची प्रामाणिकता 
महादेवींचे निबंध वाचताना प्रत्ययाला येते. 
निबंधांत भाषा आणि भाव यांच्यातील गरि- 
मामय सांगड, संकल्पनांमधील सुक्ष्म अंतर 
अचूकपणे स्पष्ट करण्याची शेली, तोत्र समस्यांवर 
प्रकाश टाकण्याची यशस्वी पद्धत इत्यादींमुळे त्यांचे 
निबंध वाचकांच्या चिंतनाला विशिष्ट दिश्या देतात. 
हिंदी साहित्यातील श्रेष्ठ आलोचक डॉ. नगेंद्र यांनी 
महादेवींच्या निबंधांबद्दल जे मत व्यक्‍त केले आहे, 
ते फार मोलाचे आहे. डॉ. नगेंद्र म्हणतात, ““ आज 
कोणाही जिज्ञासू व साहित्यप्रेमी ञ्यकक्‍तीला साहि- 
त्यिक क्षेत्रातील मूल्यामूल्यांतील वादळी संघर्षातून 
जावे लागत आहे. अज्शा स्थितीत दिशाहीन बन- 
लेल्याला महादेवींचे निबंध हे प्रकाशदीपाप्रमाणे 
वाटतील, या प्रकाशदीपाच्या साहाय्याने तो नवकीच 


श्र 


स्थेयं प्राप्त करू शकेल. महादेवींचे निबंध काव्याच्या 
शाइवत सिद्धांताचे व्याख्यान आहेत. 


गद्यसाहित्यातील त्यांचे श्रेष्ठत्व भावले तरी 
त्यांचे नाव साहित्यक्षेत्रात स्मरणीय ठरते ते 
त्यांच्या काव्यामुळे. गद्यलेखनात त्या जितक्या 
बहिमुंख होऊन आपल्या अवतीभोवतीच्या वाता- 
वरणाचा चोफर विचार करतात व समष्टीपर्यंत 
पोचतात, काव्यात त्या तितक्‍याच अंतर्मुख होतात 
व स्वत:च्या सुख-दुःखांना शब्दरूप देतात. येथेही 
त्या अगदी उत्तम प्रकारे समष्टीपर्यंत पोचतात; पण 
अंतर्मुख होऊनच. गद्यलेखनात इतरांची सुख-दुःख 
जाणून घेऊन त्यांना शब्दरूप देता-देता स्वतःच्या 
सुख-दुःखांकडे पाहायला त्यांना वेळच मिळत नाही. 
काव्यात मात्र त्या स्वत:च्याच राहतात ( बाह्य 
जग हे तेव्हा पाइवंभूमीमध्ये सुरक्षित असतेच ). 
मग प्रयासाने आवरलेले अश्रू, दुलंक्षित राहिलेली 
स्वतःची दुःखे, अनावर झालेल्या भावना, भावनेत 
आकंठ बुडालेल्या मनाच्या तक्रारी इ. इ. कवितेच्या 
झओळीओळींतूनच काय, पण दोन ओळींमधील 
रिक्‍त जागेतूनही डोकाव्‌ लागतात. 


भोतिक जीवनातील वेदनेला आध्यात्मिक पातळी- 
वर नेऊन अमरत्व कसे बहाल केले जाऊ शकते, 
प्रणयजीवनातील अभाव व दुःखे अमर अशा 
इदवराशी नाते जोडून कशी सुखद व सुसह्य 
बनविली जातात, क्षुद्र मानवी जीवन दिव्य प्रिय. 
कराच्या चरणी अपेण करून कसे सुगंधित केले 
जाते याची कष्टप्रद परंतु लोभस, खडतर परंतु 
सुखद यात्रा 'यामा' व अन्य काव्यसंग्रहांत वाचकांना 
पाहायला व अनुभवायला मिळते. हो, अनुभवायला 
सुद्धा ! कारण भाव इतके उत्स्फूर्त व अभिव्यक्ती 
इतको अप्रतिम आहे कौ, कवयित्री व वाचक 
यांच्य़ांतळे दुरावे भराभर गळायला लागतात. 
कवयित्रीच्या भावना व अभाव, दु:खे यांचे उदात्ती- 
करण कुठेही अवास्तव, अवाजवी वाटत नाही. 
वाचकाला ही सगळी साधना विशवासाहं वाटते; 
कारण यात कुठेही भोतिक जीवनाचा त्याग केलेला 
नाही. उलट एके ठिकाणी त्या लिहितात- 


* ज्या तुझ्या स्वर्गात फुलांना कोमेजताही येत 
नाही', तार्‍्यांना विझताही येत ताही अशा स्वर्गात 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


मी कश्यासाठी येऊ ? नष्ट होताहोताही जीवन 
जगण्यातला आनंद लुटण्याचा हा माझा अधिकारच 
मला लखलाभ होऊ दे. ' याचा अथ जिथे सगळे 
शाइवत आहे, परिवतंन नाही असा नीरस स्वर्ग 
त्यांना नको आहे. हे जीवन त्यांना हवेहवेसे 
वाटणारे आहे. दुःखांच्याबद्दलही तक्रार किवा 
तिरस्काराची भावना त्यांच्या मनात कधीच शिरू 
शकली नाही. भाणि दुसरे महत्त्वाचे कारण असे, को 
त्यांच्यातला कवी आणि मानव दोघे सख्यभावाने 
जगतात, जीवन अनुभवतात आणि प्र तिक्रियास्वरूप 
संतुलित असे निर्णय घेऊन त्या निणेयाना कार्या- 
न्वित करतात. त्यांची ही दोन्ही व्यक्तिमत्त्वे कधीह 
एकदुसऱ्याचा पराभव करण्यासाठी स्पर्धा करीत 
नाहीत किवा एकदुसऱ्याची हृत्यासुद्धा करीत 
नाहीत. उदात्तीकरणाची ही यात्रा केवळ विचारां- 
पुरतीच मर्यादित राहते असे नाहो. त्या विचारांना 
प्रत्यक्षात उतरविले जाते. म्हणूनच या भावनांमध्ये 
कुठेही अंतविरोध व विकृती आढळत नाहीत, 
जीवनाचे सातत्य, नावीन्याची अखंडता ही कोणाही 
सुदृढ मनाला हवोशो वाटते. महादेवींच्या काव्यात 
याचे दशनही वाचकांना होते. ' मी प्रियकराला 
याच जीवनात भेटले, ओळखले तर मग यात्राच 
संपेल, मग नावीन्यही उरणार नाही, ' हा भाव 
जितका सशक्‍त आहे, तितकाच लेखिकेच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने समथही आहे. 
* यामा'तील कवितांमध्ये प्रणयाचे सारे भाव अलो- 
किक अशा प्रियकराभोवती गुंफले गेले आहेत. आणि 
कवयित्रीचा आग्रह आहे, को या अलौकिक भाव- 
नांना समजून घेण्यासाठी लौकिक भावनांचा आधार 
घेतला गेला पाहिजे. “यामा! व इतर संग्रहांतील 
कवितांमध्ये धृप, दीप, पुजा, पुजारी, मंदिर, वीणा, 
गोधूली इ. प्रतिके वेगवेगळ्या संदर्भात पुन्हा पुन्हा 
आली आहेत. शब्द आणि रेखा या दोन्ही माध्य- 
मातुन आपले अमूते भाव मूर्त करण्याची परा- 
काष्ठा महादेवींनी केळी आहे. ' यामा! तील त्यांच्या 
कवितांना लाभलेली चित्रांची साथ कवितेच्या 
भावार्थाला पुरक अशी ठरणारी आहे. 

प्रियकराच्या चिरविरहात चिरमिलनाची चिर- 
प्रतीक्षा उराशी बाळगून कवयित्री जीवन कंठताना 
दिसते. झंझावात, प्रलय, रात्र, प्रभात, मेव, हिम- 


-करखगघलचि्जतज, 

वव विर 

-च्फर | वखरळवअर 
व्र गळ विळी, ळ्ष्ठ्च 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


महादेवी वर्मा 


बिंदु इ. निसगंदृश्यांत कवयित्रीला आपल्या भाव- 
नांचे पडसाद आढळतात. कधी ' प्रिय'ची चाहूल 
लागल्याने पृथ्वी पुलकित झाल्यासारखे वाटते. 
कधी त्याच्या उच्छूवासरूपी “समीर *चा स्पशं 
व्हावा म्हणून तिचे मन आतुर होते. कधीकधी 
: मूकमिलनाचा साक्षात्कार! होतो. तर कधी ही 
प्रेयसी पोडेचे सगळे सामाज्य हुडकते- प्रियकराला 
शोधण्यासाठी. पण शेवटी निरा्याच पदरात पडते. 
मिलन हे सत्य को प्रम? या प्रश्‍तावर लागले 
* चिन्ह ? शेवटपयंत चिकटून बसते. त्याला शोध- 
ण्याचे सगळे मार्ग खुंटतात. डोळे उगीचच भरभरून 
वाहतात. प्रियकराची वीणा मोन का ? हे कळत 
नाही. स्वप्तात एक क्षण तरी तो भेटावा म्हणजे 
अनंतकाळची तृष्णा तृप्त केली असती व त्या 
बळावर मधुर राग आलापून विइववासाठी लोरी 
गायली असती, असे तिला वाटू लागते. पण 
शोकांतिका अश्ली कौ- 

* अब विरह की रातको तृ 

चिर मिलनका प्रात कहरे' 
अशी तिला आपल्या मनाची समजूत घालावी 
लागते आणि साऱ्या अभावांना “* गोड मानून 
घेण्यासाठी मनाला तयार करावे लागते. एका 
दृष्टीने हो प्रियकराची निष्ठुरताच म्हणावी लागेल. 
पण प्रेयसीच्या हृदयात मायेचा अखंड पाझर आहे- 

* मधुर मधुर मेरे दीपक जल 

युग युग प्रतिदिन 

प्रतिक्षण प्रतिपल 

प्रियतम का पथ आलोकित कर ' 
-जो 'प्रिय' स्वप्नातही भेटू इच्छित नाही, त्यासाठी 
युगे-यूगे तेवत राहून त्याचा मार्ग प्रकाशित कर- 
ण्याची ही इच्छा कवयित्रीच्या मनातील सहुन- 
शक्‍ती, उदारता आणि प्रेमळपणाच्या गंगोत्रीवर 
प्रकाश टाकते. 

* माझा अभिनव शृंगार आज प्रियकराला प्रसन्न 
का करू झुकला नाही? ? यामधील स्त्रीसुलभ 
मनाची अभिव्यक्ती कवथित्रीच्या भाबड्या मन- 
स्थितीचे दशन घडवून आणते. कधी तिला वाटते, 
आपले पाणावलेले डोळे प्रियकरासाठी निरांजन बन- 
तील. प्रियकराच्या प्रेरणेने जिंकलेले सारे काही 
त्यालाच अपेण करावे. कधी या प्रेयसीला वाटते जर 


अनुक्रमणिका 


4९ 


£ प्रिय) आपल्या रोमारोमांमध्ये सामावला आहे 
तर मग आपला वेगळा असा परिचय काय असू 
शकेल ? मात्र कधी कधी तिला वाटते- 

' मे नीरभरी दुखकी बदली 

परिचय इतना इतिहास यही 

उमड़ी कल थी मिट आज चली 


- दुःखाचा छोटासा मेघ ! एकदा पावसाच्या धारा 
बरसल्या की मेघाचे अस्तित्व ते काय ? आता आहे 
तर मग नाही ! तसेच काहीसे स्त्री जीवन ! पण 
यात नैराश्य किवा पराजयाचा, दुबेलतेचा भाव 
नाही. सृष्टीच्या अटळ नियमाला आनंदाने स्वीका- 
रल्याची पावती आहे ही ! 


कवयित्रीकडे चंचल स्वप्नेही आहेत. ती तिने 
नयनांतुन ओघळणाऱ्या पाण्यावर जोपासली आहेत 
आणि पापण्यांच्या आधाराने त्यांचा सांभाळ केला 
आहे. असे असले तरी विरहाचे रंगी-बेरंगी क्षण 
आणि अधूंचे उरलेले काही कण घेऊन 'निद्वास-दुत? 
* शिथिल पावलांची चाहुल ' घेण्यासाठी बाहेर 
पडतो. विरहाची ही रात्र किती उरली आहे? हे 
विचारण्यात काही अर्थे उरलेला नसतो. विरह 
पचविण्याची इतको सवय झालेली असते की, 
विरहाची ' कल्प ' समान अवधी क्षणाएवढीच वाटू 
लागते. विरहाचे युग मिलनाच्या लघु-क्षणाएवढे 
भासते. तरीसुद्धा कवयित्रीला हे उमजत नाही कौ, 
सुख-दुःखामध्ये कोण अधिक तीव्र आहे? तिला 
एवढेच माहीत आहे की, विश्‍व-क्रदनाशी ओळख 
करून घ्यायची आहे व दुःखालाच सुख मानायचे आहे. 
आणि विरहाच्या या आराधनेत आराध्यमय होऊन 
जाण्यात जीवनाची साथेकता शोधायची आहे. या 
सगळ्या क्रिया-कलापात “ मधु-स्मृती ' जतन 
करून ठेवायच्या आहेत. हो सगळो यात्राच विलक्षण 
रोमांचक व भारावून टाकणारी आहे. इतक्या 
सगळ्या 'आघातां'च्या इतिहासाला वाहून नेत अस- 
तांना कवयित्रीची ही व्यापक व पवित्र भावना पहा 
किती भारावून टाकणारी आहे- 


* यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो 
पल के मन के फेर पुजारी विव सो गया, 
प्रतिव्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, 
झंझा के दिस्भ्नान्त रात की मूर्च्छा गहरी, 


| 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्ट 


आज पुजारी बने, ज्योतिका लघु प्रहरी 
दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो! 
-' नीरव असा तेवत राहणारा मंदिरातील छोटासा 
दीप, झोपी गेलेले विठव, शिलाखंडात हरवलेला 
प्रतिध्वनींचा इतिहास, क्षंझ्ावातात दिग्भ्रांत झालेली 
रात्र माणि त्यामुळे आलेली मरगळ या सगळ्या 
अस्वस्थ करून टाकणाऱ्या परिस्थितीत मंदिराचा 
पुजारी हा या लघु ज्योतीचा * प्रहरी ' बनावा 
आणि दिवेलागणीचा हा “ दूत? प्रभातीपर्यंत 
तेवत रहावा ही दुर्दम्य इच्छा किती चित्रमय आहे 
हे वाचताक्षणीच लक्षात येते. 
* धूप-सा तन दीप-सी मे 
अश्रु से गीला सृजन-पल ? 
- यामधील पावित्र्यही प्रणयिनीच्या मानसिक 
भव्यतेचे दशन घडवून आणते, धूपामधील सुगंध, 
पवित्र वातावरणनिर्मितीची क्षमता, मन प्रसन्न 
करण्याची शक्‍ती व साधकाचा आराध्याप्रत 
पोचण्याचा मार्ग सुलभ करण्यासाठी त्यागाची 
चरम सोमा इ. भाव व दीपामागील प्रकाश 
देण्याची, स्वतः नष्ट होऊन इतरांना पथप्रदर्शन 
करण्याची इच्छा इ. भावांची गुंफण भावणारी 
आहे. हे सगळे अध्याहूत राहते आणि कवयि- 
त्रीच्या एकेका शब्दामागील तिची भूमिका समजा- 
वून घेण्यासाठी वाचकाला सतक राहावे लागते. 
काव्याचा रसास्वाद घेतानाची वाचकाची ही 
यात्राही रमणीय होते. कारण ही प्रतिके क्लिष्ट 
नाहीत. बुद्धीपेक्षा भावनेला दुजोरा देणारी आहेत. 
विरहाची ही महायात्रा करणाऱ्या कवयित्रीला 
न राहवून व्याकुळतेने म्हणावे लागले- 
“* नहीं अब गाया जाता देव 
थकी उंगली हे ढीले तार 
विशवववीणा में अपनी आज 
मिला लो यह अस्फूट झंकार ” 
- प्रियकराला प्रसन्न करण्यासाठी राग आलापता 
आलापता थकलेली कवयित्री विश्‍ववीणेत आपला 
अस्फुट आवाज सामावून घ्यायला सांगते. हे 
पलायन नाही. अनंत प्रयत्नानंतर मागितलेला 
प्रयत्नांचा हात आहे. ही अखेरची विनवणी 
प्रियकराने ऐकली को नाही ? ऐकली असल्यास 
मदतीला तो धावून आला किवा नाही? 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


कळायला काही मार्गे नाही. पण असंख्य सहृदय 
साहित्यप्रेमी रसिकांनी मात्र वेळोवेळी या कवितांना 
व कवितेतील भावनांना आपली खरीखुरी ' हमदर्दी' 
दाखविली आहे. 


विरह ही घटना एकच. मनाच्या दाखविलेल्या 
कितीतरी प्रतिक्रिया, कितीतरी भावावस्था ! महा- 
देवींचे काव्य हे अशाच अनेक भावावस्थांचे काव्य 
आहे. आणि म्हणूनच ते मानवी स्वभावाचे व मनाचे 
यथोचित दशन घडविण्यास समर्थ ठरले आहे. या 
कवितांत शब्द इतके पारदर्शी बनले आहेत को, 
स्त्रीमनाचे हुबेहूब दशन घडते. मानवी जीवनाला 
हा विरह काही नवीन नाही. युगानुयूगे चालत 
आलेली स्त्रीजीवनाची ही अतिप्राचीन अशी कहाणी 
आहे. पण या विरहाकडे पाहण्याचा, त्याला पच- 
विण्याचा, त्या प्रसंगांना सामोरे जाण्याचा व त्याचे 
स्वागत करण्याचा जो मारग कवयित्रीने दाखविला 
भाहे, स्वीकारला आहे तो सवंथा नवीन आहे. हा 
विइ्वास रोमांचक, भारावून टाकणारा तर आहेच, 
पण यात कुठेही नाटकोपणा जाणवत नाही, 


महादेवींच्या कवितांचा विचार करताना त्यांत 
एकच एक सुर असल्याचे जाणवते. तोच तो विषय, 
एकच भाव व तीच ती प्रतिके, यामुळे नीरसता 
आणि पुनरावृत्तीमुळे येणारी शिथिलता जाणवते. 
पण ही उणीव त्यांच्या अभिव्यक्तिक्षमतेने व काव्या- 
त्मक, कलात्मक गुणांमुळे दूर झाली आहे. भावना 
एकच असली तरी संद्भे इतके विविध भाहेत व 
इतक्या विविध पहलूंनी त्या भावनेकडे पाहिले आहे, 
की सुक्ष्ममपणे अवलोकन करणाऱ्याला नीरसता 
जाणवत नाही. एकच भावना पण अंतर्बाह्य परि- 
स्थितींमुळे भावावस्था इतक्या वेगवेगळ्या आहेत, 
को विविधतेने नटलेला तो एक पुष्पगुच्छ वाटतो. 
कधी कधी कवयित्री वर्णन इतके करतात, की गीत 
“ सपाट ' बनते. पण हे क्वचितच. काव्यविलास 
व काव्यात्मक उंची गाठण्याची क्षमता मात्र बऱ्याच 
वेळा जाणवते. ही काही उदाहरणे यापैकीच होत- 


* धूप बन उडते जाते हे प्रतिपल भेरे स्पंदन रे! 
स्मृति निराश पुजारिनी-सी मेरी राहू देखती 
' बंदिनी बनकर हुई बंधनों की स्वामिनी ! 

' एक ज्वाला के बिना मे राखका घर रु 


महादेवी वर्मा 


: जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमे मकरंद 
भरा ? 

* दोनों संगी पथ एक किन्तु कब दीप खिला कब 
फूल जला 


यामधील धूप बनून उडून जाणारे स्पंदन, वाट 
बघणारी निराश पुजारीणीसमान स्मृती, बंदिनी 
बनून बंधनांची स्वामिनी बनण्याचा भाव, ज्वाला 
नसेल तर राखेचा ढीग बनण्याचीच नियती या 
कलेच्या कल्पना कितीतरी वरची पातळी गाठतात. 
ज्वाळेचे दान देणाऱ्याला प्रतिदानस्वरूपात मधु 
दिला जावा हा भाव आणि त्याची अभिव्यक्ती 
किती विलक्षण सुंदर आहे. तसेच पथ एकच, 
त्यावर चालणारे दोघे एकमेकांचे साथीच. तरीसुद्धा 
दीप उमलण्याची आणि फूल प्रज्वलित होण्याची 
वेळ मात्र एक नव्ह्ती. यातली शोकांतिका जितकी 
तीव्रतेने जाणवणारी आहे व हळहळीच्या स्वरू- 
पातील आपल्याबद्दलची प्रतिक्रिया वाचकाकडून 
वसूल करण्यासाठी समर्थ आहे, तसेच. विश्षेषण- 
विपयंयामुळे साधण्यात आलेले औचित्य, व्यक्‍त 
झालेली तोत्रता व  चमत्कृतीमुळे लक्ष वेधून 
घेण्याची कुशलता वाखाणण्यासारखी आहे. तसेच 
त्यांच्या कवितेत नेहमी दिसणारी ' सत्य, शिव व 
सुंदर'ची त्रिवेणी त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या सीमांचा 
विस्तार करते. कवयित्रीच्या हृदयसागराच्या 
विराट घडामोडींचे उंच, सखोल, व्यापक, समथ 
दर्शन जेव्हा काव्यप्रेमी रसिकाला त्यांच्या शब्दा- 
शब्दांतुन होते, तेव्हा तोही अगम्य जीवनाबद्दल 
नकळत तत्त्ववेत्त्याच्या भूमिकेतून विचार करायला 
लागतो. हेही त्यांच्या कवितेचे वैशिष्ट्य मानावे 
लागेल. 


महादेवींचा ' यामा ' काव्यसंग्रह खरोखरीच 
अनुभूतींचा व अनुभतिग्रहणक्षमतेचा विकासप्रवास 
भाहे. ' सांध्यगीत 'च्या * अपनी बात * मध्ये त्यांचे 


नरर 


हे उद्गार याची पृष्टी करतात. त्यांनी म्हटले आहे, 
“ नीहार' के रचनाकाल में मेरी अनुभूतियों में 
वैसी ही कुतृहलमिश्रित वेदना उमड आती थी जसी 
बालक के मनमें दूर दिखाई देनेवाली अप्राप्य सुन- 
हली उषा ओर स्प्षे से द्र सजल मेघ के प्रथम 
दर्शन से उत्पन्न हो जाती हु, “'रदमि को उप समय 
भाकार मिला जब मुझे अनुभूति से अधिक उसका 
चितन प्रिय था, परंतु ' नीरजा ' भर 'सान्ध्यगीतः 
मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्‍त कर सकेंगे 
जिसमें अनायास मेरा हृदय सुख-दुःख में सामंजस्य 
का अनुभव करने लगा । ” कुतूहल, धिचार व 
चिंतन, मनन आणि सुख-दुःखांत सामंजस्य स्थाप- 
ण्याची प्रवृत्ती हे कुठल्याही श्रेष्ठ कवीच्या प्रति- 
भेच्या विकासाचे तीन महत्त्वाचे सोपान आहेत. 
हे. सोपान चढता चढताच कविता “ पृरणंत्वा *- 
कडे यशस्वी वाटचाल करीत असते. स्वत:च्या 
दुःखांना सामोरे जाता-जाता विश्‍ववेदनेश्ी नाते 
जोडणारी महादेवींची ही कविता यां अर्थानेही श्रेष्ठ 
आहे, की यात कुठेही अवडंबर नाही. स्वत:च्या 
दुःखांचा पसारा मांडून इतरांच्या सहानभूतीला 
पात्र होण्याच्या प्रवृत्तीचा लवलेशही नाही. 


' वेदनेच्या गायिके' ची करुण प्राथना तिच्या 
अज्ञात, अमूत प्रियकराच्या कानी पडली असल्यास 
त्याची त्याबद्दल काय प्रतिक्रिया झाली ? हे कळ- 
ण्यास मार्ग नाही. पण असंख्य रसिक, मर्मज्ञ, वाड- 
मयप्रेमींनी वेळोवेळी हो साद एंकून मुक्‍त कंठाने 
व आपलेपणाने त्यांच्या कृतींचे कोतुक केले आहे. 
: दाद ' दिली आहे. त्यांना मिळालेली * पद्मभूषण 
पदवी, *“ भारत-भारती पुरस्कार” त्यांच्या 
: नीरजा ' काव्यसंग्रहाला मिळालेला “ सेक्सारिया 
पुरस्कार ' , “ यामा 'ला मिळालेले “* मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक ' व १९८२ सालचे दोड लाख रुपयांचे 
सवंश्रेष्ठ ' भारतीय ज्ञानपीठ पारितोषिक? हा या 
कौोतुकाचाच एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. 


९७. ७ ८) 


अक्षरवेध 


कुष्णराव भालेकर समग्र वाड्मय : संपादक- सीताराम रायकर, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान 
प्रकाशन, ७३ नाना पेठ; पुणे-२; एकमेव विक्रेते श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे; कि. पन्नास रुपये ; पृष्ठे २५४. 


'कौर-मालशे' यांनी सन १९६९ साली 'म, फुले: 
समग्र वाडमय' प्रकाशित केल्यानंतर, आता कृष्णराव 
भालेकर यांच्या समग्र वाळूमयाची मराठी वाचकांता 
उपलब्धी होत आहे. माझे मित्र डॉ. आर, एम. 
पाटील (पुणे) - कै. भालेकर यांचे नातु- यांची 
बर्‍याच वर्षांची इच्छा डॉ. बाबा आढाव व संपादक 
श्री, सीताराम रायकर (पुणे) यांच्या चिकाटीने 
पुरी झाली आहे. साहित्य संस्कृती मंडळानेही अन्‌- 
दान दिले. श्री. लाटकर (कल्पना मुद्रणालय, पुणे) 
यांची सुंदर छपाई, चांगला कागद या पुस्तकास 
लाभला आहे. मुखपृष्ठ सुभाष अवचटांनी तयार 
केले आहे. 

डॉ. आढाव यांनी फुले प्रतिष्ठानच्या संशोधन- 
विभागाचा उदेश प्रथमपृष्ठावर दिला आहे व 
कृष्णराव पांड्रंग भालेकर (१८५०-१९१०) यांचे 
पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाच्या पाठीमागे थोडक्यात चांगले 
दर्शन घडविले आहे. दोनशे चोपन्न पाने आत अस- 
लेल्या ह्या ग्रंथात भाळेकरांचा आट पेपरवर चांगला 
स्वच्छ फोटो छापला आहे. तालमीच्या योगे म. 
फुले यांच्या प्रमाणे उत्कृष्ट शरीर कमावलेल्या ह्या 
सत्यश्शोधकाचे दर्शन वाचकांना प्राप्त होते. उपे- 
क्षित वाडूमय ब्यांयश्षी वर्षांनंतर पुढे आले आहे. 

प्रस्तावना ह्या ३५ पानांच्या पहिल्याच विभा- 
गरात मराठी वाड्मयसेवक भालेकर यांचे विवेचक 
व विस्तृत चरित्र श्री. रायकर ( संपादक ) यांनी 
दिले आहे. हजारो, लाखो खेड्यापाड्यांतील शेतीत 
राबणाऱ्या उत्पादक व उपय॒क्‍्त बहुसंख्य वर्गाची 
अक्षरश्त्रू अज्ञानी अवस्था, त्यांच्या उणिवा व तक्रारी, 
गाऱ्हाणी, त्यांची पिळवणूक व फसवणूक यांचे यथा- 
तथ्य जिवंत चित्र फुले यांचे सहकारी व नातलग 
क. पां. भालेकर यांच्या समग्र पद्य व गद्य प्राकृत 
मराठीत उमटले आहे, म. फुले यांच्या वाडूमयाची 
पाठराखण यात सापडते, ' फुले वाडमय * पहिले 


। 

। 

न । 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 

न । 
मराठी (9) विकाय वयर आच ऱ्म > हि । 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार | 


म्हणून पल्लेदार वाक्ये, मोठमोठे परिच्छेद, 
अवघड संवाद, टीका व खंडन यांमुळे ते समजून 
घेण्यास कष्ट लागतात. भालेकरांची भाषा मराठी- 
प्राकत ओघवती, बालबोध, प्रौढ टापटिपीची आहे. 
खंडनापेक्षा मंडन करणारी भारदस्त, जास्ती 
प्रसक्ष, अर्थवाहक पण नेमका ममंभेद करणारी 
तकशुद्ध वाटते. भालेकर हे फूल्यांच्याप्रमाणे शेत- 
करी-फुलमाळी समाजात जन्मले. 

राणोजी भालेकर यांच्यापासून तीन पिढ्यांची 
पुढील वंशावळ तिसऱ्या पानावर छापली आहे. या- 
वरून जो. गों. फुले यांची पत्नी सावित्राबाई 
ह्या राणोजीचे पाचवे व सर्वांत लहान मुलगे गोपाळ 
यांची मुलगी. गोपाळ भालेकर यांची पहिली 
बायको रुक्मीबाई वारल्यावर दुसरी बायको केली, 
तिची सावित्रीबाई ही मुलगी. अशी वेगळी माहिती 
मिळते. डॉ. माळी ( गारगोटी ) यांनी प्रसिद्ध 
केलेल्या सावित्रीबाई यांच्या चरित्रात सावित्रीबाई 
ह्या नायगाव ( ता. खण्डाळा, जि. सातारा ) 
येथील माळी पाटील यांची मुलगी असे नवे संशो- 
धन व माहिती ग्राह्य घरली होती. मग आता 
खरे कोणते ? 

भालेकर समग्र वाड्मयाचे परीक्षण करण्यापूर्वी 
त्याच्या रायकरकृत चरित्राची चिकित्सक लागृपुरती 
भोळख थोडक्यात करून देणे प्रथम जरूर वाटते. 
वाडूमय,चे संदभ व अन्वयाथं जाणण्यास मदत 
व्हावी, हा उद्देश आहे. चरित्र, वाडूमय व काये 
यांच्यांत अन्योन्य संबंध असल्याने हा ग्रंथ म्हणजे 
या सर्वांची एकच मूर्त प्रतिमा झाली आहे. वाडम- 
याच्या प्रांतात तरी भालेकर हे “ सत्य्योधक 
चळवळीतील महात्मा फुले यांचे सहकारी” हे 
पुक्षपृष्ठावरील एक शौषंक वादातीत आहे. या 
समग्र वाडूमयाचे एकूण दहा विभाग आहेत. 
' चरित्रचर्चा ' हीच प्रस्तावना झाली आहे. 


र्ड” म 


*इ्श्त् - 


ऊँ ह. कोल > 
2! :.! 9 द्र 
न 


-करंगंघर 
-रढडटच्ण 


"पघनभमणिरळवधु- 
_ कहर ति » 


संगणकीकृत 


अक्षरवेधघ 


भालेकरांचे शिक्षण ( म. फुल्यांच्या प्रमाणे ) 
मिशनरी शाळेत झाले. यामुळे नुसता 'धर्मासंबंधी 
खऱ्याखोट्या गोष्टींचा शोध करण्याचा हृव्यास 
लागला ' असे स्वतः भालेकरांनी शेवटी नमूद केले 
आहे ( पृ. चार ). भालेकरांच्या घरी वारकरी 
संप्रदाय चालत आला होता. भांबुडर्थाला जंगली 
महाराजांची ज्ञानेश्‍वरी चाले, तेथे कृष्णराव उप- 
स्थित राहू लागले. वेदान्तात समता आहे, पण ऐक- 
णारे शिष्य जातिभेद (विषमता) प्रत्यक्ष व्यवहारात 
पाळतात, याचा अनुभव आल्यामुळे प्रत्यक्ष जाति- 
भेद मोडण्यासाठी निघालेल्या सत्यशोधक समाजास 
जाऊन मिळाले. जात्याच वाचनाचा छंद असल्या- 
मुळे ' लोककल्याणेच्छू ' व * ज्ञानचक्षू ' ही पुण्यात 
त्या काळात उपल्ब्ध असलेली पत्रे ते वाचू 
लागले, गणेश वासुदेव जोशी (सावंजनिक काका) 
वर्गरे ब्राह्मण समाजसेवकांशी जोतीरावांप्रमाणे 
भालेकरांचा प्रारंभी मंत्रीचा सहवास जडला; 
व त्यांनी भांबुडर्थांस लायब्ररी काढली. ही सर्व 


पाहवेभूमी पुढे त्यांना वाडू्मयसेवक होण्यास 
कारणीभत झाली. उत्तम वक्‍्तेही झाले. लोकहित- 


वादी त्यांच्या सभेस अध्यक्ष होत असत (पृ. सहा) 
यांनी पुणे-उमरावती वर्गरे ठिकाणी अनेक ठ्याख्या- 
नेही दिली. यांचे जोवनध्ग्रेय त्यांनी रचलेल्या 
अभगांतून सांगता येते- 

“ मो आपले शक्‍य़नसार, सांगेन बांधवा सुवि- 
चार, करीन उपदेश देईन आधार, हाचि निर्धार 
प्रतिज्ञेतञा । शेवटी एक मागतो मागणे, दुःखाचे 
मूळ अज्ञान असणे, करीता विद्येचा प्रसार करण 
कृष्ण म्हणे न लगे दुसरे ॥ ” (पृ. १९ 
फुले-भालेकर मतभेद 

वरीलप्रमाणे भालेकरांती त्यांचे साठ वर्षांचे 
आयुष्य खर्ची घातले, जोतीरावांशी यांचा खाजगी 
व सावेजनिक कार्यांत संबंध आला. या दोघांनी 
' कर्माशअल व काँट्रॅक्टिग कंपनी ' काढली होती 
(पृ. ७). ह्या जवळिकीतून या दोघांचे पुढे सावे- 
जनिक कार्यातही वैयक्तिक खाजगी स्वभावभदा- 
मुळ मतभेद जाहीरपणे प्रगट झाले. प्रसिद्ध संशोधक 
श्री. य. दि, फडके यांनी हा कालांतराने दृष्टिआड 
झालेला विषय “ मौज ? दिवाळी अंक १९७८ व ७९ 
मध्ये साधार सविस्तर मांडिला होता, भालेकर 


अनुक्रमणिका 


-$4 


समग्र वाड्मयातील पृष्ठ २४८ व इतरत्रही पुनरुक्‍्तीने 
खुद्द भालेकरांच्य़ाच शब्दांत ह्या वादाचे स्वरूप 
समजते. भालेकरांचे व्यक्तिमत्त्व व कार्य स्वावलंबी 
होते. जोतीरावांच्या विरोधाला त जुमानता स्वतःच्या 
हिंमतीवर यांनी बहुजनांचे पहिले साप्ताहिक ' दोन- 
बंधु ' १८७७ सालापासून काढले. निबंधमालाकारांनी 
जोतीरावांवर व स. शो. समाजावर या काळात 
जी टीका केली, तिला उत्तर दीनबंधूनेच दिले, 
संकीणे लिखाण, पत्रव्यवहार वगेरे, विज्ञेषतः 
अंत:काळचे उद्गार (पृष्ठ २०५ पहा), व ह्याच 
समग्र वाहूमयातील १९९ ते २५४ ही पाने भाले- 
करांचे पूणे व उमरावती येथील कायं व प्रचार, 
मतभेद, आत्मचरित्र वर्गरे सवव काही जरू्रती 
माहिती देतात. फार काय, “ भालेकर लिखाण 
म्हणून १८१ ते १९८ पानांतूनही फुले-भालेकर 
मतभेदांचे स्वरूप त्यांच्या काळात जाहीर झालेले 
पुनः छापिले आहे. भालेकर यांनी सावेजनिक हितार्थ 
अनेक खटाटोपी केल्या. अनेक उपक्रम हाती घेतले 
व चालेनासे झाले म्हणून सोडले. त्यांचा स्वभाव 
एकदम ख्चिकही होता. ह्या वैयक्तिक स्वभाव- 
दोषांमुळे ' फुले-भालेकर ' हा समास न राहता 
जन्मभर विग्रह्च राहिला ! दुही व फूट, मग ती 
अंतर्गत कोणत्याही कारणाने का असेना, ती 
चळवळीचे नुकसान करिते. फुले-भालेकर-लोखंडे 
वर्गरे मनुष्येच होती; चुका झाल्या. टिळक-आगरकर, 
टिळक-गोखले, रानडे-टिळक, भांडारकर-टिळक 
वगैरे विद्वान वरिष्ठ मोठमोठ्यांत महाराष्ट्रात मोठ- 
मोठे वाद झाले. त्यांचे स्वरूप दृष्टिकोण, पक्ष व 
तत्त्वभेद यांवर आधारित होते. ' फुले-भालेकर' ह्या 
प्राकृत पुढाऱ्यांचे मतभेद वेयक्तिक स्वभावदोष व 
चका यांतून निमित झाले, हा मूलभूत फरक आहे. 
फले-भालेकरांची मते, पक्ष व समाज एकच राहिला. 
भालेकरांनी फल्यांचे विचार जास्ती स्पष्ट कख्न 
भर घालून, सुबोध, सुवाच्य बालबोध मराठीत 
प्रसृत केले. फुले वऱ्हाडात गेले नसावेत. पण उमरा- 
वती वगेरे भागात स. शो. समाजाचा प्रसार व 
प्रचार भालेकरांनी केला; ह्यांची सर्व कामगिरी 
पूरक क्षाली, एवढेच नव्हे तर भालेकरांचे भाचे क॑. 
गणपतराव पाटील व दत्तक दिलेले चि. मुकुंदराव 
पाटील (तरवडी, जि. नगर) यांनी व पुढील सर्वच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
विकास सस्थद्वार | 
संगणकीकृत 


राज्य मराठी 


श्र 


स. शो. समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी वरील सवं दुदेवी 
दुही विसरून चळवळ सतत वाढविलो. ही केवळ 
वैयक्तिक नव्ह्ती आणि तिची सावेजनिक. गरज 
लोकांत होती म्हणून ती होऊन गेली. एवढेच म्हणता 
येते की, स. शोधक कार्यकत निर्भिड होते; फटकळ 
होते. त्यांनी स्वकोय जोतीबा फुले, पुढील जाधवराव 
वगरे सारख्यांची भीडभाड धरली नाही. प्रस्तावनेत 
संपादक रायकर यांनीही भालेकरांच्या लिखाणाला 
व विधानाला धरूत पुष्कळ तटस्थपणे न्यायशील 
चर्चा केली आहे. हा सवं ग्रंथ म्हणजे इ. स. १८६५ 
ते १९१० पर्यंतच्या सत्यशोधक चळवळीच्या इति- 
हासाचे महत्त्वाचे साधन ठरतो. भालेकरांची पुस्तके 
वेगवेगळी प्रसिद्ध झाली होती. आता हा ग्रंथ म्हणजे 
क्रमवार एकत्र संग्रह आहे. 


पोवाडे 


“आमचे कारागीर', 'पूर्वीची व सांप्रतची स्थिती' 
हे दोन पोवाडे कष्टकरी लोकांची त्यावेळची अवस्था 
वणितात. भालेकर यांच्या ठायी चांगली काव्यशक्‍्ती 
व निरीक्षणशक्ती होती. कलगीतुर[- शिवशक्ती व 
दवेताद्वेत या विषयांवर पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष भेदिक 
ग्राणारे करीत असत. यापासून सामाजिक लाभ 
नाही, असे भालेकरांनी प्रतिपादिले आहे. स. शो. 
जलसे निघाल्यावर कित्येक ग्रामीण कलगीतुरेवाले 
लोकनाट्याकडे वळले, आता कलगीतुरा दिसत नाही. 
पुढील “राघु गाडीवाना'चा पोवाडा ज्षेतकरी ग्रामीण 
जीवनाचे चित्र हुबेहुब उभे करितो. लोकल फंडा- 
वरील दोन पोवाडे, झेतकरी लोकांची बाज मांडतात. 
जोतीबांनी कज्लेतकऱ्यांच्या अशा बाजू पुढे आणिल्या 
होत्या, त्यात भारदस्त व समपंक-यथातथ्य भर 
घालून भालेकर गाण्यालायक काव्ये करिते झाले. 
विद्येचा महिमा, महत्त्व व जरुरी सांगून अफाट 
निरक्षर जनतेत विद्याप्रसार करणारी सत्यश्ोधक' 
चळवळ होऊन गेली; व तिला खूप यशही लाभले, 


हितोपदेश 


पृ. १२ ते १७ पानांत चवदा अभंग आहेत. 
सांगतो विद्या शिका । नका टिका कडू व्यथं र 
त्यावेळची शूद्रांची बिकट अवस्था पद्यात वणिली 
आहे. पुरोहितवर्गाची पिळवणूक स्पष्टपणे सांगि- 
तळी आहे. जोतीबात व निबंधमालेतही कोठे कोठे 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२३ 


अश्लीलता आढळते. भालेकर यांचे गद्य-पद्य दोन्ही 
प्रसन्न व प्राज्ञ आहे. चार पदे हिंदीतदेखील रचिली 
आहेत. जातिभेदखंडण, विद्याप्रसार, दारिद्रय- 
निवारण वगैरे गरीब जनतेचे प्रश्‍न मांडिले आहेत. 

एकूण समग्र वाडमय क्षेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी 
व प्रगतीसाठी लिहिले आहे. सन १८७७ सालचा 
दारुण दुष्काळ पडल्यावर शूद्र शेतकरीवगं धुळीस 
मिळाला. यामुळे सत्यशोधक चळवळ ही उत्तरोत्तर 
खास शेतकरीचळवळ काली. जोतीबांनी १८८२३ 
शाली “ असुड ' हा शेतकऱ्यांसाठी लिहिला. तसेच 
पण स्वावलंबनाने १८८८ पासून भालेकरांनी चाळू 
केलेल्या दीनमित्रातुन विशेषत: या समग्र वाड्मयाचा 
तसलाच बराच भाग प्रथम प्रसिद्ध झाला. यामुळे 
त्या काळात व नंतरही जरूर ती सामाजिक जागृती 
घडली.. 
शेतकऱ्याचे मधुर गायन 

हे ईशस्तवनाने सुरू होते. म. फुले यांच्याप्रमाणे 
भालेकरांवर एकेश्‍वरवादाचा पगडा होता. पाटीलकी 
ह्या काव्यात ते म्हणतात : म्हणे भालेकर ज्ञेतकऱ्यांची 
सर्वांआधी मूळ झोपडी । नंतर नगरे राजवाडे मूर्ती 
देवळें गाडी घोडी ॥ (पृ. २१). लोकवस्तीची मूळ 
सुरुवात शेतकऱ्याच्या झोपडीने झाली, असे सांगून 
शेतकऱ्यांची थोरवी भालेकर हिंदीत पद्य क्रमांकात 
गातात : सर्वे जमीन मुलुख के मालिक खेतोवाले 
ठरे हे ॥ (पृ. २१). शेतकऱ्यांना उपदेश करण्या- 
साठी ' शेतकरी सेवक ' भालेकर वाहिले होते. 
शेतकऱ्यांचे कठीण व बिकट जीवन वणितात, 
(पृ. २०) शंकराचायं, ( पृ. २८) भट हाच शनी, 
(पृ. २४) पुजार्‍्या दुकान की तौर्थ, ( पृ. २६) 
सोवळे ही गायने पुरोहितशाहीचे खंडन करितात. 
मागील व पुढील सववच काव्ये शेतकऱ्यांना उद्देशून 
आहेत. १८७७ सालचा भयंकर दुष्काळ व त्याचे 
वर्णन शहारे आणणारे नाहे ( पृ. ३७ते ३९ ), 
उपदेशपर लावण्या 


खरा पाटील (पृ. ३२) मारवाडी, मोठे शेठ 
सावकार, कुलकर्णी यांच्या पिळवणूकीचे स्वरूप 
भालेकर यांनी म. फुल्यांच्या सारखे पण अधिक 
वस्तुस्थिती वर्णन करणारे मांडले आहे. शिकलेला 
पाटीलच टिकेल व असावा. नाहीतर, अक्षरशत्रू 


अक्षरवेध 


पाटील हा बैल आहे, असे भालेकर उघड म्हणतात. 
ही व वरील सवं काव्ये ' दोनमित्र' साप्ताहिकात 
१८८९ सालीच प्रसिद्ध झाली होती. यांच्या वेग- 
वेगळ्या प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांनी फार जागृती 
केली. मधुर गायन, पोवाडे, लावण्या हे सर्वेच काव्य 
जिवंत ग्रामीण साहित्य ठरते. भालेकर स्वतः 
शेतकरी होते. ते त्यांच्या काही कवितांना ' श्रीखंड 
म्हणतात (पृ. ४२ ते ४७ पहा). अंधश्रद्धा निर्मूलना- 
संबंधी देखील कविता आहे. उदा., कलीयुगाचे 
भय (पृ. ४७) इत्यादी. ' उपहास ' हा अलंकार 
भालेकरात आहे, पण ती लोकहितवादी-फुळे यांच्या- 
इतका कडवा नाही. 


बळीबा पाटील ( कादेबरी : इ. स. १८८८ ) 


ह्या ग्रामीण कादंबरीची ओळख प्रारंभी श्री. 
रायकर व स्वतः भालेकर यांनी करून दिली आहे. 
ती मुळातुन वात्रावी. संवाद व वर्णने असल्यामुळे 
हिला कादंबरी म्हटली आहे. 


अनेक वाडःमयप्रकार असे भालेकरांनी हाता- 
ळले आहेत. शेतकऱ्यांत जागृती व्हावी व त्यांची 
सुधारणा व्हावी, हाच सवंत्र हेतू आहे. याप्रमाणे 
भालेकरांच्य़ा पुस्तकांच्या अनेक आवृत्त्या निघून 
त्यानी जागृती केली. पुढील व मागील काही सत्य- 
शोधकांच्या पुस्तकांत शिवराळपणा व केवळ विरोधी 
द्वेष प्रगट झालेला आढळतो. पण 'भालेंकर-सा हित्य' 
याला अपवाद ठरते. त्या नांगऱ्या लेखकाने खरो- 
खर मराठी भाषेची सेवा केली; व शेतकरी- 
हिताथे लेखणी झिजविली. भालेकर कर्मवीर" 
देखील होते. * सुशिक्षणगृह ' नावाचे शेतकरी मुर्ला- 
साठी पृण्यास बोडिंग काढले. दीनबंधु सावंजनिक 
सभा काढली. होतकऱ्यांचे प्रश्‍त सरकारपुढ मना 
इ. स. १८९६ च्य़ा काँग्रेस अधिवेशनापुढे शेतकरी 
पुतळा उभा केला. म. फुले यांचे कायं त्यांच्या 
पश्चातही लेखन, भाषणे, प्रचार व संचार यांयोगे 
चालु ठेविले. हा लेखक आमरण वाडमयात स्थिरा- 
वला व रंगला. जवळ जवळ एका शतकानंतर 
भालेकरांचे अनभवी वाड्मय लोकांपुढे एकत्र यत 
आहे, याचा अर्थ त्याची जरुरी अद्याप आहे. हे 
श्रमिकांचे वाडमय. होते व आहे. यात ग्रामीण 
कारागिरी बुड नये म्हणून स्वदेशीचा पुरस्कार 

न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


व: 


आहे. विणकर, कोळी-माळी-कुणबी वर्गरे ( 0.5. 
(, ) यांच्या अधिक मागासपणाची जाणीव झाली 
होती. संपादक रायकर यांनी भालेकरांच्या प्रत्येक 
पुस्तकाची पूर्वपीठिका, उद्देश वर्गरे सवे प्रस्तावनेत 
दिले आहेत; व पुढेही प्रत्येकारंभी जरूर तेवढो 
ओळख करून दिली आहे. वाचकांना ती मुळातून 
खात्रीने मागंद्शंक होणारी आहे, भशी सोय 
केली आहेच. यावरून संपादकीय श्रम समजतात. 
प्रत्येक विभाग टापटिपीचा संपादिला आहे. बळीबा 
पाटील ही निबंधवजा कादंबरी आहे. कुणबी लोक 
विद्यामार्गी व्हावेत व ते पुढे यावेत म्हणून हा 
(पुनरुक्तिपुर्ण) प्रयत्न आहे. सक्तीच्या शिक्षणाची 
मागणीदेखील भालेकरांनी पुढे रेटली. स. शो. 
चळवळ सक्तीच्या शिक्षणाची प्रापुख्याने पुरस्कार 
करणारी चळवळ होती. या कादंबरीत लालित्या- 
पेक्षा विचारविपुलता व वस्तुस्थितीची वणंने 
अनेक आहेत. 
पंचखेळ 

काळा, पांढरा, हिरवा, तांबडा व पिवळा अशा 
पाच रंगांचा हा पत्त्यांचा अपूवे खळ आहे. हा खळ 
कसा खेळावा यासंबंधी प्रारंभी माहिती दिलो आहे. 
ज्ञेतकऱ्यांच्या मुलांच्या उत्ततीसाठी १८८२ साली 
हा तयार केला. यातील म्हणी पृ. ११५ ते १२० 
अश्वेर दिल्या भाहेत. त्या त्यांच्या मनोरंजनाबरोबर 
ज्ञान वाढविणाऱ्या आहेत. भालेकरांची “ भोरि- 
जिनॅलिटी ” व्यक्‍त होते. स्त्रिया व मुले यांनीही 
हा खेळ ज्ञानव्धनाथे खेळावा अशी भालेकरांची 
अपेक्षा आहे (पृ. ११२). 
शास्त्राधार 

हे संवादात्मक पुस्तक भालेकरांच्या वाडमया- 
वरील कळस आहे. शास्त्राधाराचा 'बाऊ' करून जे 
शूद्रातिशूद्रांना स्वावलंबी धमकुत्यांत अडवत होते, 
त्यांच्यावर कायद्याच्या कोर्टात अनेक दावे जोशी 
ब्रिल पास होईपयंत आणीत होते, तेच शास्त्राधार 
बाजूला ठेवून स्वतः कसे विरुद्ध वागतात हे बिन- 
तोड युक्तिवादाने भालेकरांनी सिद्ध केले आहे. 
बुद्धिवादी असा हा प्रयत्न आहे. “ ... तुम्ही मात्र 
हवे तसे स्वतंत्रतेने वागावे आणि इतरांनी ( शूद्रा- 
तिशूद्रांनी) मात्र रूढीच्या पारतंत्र्यात नेहमी गुंतून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


३४ 


पडावे हेच (तुमचे) शास्त्र आहे. ” असा शेवटी 
(पृ. १३६) सारांश दिला आहे. विसंगत शास्त्रा- 
घाराची त्यावेळची स्वार्थी व मतलबी पद्धतीची 
कल्पना येते. आता असा तोच काळ नाही. समाज- 
परिवर्तन किती झाले व किती होणे जरूर आहे, 
ह्याच्या फेर-तपासणीची ही वेळ आहे. 


ग्रंथविदोष 


ह्या ग्रंथात गद्य-पद्य लेखन आहे, एवढेच नव्हे तर 
पृष्ठ १४१ ते १६२ अखेर ' भाषणे ' देखील आहेत. 
: कारखाने आणि व्यापार चालविणारी मंडळी 
वऱ्हाडात भालेकरांनी सन १९०२ पाली काढली. 
तिची आचार-विचारात जी आखणी केली होती, 
तिचे स्वरूप व कार्ययोजना वाचता येते. ' दोतकरी 
व उद्योग) असा विचार व काये दशविले आहे. 
शेती व शेतकरी आणि खेडेगावे यांचे आत्मपरीक्षण 


व निरीक्षण आहे, ते ताजे वाटेल. 


जोतीबांनी त्यांच्या काळात फक्त “ ब्राह्मण ' 
पिळतात, हे जास्ती उत्कटतेने दाखविले होते. भाले- 
करानी जास्ती शोध व बोध मांडिला आहे. स्पृश्य 
व अस्पृश्य बलुतेदारांना क्षत्रिय म्हणविणारे देखील 
पिळतात हे नवे सत्य निदशंनास आणले आहे 

पृ. १४९ व १६३ पहा ). बलुतेदार प्रजा व 
अस्पृश्य-मांग, महार आणि वन्य जमाती यांच्या 
मागासपणाची जबाबदारी क्षत्रियांवरदेखील तित- 
कौच भालेकरांनी लादली आहे. “ झेटजी 'वर्गाला 
पिळणूकदारांत घातले आहे. यांत मारवाडी वगेरे 
येतात. 


कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ऐतखाऊ श्रीमंता- 
कडे- पिळणार्‍्या वर्गाकडे- अव्वल इग्रजीत जात 
चालल्या होत्या याची जागृती व कल्पना भाले- 
करांना पुर्ण होती. * शेतकऱ्यांनो डोले उघडा? हे 
भाषण १६५ पानापासुन छापिले आहे. ते आजहो 
चित्य आहे. “ सावकार व (इंग्रजी) सरकार दोघे 
छळतात ” ( पृ. १८६ ). झेतकऱ्यांचे हित कशात 
आहे व अहित कह्यात आहे हेही सांगितले 
आहे. 

सुशिक्षणगृहू व रा. रा. जोतिराव फले यांचा 


खोडसाळपणा, हे प्रकरण १८९ ते पृ शर्ट 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


अखेरपर्यंत फुले-लोखंडे-भालेकर यांच्यांतील बेब- 
नावाचे नग्न चित्र उभे करिते. भालेकरांचे फुल्यांशी 
देत झाले, तसे लोखंडे ( दीनबंधकत, मुंबई ) 
यांच्याशीदेखील वाकडे आले. एकूण सत्यज्षोधक- 
ब्राह्मणेतर चळवळीचा प्रथमपासून शेवटपर्यंतचा 
इतिहास तपासता गृहूकलहामुळेच ही चळवळ, तिच्या- 
तील वृत्तपत्रे, संस्था, परिषदा वगरे उपक्रम बुडाले ! 
ह्या ग्रंथावरून हाच निष्कषं निघतो. 


भालेकरात स्वपक्षाच्या आत्मपरीक्षणावर भर 
आहे. उदा., “ ब्राह्मणांच्याचा लबाड्या शोधणे 
म्हणजे सत्याचा शोध करणे व इतरांच्या लबाड्या 
शोधल्यास सत्याचा शोध लावणे होत नाही असे 
नाही. ब्राह्मणांच्या लबाड्या शोधणाऱ्यांकडन 
लबाड्या होत नाहीत काय ? होत असतील तर 
त्या सुधारू नयेत काय ? ” ( पृ. १९८ ) [ शेत- 
कर्‍्याचा कंवारी दि. ३०1११॥१८९३ ] 

कामगारांचा प्रश्‍न मांडणारा काल मार्क्स 
याच्याच समकाळात, शेतीप्रधान भारत देशा- 
तील शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न फुले-भालेकर-लोखंडे मांडीत 
होते. तरी ही सववच सान्त मनुष्ये होती, हे 
जाणून त्यांच्यापुढे जाऊन यापुढे विवेक नवा 
करावा. “ ब्राह्मणावर रागावण्याची कारणे? 
(पृ. २०२ ते २०४ अखेर ) दिली होती. ही 
विरोधी व प्रतिकारप्रधान चळवळ महाराष्ट्रातच 
का निपजली होती, याला उत्तर-पेशवाई कशी 
जबाबदार होती हे पू. २०४ वाचले असता समज 
शकते. दलित चळवळीचे प्रणेते फुले व डॉ. 
आंबेडकर महाराष्ट्रातच का झाले, याचीही कल्पना 
येते. तो मागील जुलमी काळ आता दृष्टिआड 
होत आहे. जुलमाचे वर्णन भालेकरांनी पृ. २१२ 
वर केले आहे. पेशवाई झाली नसती, तर महार 


राष्ट्रातददेखील अश्ली प्रतिकारप्रधान चळवळ झाली 
नसती, असो. 


अंतकाळचे उद्गार व पत्रव्यवहार 


के, भालेकर यांनी शेवटी आत्मचरित्रपर टिपण 
लिहून ठविले ( पू. २०४ ), सत्यशोधक समाजाचा 


झडा पुण्यातून भालेकरांनी मिरवणूक काढून 
मिरविला. मिरवणूकीत रानडे-भांडारकर आले 


होते. रानड्यांनी शेवटी सभेत भाषणही केले, 


अक्षरवेच 


“' कडक्यांच्या बंडाच्या वेळो क्षगडा, जोतीबाचे 
वारंट ५० रु. देऊन चुकते केले ” (पृ. २०७). 
जोतीबा व फडके मित्र होते व फडक्यांस गुप्तपणे 
जोतीबांनी साह्य केळे, याला हा पुरावा मिळतो. 


जोतीबांपासुन काही कायंकर्त्यांनी विग्रह घेतला. 
त्यांत भालेकर, डॉ. वि. रा. घोले व गंगाराम भाऊ 
म्हस्के आदिकरून मंडळी होती. न्या. रानडे यांनी 
या मंडळींना हाताशी धरून डेक्कन मराठा एज्यू- 
केशन असोसिएशन (पुणे) ही बहुजन समाजातील 
पहिली महत्त्वाची शेक्षणिक संस्था काढली. 


“ क्षत्रिय म्हणविणारे लोक ब्राह्मणांचे जोडीदार 
आहेत.” (पृ. २२४), इतर (दलित) निराभ्रित 
हिंदूंना उच्च म्हणविणारे देशमूखमराठे नीच समजून 
पिळतात याचे सामाजिक चित्र, जे जोतीबात नव्हते, 
ते भालेकरात उत्कटतेने पुनरुक्‍तीने आढळते ( उदा., 
पृ. २३२२ पहा), आजचा हा दलित प्रश्‍न शेतकरो 
मराठा ग्रामीण समाज व पूर्वास्पृश्य यांच्या मधला 
बनला आहे. महाषि शिदे यांच्या डि. सि. मिशनचे 
भालेकर वऱ्हाडमध्ये प्रचारक व प्रतिनिधी होऊन 
तिकडे अस्पृश्योद्धाराचे कार्य करण्यास गेले होते. 
पूर्वास्पृश्यांना ते निराश्रित हिंदू म्हणून संबोधित. 
अस्पृश्यतेचा अभ्यास व निरीक्षण जे त्यांनी लिहून 
ठेविले आहे, ते दलित प्रश्‍नाचा अभ्यास करणारांना 
उपयोगी आहे. भाळेकरांची आथिक परिस्थिती ठीक 
असती, तर त्यांच्याकडून जास्ती समाजकार्य पार 
पडले असते. पृ. २३९ ते २५४ अखेरपयंत 'दीनबंधु' 
भालेकरांचा जो पत्रव्यवहार दिला आहे, तो इतिहास 
या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. काही काही सामाजिक 
कोडी उलगडण्यास मदत होते. डि. सि. मिशनचा व 
भालेकरांचा संबंध फार वर्षे राहु शकला नाही 
याची मीमांसा संपादक रायकर यांनी प्रस्तावनेत 
केली आहे. (पृ. २४), “ ] ००६ ० 891] 1१९5 
9110 ॥॥89(61 01 1010” असे फुले भालेकरांचे 
वर्णन करितात ( म. फुले : समग्र ग्रंथ, पृ. ३०४). 
परंतु स्त्रीशूद्रातिशूद्रांच्या शाळा, बालकाश्रम, सत्सार 
नियतकालिक वर्गरे काही नवे नवे उपक्रम जे 
जोतीबांनी चालू केले होते, ते अल्पावधीत बंद पडले. 
वतेंमानपत्र काढण्याचे धेय त्यांना झाले नाही. हे 
धैयरे प्रथम भालेकरांना झाले. जोतीबा प्रचाराथे 


३५ 


दुरवर परप्रांतांत गेले नव्हते. पण भालेकर वऱ्हाड, 
नागपुर, अमरावती वर्गरे दूरद्रच्या ठिकाणी गेले 
व तेथे राहिले; वगैरे. 


भालेकरांच्या अनेक उपक्रमांची शोकांतिका 
झाली; पण साहित्याची झाली नाही व होणार 
नाही. सामाजिक चळवळींचा संदभंग्रंथ व अन्वयाथं 
लाविण्यास मदत करणारा हा भालेकर समग्र 
वाडमय ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. 


रानड्यांच्या कार्यावर प्रकादा 


हा ग्रंथ म्हणजे फक्त भालेकर यांचे चरित्र व 
वाडमय नव्हे. रानडे व जोतीराव फुले यांच्या 
स्वभावावर प्रकाश पडू शकतो. न्या. मू. रानडे 
यांनी ह्यांच्या चळवळीत भाग घेऊन तिला इष्ट 
शैक्षणिक विधायक वळण दिले. म्हस्के वकोल व 
भालेकर, डॉ. विश्राम रामजी वर्गरे जोतीबांपासून, 
या ना त्या कारणामुळे दूर गेलेल्यांना, एकत्र 
करून त्यांच्या साहाय्याने दयानंदांची पुण्यातील 
गाजलेली मिरवणूक पार पाडली. गरीब मराठा 
तत्सम विद्यार्थ्यांना स््कालरशिपा देण्याची कायमची 
सोय व व्यवस्था केली. 


भालेकर यांनी त्यांचे भाचे गणपत सखाराम 
पाटील व सी. र. तारकुंडे यांना पुढे करून “ दोन- 
बंधु फी स्कूल ' १८८८ सालापासुन चाल केले. 
रा, ब. रानडे यांनी खटपट करून ही बहुजन- 
समाजाचो पहिली इंग्रजी शाळा रजिष्टर करून 
दिली. लोकहितवादोंनीही सयाजीराव गायकवाड 
यांच्यांकडून मदत मिळवून दिली. पण शाळेचे 
चालक पाटील-नवलकर वगेरे ब्राह्मणद्वेष पसर- 
वितात, या सबबीवर पुणे म्यु. कमिशनर रा. ब. 
जोगळेकर यांनी शाळेला मिळणारी मदतच बंद 
पाडली, स. शो. चळवळीला प्रथमपासून अखे र- 
पर्यंत विरोध फार असे. पांढपेज्ञांचा आज दलित 
चळवळीस पाठिंबा आहे. भालेकर व त्यांच्या 
मित्रांनी नानाविध उपक्रम केले; पण लो. टिळक व 
केसरी यांचा ह्या जानपद चळवळीशी संबंध कोठेच 
आलेला ह्या ग्रंथावरून दिसत नाही. रानडे-लोक- 
हितवादी वगेरे मागील व पुढील कित्येक नेमस्तांनी 
ह्या चळवळीस खतपाणी घातले, यासंबंधीचे उल्लेख 


३ 


अनेक मिळतात. लोकहितवादींची शतपत्रे फुले- 
लोखंडे-भालेकर यांना स्फूतिदायी झाली. 

मात्र रानड्यांना हो सवं कर्ती मंडली त्यांच्या 
प्राथना समाजात सामावून घेता आलो नाहीत. 
भालेकर प्रा. समाजाला “मतलब सिंधु समाज ” 
म्हणतात; याचे कारण अफाट अज्ञ जततेला शिक्षित 
करण्याची काळजी प्राथंना समाजाला नव्हती 
(प्रस्तावना पृ. दहा). “ स्वबांधवांचे दु:खनिवार- 
णाथं झटणे हीच ईइवरभक्ती होय ” (पृ. तेरा ) 
या दृष्टीने स. शो. समाज झटत होता. 
रानडे-फुले 

फुल्यांचा भर पृथकतावादावर जास्ती होता; 
म्हणून ते संघषंवादी वगंविग्रही जास्ती होते. 
यामुळे वरिष्ठ वर्गाशी ते जास्ती असहकाराने 
वागले व लोकांना असहकार शिकविला. रानडे हे 
सर्वागीण व सर्वस्पर्शी सुधारक होते. त्यांनी बहुजन 
समाजाच्या संस्थांना स्वतः आथिक मदत दिली व 
सयाजीरावांकडूनही मिळवून दिली. फुल्यांची चळ- 
वळ शिक्षणप्रसाराच्या बाबतीत पुढे जाण्यास 
रानडे-गोखले वगरे नेमस्तांनी मदत केली. म्हणून 
शाहुमहाराज रानडे आणि गोखले यांना अतिशय 
मानीत, हा ग्रंथ म्हणजे शाहू महाराज सत्यझ्षोधक 
चळवळ हाती घेईपयंतचा इतिहास आहे. वेदोक्त 
प्रकरणांचा भालेकरात उल्लेख नाही. सर्वसामान्य 
शेतकरी, सामान्य मराठे व कुणबी यांच्या दृष्टीने 
हा प्रश्‍त महत्त्वाचा नव्ह्ता. रानडे-फुले यांच्या 
काळात प्राथना समाज व सत्यसमाजही “ पाद्री 
मत '' आहे असा समज लोकांत होता, परंतु 


उत्तरोत्तर इहवादी असे श्रमिकांचे प्रश्‍न हाती 
घेतल्यामुळे सत्यशोधक चळवळीसंबंधी हा गैरसमज 
राहिला नाही. जोतीबा तत्त्वचितक-धर्मचितक 
होते. त्यांनी “ सार्वजनिक सत्यधमं ” हा मानव- 
धर्म व्यक्‍त केला. सहकाऱ्यांशी मतभेद वर्गरे उणिवा 
असतानाही त्यांचा संस्थापकीय मान, जेष्ठत्व व 
महात्मेपण इतिहासात व प्रत्यक्ष लोकांत सहीसलामत 
राहिले आहे. दलितांना त्यांची चळवळ यशस्वी 
व्हावी असे वाटत असेल, तर ह्या पृवंचळवळीतील 
दोष तसेच दलित चळवळीत येऊ देऊ नयेत. 
श्री, रायकर यांच्या प्रस्तावनेत सविस्तरपणे व 
निःपक्षपाती तटस्थ चर्चा व चिकित्सा भरपूर आहे. 


नेवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


घोले, म्हस्के, भालेकर व लोखंडे जोतीबांशी मत- 
भेद करिते झाले, कोणा एकास एकतर्फी दोषी ठर- 
विता येत नाही. ह्या मतभेदांना प्रस्तावनेत व खुद्द 
समग्र ग्रंथात पुढे महत्त्व दिळे आहे. पण वरील 
सर्वांनी जोतीबांच्या देखत व पाठीमागे सावंजनिक 
कार्य चालवून ते एकूण बहुजन समाजाच्या उन्नतीस 
कारणीभूत झाले; चळवळ समष्टिप्रधान होती; 
एकटे जोतीरावच या चळवळोचे एकमेव संस्थापक 
व संवर्धक होते, असे नव्हे. 

हिंदु-मुसलमानांच्या १८९६ सालच्या मुंबईतील 
दंग्यात लोखंडे यांनी सरकारची व मुसलमानांची 
बाजू घेतली. पण भालेकरांनी हिंदुधर्माभिमानाने 
फक्त हिंदूंची बाजू घेतली, यामुळे पोलीसखात्या- 
नेही त्यांचा छळ केला, या संबंधाचे आत्मनिवेदन 
या ग्रंथात मिळते. याशिवाय या ग्रंथात हिंदुधमं, 
समाज, हिंदूलोक यांच्या सुधारणेसंबंधी उघड 
ऊहापोह आहे. भालेकर हिंदुधर्माभिमानी असे 
समाजसुधारक व चळवळे होते. 


सत्यशोधक चळवळ सवं विद्येत मागासलेल्यांची 
होती. पण मराठी संस्थानिकांची मदत मिळवून 
अदुरदर्शी मराठा पुढाऱ्यांनी डे. म. एज्यू. असो- 
सिएशन (पुणे) व अ. भा. मराठा शिक्षण परिषद, 
*मराठा दीनबंधु ' पत्र वगेरे चळवळ फक्त मराठा- 
समाजाशीच निगडित केली; व ब्राह्मणेतर सत्य- 
शोधक चळवळीत मराठा-मराठेतर वादाचे * बी? 
स्वत:च रोविले. कोणत्याही व कुठल्याही बहु- 
सस्याक समाजाला अल्पसंख्याकांना धरून व बरो- 
बर घेऊन पुढे जाता आले पाहिजे. 


भालेकर स्वतःच लिहितात ( पृ. २४४ पहा ), 
“... फुले, भालेकर, लोखंडे यानी जे काही केले ते 
मराठ्यांतील विद्वान व धनवान यांनी पण केले 


नाही. ” 


शेवटी भालेकरांकडून माळी समाजाची स्वतंत्र 
शिक्षण परिषद भरवावी असे विचार प्रतिपादन 
केले जातात (पृ २४४). कार्यानुभव सांगत सांगत 
उन: आत्मचरित्र व आत्मनिवेदन वाचकापुढे ठेवून 
हा ' भालेकर ग्रंथ ' समाप्त होतो. 


"रा. ना. चव्हाण 


अक्षरवेध 


ब्रांड रसेल- डॉ. सु. वा. बखले, मराठी तत्त्व- 
ज्ञान महाकोश मंडळ, फर्ग्युसन कॉलेज आवार, 
पुणे- ४११ ००४; १९८१; पू. १६७ .-- आठ, 
किमत रु. २५. 


मराठी तत्त्वज्ञान महाकोश मंडळाने आपले. कायं 
महाकोशनिमितीवरच न थांबवता मराठी तत्त्वज्ञान 
ग्रंथमालेचा प्रकल्प हाती घेण्याचा नि्णंय घेतला ही 
फार स्तुत्य गोष्ट आहे. साधारण १५० ते २०० 
पृष्ठांच्या मर्यादेत प्राचीन व अर्वाचीन, भारतीय 
आणि अभारतीय तत्त्वज्ञ, तत्त्वज्ञानातील विविध 
शाखा व संप्रदाय इत्यादींवर सुलभ भाषेत तत्त्वज्ञान 
विषयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि तत्त्वज्ञान विषयात 
रस असणाऱ्या सामान्य मराठी वाचकांसाठी ग्रंथ 
निर्माण करण्याची ही योजना आहे. डॉ. सु. वा. 
बखले यांचा “ बर्ट्रांड रसेल ' हा या प्रकल्पातोल 
पहिला ग्रंथ १९८१ मध्ये प्रकाशित झाला. डॉ. 
बखले यांनी या योजनेच्या अंतगंत आपला हा ग्रंथ 
तत्परतेने लिहुन दिल्याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन ! 

ग्रंथाचे नाव * बर्ट्रांड रसेल ' असे मोघम असल्या- 
मुळे साहजिकच त्यात रसेलचे जीवनचरित्र, जीवन- 
काये तसेच तत्त्वज्ञान आणि इतर सामाजिक, राज- 
कोय विषयांवरील मते त्यात वाचायला मिळतील 
अशा अपेक्षेने हे पुस्तक वाचायला घेतल्यास अपेक्षा- 
भंग होईल. कारण त्यात फक्त रसेलच्या तत्त्व- 
ज्ञानाचीच चर्चा आहे. या दृष्टीने ' बर्ट्रांड रसेल यांचे 
तत्त्वज्ञान ' हे नाव अधिक समपेक ठरले असते. या 
मालिकेत तत्त्वज्ञांवर प्रकाशित होणाऱ्या या पुढील 
ग्रंथांच्या नावांबाबत हा विचार व्हावा, हो नम्र 
सूचना. 

या ग्रंथातील डॉ. बखले यांची भाषा सोपी, 
सुबोध, सरल व प्रवाही आहे. तसेच विषय सोपा 
करून सांगण्यातही लेखकाने खूपच यद्य मिळवले 
आहे. रसेल यांनी तत्त्वज्ञाननेखन साठ वर्षाहून 
अधिक काळ केले आहे. तसेच त्यांनी तत्त्वज्ञानातील 
जवळजवळ सवे शाखांत लिहिले भाहे. एवढेच नव्हे, 
तर त्यांनी आपली मते अनेकदा बदलली आहेत. या 
सवे गोष्टींमुळे रसेल यांच्या तत्त्वज्ञानावर ग्रंथ 
लिहिणे ही फार मोठी जोखमीची आणि कठीण गोष्ट 


३७ 
आहे. उदाहरणाथं, ' रसेल यांचे वस्तुमीसांसेतील 
मत काय होते ?' असे विचारल्यास त्याचे एक 
उत्तर देता येणार नाही. विविध काल्खंडांत त्यांनी 
कोणकोणती मते स्वीकारली, हे सांगावे. लागेल. या 
पाइवेभूमीवर रसेल यांच्या तत्त्वज्ञानाच्या विविध 
शाखांतील मतांचा परिचय सोप्या भाषेत आणि 
तोही अवघ्या १५०-२०० पृष्ठसंख्येच्या मर्यादेत 
करणे किती अवघड आहे हे ध्यानात येईल. डॉ. 
बखले यांनी ही जोखीम व जबाबदारी स्वीकारली; 
एवढेच नव्हे, तर या ग्रंथमालेत सर्वप्रथम ग्रंथ पुरा 
करून मराठी वाचकांना सादर केला, याबद्दल ते 
खचितच कोतुकास पात्र आहेत. हे काम किती 
कठीण आहे यांची लेखकाला जाणीव आहे हे 
त्याच्या निवेदनातील पहिल्या परिच्छेदावरून स्पष्ट 
होते. त्यात त्याने रसेलच्या तत्त्वज्ञानाची सखोल 


आणि विस्तीणे महासागराशी तुलना करून आपल्या 
लहान ओंजळीतून त्यातील पाणी वाचकांसमोर 


नेईपयँत पुष्कळसे गळून गेल्यावर जे शिल्लक 
राहिले, ते बिदूइतके असल्याचे म्हटले आहे. ते 
म्हणतात, “ रसेलचे सवे तत्त्वज्ञान या ग्रंथात आहे 
असे म्हणण्याचे घाडस मी करणार नाही.” हे खरेच 
आहे. गणिताचे तत्त्वज्ञान, सांकेतिक आकारशास्त्र, 
पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहासविषयक विचार, 
धर्म व गूढवादविषयक मते, विज्ञानाचे तत्त्वज्ञान व 
विज्ञानविषयक मते, राजकीय तत्त्वज्ञान, शिक्षण- 
विषयक मते इत्यादी अनेक विषयांवरील रसेल 
यांच्या विचारांचा या ग्रंथात ऊहापोह नाही. असा 
ऊहापोह करणे एवढ्या छोट्या ग्रंथात शक्यही 
नाही. तरीपण हे इतर विचारही अत्यंत महत्त्वाचे, 
उद्बोधक आणि विचारप्रवतंक असल्यामळे ते 
रसेल यांवर आणखी एक पूरक ग्रंथ प्रसिद्ध करून 
मराठी वाचकाला उपलब्ध करून द्यावेत, अश्ी मी 
मंडळाला विनंती करतो. 

या ग्रंथात प्रामुख्याने रसेल यांच्या तत्त्वज्ञान- 
विवलेषणाचे स्वरूप, ज्ञानमीमांसा, भाषामीमांसा, 
नोति-तत्त्वज्ञान, वस्तुमीमांसा या विषयांवरील 
मतांची चर्चा आहे. त्याविषयी डॉ. बखले आपल्या 
निवेदनात लिहितात, “' या पुस्तकातील तत्त्वज्ञान 


सर्वे रसेलचे आहे असे मात्र मी म्हणू हकेन.” या 


दृष्टीने रसेल यांच्या तत्त्वज्ञानाची लेखकाने या 


३८ 
ग्रंथात जो चर्चा केली आहे, ती रसेल यांच्या विचा- 
रांशी कितपत प्रामाणिक आहे व कितपत प्रतारणा 
करते हे पाहण्याचा मी या परीक्षणात थोडक्यात 
प्रयत्न करीत आहे. प्रथम काही ढोबळ दोषस्थळे 
दाखवून नंतर प्रकरण २ आणि प्रकरण ५ या दोन 
प्रकरणांवर थोडे अधिक तपशीलवार लिहिणार आहे. 
कारण या दोन प्रकरणांतील विवेचनात अधिक दोष 
राहून गेले आहेत असे मला वाटते. 


: प्रस्तावना ' या पहिल्या प्रकरणात लेखक 
म्हणतो, “' विट्गेन्स्टाइनच्या “ 1॥301905 "नें 
रसेल जितका प्रभावित झाला, तितका त्याच्या 
* ए॥1]05ण]]28] 1106189015? ने झाला 
झाला नाही.” (पृ. १०) हे विधान बरोबर ताही; 
कारण विट्गेन्स्टाइनच्य़ा या दुसऱ्या ग्रंथाने रसेल 
अजिबातच प्रभावित झालेला नाही. स्वतः रसेल 
याविषयी लिहितात, “ ]याड ( ॥४((ुलाडला1'5) 
]द्रालटा तळ्लप१8७ 85 ९9 910081 11 115 
40॥४00300701८47 7७९७7१४075 1193060 1101 
पातिप्ाट€ते गरा2 8 91.” (॥॥५ 01110- 
5001291 1)60९]10111011- ७9४९ 119). 


याच प्रकरणात पुढे पृ. ११ वर लेखक म्हणतो, 

“ जे ज्ञान भाषेमध्ये व्यक्‍त होत नसते, होऊ शकत 
नाही ते ज्ञान अशक्‍य आहे असे आपण समजता 
कामा नये. भाषेमध्ये व्यक्‍त न झालेले ज्ञान शक्‍य 
आहे हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.” हा विचार 
गूढवादी वाटतो. गूढ अनुभव भाषेत व्यक्‍त करता 
येत नाही असे गूढवादी मानतात. हे विधान *ताफिक 
आकारा * विषयी असेल, तर ते विट्गेन्स्टाइनच्या 
ताकिक गूढवादाचे द्योतक आहे. जग व भाषा यांमध्ये 
समान असलेला ताकिक आकार आपण भाषेमध्ये 
व्यक्‍त करू शकत नाही हे विट्गेन्स्टाइनचे मत रसेल 
नाकारतो, असा उल्लेख पृष्ठ ९ वरच आहे. 
रसेललछा कोणत्याही तऱ्हेचा भाषेत व्यक्‍त न 
करता येणारा गूढवाद मान्य नव्हता, त्यामळे 
रसेलच्या तत्त्वज्ञानाची प्रस्तावना म्हणून रसेलच्या 
विचाराशी विसंगत असलेले वरील विधान खटकते. 
* समारोप * या शेवटच्या प्रकरणात डॉ. बखले 
लिहितात, “ कांटच्या मते गणिताच्या विधानाची 
सत्यता अनुभवपूर्व आणि विश्लेषणात्मक असते. ” 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


( पृ. १४७ ). मला वाटते येथे ' विदलेषणात्मक 
हे च्‌कोने पडलेले असावे. कारण कान्टच्या 
मते गणितीय विधाने संइलेषणात्मक अनुभवपुव 
( 8एप0 टा 2 11101 ) आहेत. 


* अनुभववाद * या चवथ्या प्रकरणात निगामी 
अनुमानाच्या स्वरूपाविषयी आणि निगामी व 
विगामी अनुमानांतील भेदाविषयी लेखकाची खालील 
विधाने चुकीची वाटतात. (१) " ञधारविधाने 
सत्य आहेत किंवा नाहीत याचा विचार निगामी 
अनुमानात करण्यात येत नाही. ”(_ २) “* विधा- 
नांच्या सत्यासत्यतेचा विचार निगामी अन्‌मानात 
होत नसल्यामुळे आधारविधाने आणि निष्कषे 
यांतील संबंध केवळ आकारिक असतो. ( ३ ) तो 
वस्तुस्थितीविषयी काहीही सांगत नाही- (पृ.५३) 
(४) “ परंतु आधारविधाने सत्य आहेत किवा 
नाहीत याचा विचार विगामी अन्‌मानात प्रामु- 
ख्याने केला जातो. (५) म्हणूनच विगामी अनुमान 
हे आनुभविक विधानांवर अवलंबून असते, ञणि 
म्हणून यांतील विधानांचा संबंध आकारिक नसतो, 
तर तो अनुभवाधारित असतो, आणि (६) म्हणून 
तो वस्तुस्थितीविषयी काहीतरी सांगत असतो ” 
( पृ. ५३-५४ ), 


निगामी अनुमानाच्या स्वरूपाविषयीची वरील 
१ ते ३ ही तीनही विधाने चुकोची आहेत. या 
चुकीचे मुळ गालिला८2 आणि 111]10)11281101 
यांमध्ये लेखकाने केलेली गल्लत हे आहे, समजा, 
“प ' आणि “फ ! ही दोन विधाने आहेत. आता 
मी जेव्हा 'प ने फ व्यंजित होते' (0 1111115 तू) 
असे म्हणतो, तेव्हा मी प किवा फ च्या सत्यासत्यते- 
विषयी काही प्रतिपादीत नसतो. मी एवढेच म्हणत 
असतो, की प सत्य आहे व फ असत्य आहे असे 
नाही. ( 1115 101. एट ९850 गावा. [1 15- 
एप यत त ४88152 ) ; म्हणजेच 'व असत्य आहे 
किवा फ सत्य आहे” (-- वृ एव ). परंतु मी 
जव्हा “ प म्हणून फ ” असे निगामी अनुभात 
करतो, तेव्हा मो दोन गोष्टी प्रतिपादीत असतो : 
(१)पने फ व्यंजित होते आणि (२) प सत्य 
आहे. म्हणजेच निगामी अनुमानात प ची सत्यता 
भापण प्रतिपादीत असतो. माझे हे म्हणणे बरोबर 


अक्षरवेध 


असेल तर डॉ. बखले यांचे निगामी अनुमाना- 
विषयीचे वरील पहिले विधान चूक ठरते. 


आता त्यांच्या दुसऱ्या विधानाकडे वळू. निगामी 
अनुमानात आधारविधाने व निष्कषं यांतील 
संबंध आक]रिक असतो यात वाद नाही. विधानां- 
तील संबंध भाकारिक असतो याचा अथे आधार- 
विधान किवा भाधारविधाने निष्कषं व्यंजित कर- 
तात. म्हणजेच वर म्हटल्याप्रमाणे, त्यांतील संबंध 
असा असतो, की आधारविधाने सत्य व निष्कर्ष 
असत्य असे नसते. पण आधारविधानाच्य़ा सत्या- 
सत्यतेविषयी विचार केल्यामुळे किवा त्याची 
माहिती/ज्ञान असल्यामुळे या आकारिक संबंधात 
आडकाठी येत नाही. असे असल्यामुळे डा. बखले 
यांचे दुसरे विधान- “* भघधारविधानांच्या सत्या- 
सत्यतेचा विचार निगामी अन्‌ुमानात होत नसल्या- 
मुळे (जाड ठसा माझा) त्यांतील संबंध आकारिक 
असतात ? हे विधान- बरोबर नाही. 


निगामी अनुमानाचा निष्कषं वस्तुस्थितीविषयी 
काहीही सांगत नाही, हे डॉ. बखले यांचे तिसरे 
विधानही चूक आहे. कारण निगामी अनुमानाचे 
निष्कषें विश्‍लेषक विधाने वा तदुक्‍्तीच असली 
पाहिजेत किंवा असतात असे नाही. “ क लाल आहे 
म्हणून क रंगीत आहे ” या निगामी अनुमानाचा 
निष्कषं वस्तुस्थितीविषयी म्हणजे क विषयी 
काहीही सांगत नाही, असे म्हणणे बरोबर नाही. 
कारण क रंगीत असल्याचे तो सांगतो. “ क रंगीत 
आहे हे विष्लेषक विधान किंवा तदुक्ती नाही. 
“ सवं माणसे मत्ये आहेत, सॉक्रेटिस माणूस आहे, 
म्हणून सॉक्रेटिस मत्ये आहे ” या निगामी- अनृ- 
मानाचा निष्कषं वस्तुस्थितीविषयक विधान आहे. 
म्हणून डॉ. बखले यांचे तिसरे विधानही चूक 
वाटते. कदाचित डॉ. बखले यांना असे म्हणायचे 
असेल, की निगामी अनुमानाचा निष्कष आधार- 
विधानात जे सांगितले जाते त्याहून अधिक किंवा 
नवीन काही सांगत नाही. हा मिल'ने निगामी 
अनुमानावर घेतलेला आक्षेप आहे. ताकिक अनि- 
वायेता आणि ज्ञानशास्त्रीय अनागतता किवा 
नावीन्य या दोन्ही गोष्टी एकसमपावच्छेंदेकरूत 
साधता येत नाहीत. परंतु त्यांना जर हे सांगायचे 


२९. 


असेल, तर त्यांच्या वरील तिसऱया विधानाने ते 
बरोबर व्यक्‍त होत नाही. 

हे माझे विवेचन बरोबर असेल, तर (१) निगामी 
अनमानात आधारविधानांच्या सत्यासत्यतेचा विचार 
केला जात नाही, पण विगामी अनुमानात तो 
प्रामख्याने होतो; (२) तसा विचार होत 
नसल्यामुळे निगामी अनुमानातील आघार-विधाने 
व निष्कषे यांतील संबंध आकारिक आहे व तसा 
विचार होत असल्यामुळे विगरामी अनुमानात 
माधार-विधाने व निष्कर्ष यांतील संबंध आकारिक 
नाही; आणि (३) निगामी अनुमानाचा निष्कषं 
वस्तुस्थितीविषयी काहोहो सांगत नाही, परंतु 
विगामी अनुमानाचा निष्कषे वस्तुस्थिती विषयी 
काहीतरी सांगतो, ही डॉ. बखले यांनी सांगित- 
हेली निगामी व विगामी अनुमानांतील तिन्ही 
भेदलक्षणे समर्पक वाटत नाहीत. निगामो अन्‌मा- 
नात भाधारविधाने निष्कर्ष संभाव्य असल्याचे 
दाखवितात, हेच या दोन अनुमानांतील प्रमुख भेद- 
लक्षण आहे. 

या पुस्तकात अद्या काही संदिग्धता, छोट्या 
चुका व त्रुटी आढळतात; परंतु पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे 
प्रकरण २ व प्रकरण ५ या दोन प्रकरणांत अधिक 
प्रमाणात दोष असल्यामुळे या दोन प्रकरणांचा 
थोड्या तपद्यमीलात विचार करू. 


' तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप? या दुसऱ्या प्रकरणात 
पृ. १७ वर रसेल तत्त्वज्ञानाला गणितीय आधार 
देण्याचा प्रयत्न करतो असे लेखक म्हणतो. 
रसेलच्या मते तत्त्वज्ञानात तकेशास्त्राला महत्त्वाचे 
स्थान आहे. तसेच गणित तकेशास्त्रावर अवलंबन 
आहे; नव्हे, ते तकज्यास्त्रात रूपांतरित करता येम ी 
असे रसेल मानतात. परंतु तत्त्वज्ञानाला तकंशास्त्राचा 
आधार देणे म्हणजे गणिताचा आधार देणे असे 
यावरून निप्षन्न होत नाही. तत्त्वज्ञानाला गणितीय 
आधार देण्याचे रसेल म्हणत असल्याचे वाटत 
नाही. म्हणून लेखकाचे हे विधान खटकले. 

रसेल तत्त्वज्ञानात मुख्यतः दोन विश्‍लेषणपद्ध- 
तींचा अवलंब करतो. त्या दोन पद्धतींना डॉ. 
बखले (१) * विश्लेषणाची पद्धती' आणि 
(२) ' भोकेमचा वस्त्रा चालविणे ' असे म्हणतात 


४० 


आणि पुढे लिहितात, ““ विश्लेषणपद्धतीला रसेल 
“ ताकिक परमाणुवाद ' असे म्हणतो. ” (पृ. १८). 
परंतु “ ताकिक परमाणुवाद ” ही एक तत्त्वज्ञानीय 
किवा तत्त्वमीमांसेतील उपपत्ती आहे. ती पद्धती 
नाही, शिवाय रसेलच्या दोन्ही पद्धती विइलेषण- 
पद्धतीच आहेत. त्यामुळे एकीलाच विदलेषणपद्धती 
म्हणणे गेरसमज करणारे आहे. म्हणून रसेल ज्या 
दोन विशलेषणपद्धती वापरतो त्यांना अनुक्रमे 
( १) निश्चित वणेनाची विशलेषणपद्धती आणि 
(२ ) तार्किक रचनापद्धती असे म्हणणे अधिक 
संयुक्तिक ठरले असते, असे वाटते. पहिलीस 'सम- 
स्तरीय विश्‍ळेषण ' आणि दुसरीस * विषमस्तरीय 
किवा नवस्तरीय विश्लेषण ? असेही म्हटले गेले 
आहे. ' फ्रान्सच्या सध्याच्या राजाला टक्कल आहे ' 
याचे विद्लेषण करताना या वाक्याचे ताकिक 
विश्लेषण स्पष्ट केले जाते; परंतु टेबल किवा 
खुर्ची या जडवस्तूंचे जेव्हा संवेद्यांच्या भाषेत विशले- 
षण केले जाते, तेव्हा जडवस्तूच्या स्तरावरून 
आपण संवेद्यांच्या स्तरावर जातो. दुसर्‍या पद्धतीत 
ओकेॅमचा वस्त्रा चालविला जातो. 

ताकिक परमाणुवाद विद्लेषणपद्धतीचा अवलंब 
करतो. परंतु हे विश्‍ठेषण भौतिक किवा प्रायो- 
गिक नसून ताकिक आहे. अर्थात ताकिक विदलेषण 
हे फ्त भाषेचेच करता येते हा, पुढे पॉझिटिव्हि- 
स्टांनी मांडलेला विचार रसेल मांडीत नाहीत. हे 
येथे निदशंनास आणण्याचे कारण डॉ. बखले प. १९ 
वर ताकिक परमाणुवादाच्या विइलेषणपद्धतीचे 
स्वरूप स्पष्ट करतात, तेव्हा त्यांच्या लिखाणाचा सूर 
असा दिसतो, की हे ताकिक विइलेषण फक्त भाषेचेच 
आहे. ते म्हणतात, “ बाह्य जगाविषयी अथवा 
आंतरिक जगाविषयीसुद्धा जेव्हा आपण बोलत 
असतो, जेव्हा आपण वणंन करीत असतो, तेव्हा 
जी भाषा आपण वापरीत असतो त्या भाषेचे विष्ले- 
षण करता येते. आणि असे विइलेषण करता करता 
ज्या अंतिम घटकांप्यंत आपण जाऊन पोहोच 
शकतो, त्या घटकांनाही * परमाणू * म्हणता येईल. 
हाच अर्थ रसेलला अभिप्रेत आहे? ... « विशलेष- 
णाच्या पद्धतीने भाषेतोळ (जाड ठसा माझा ) अंतिम 
घटक ' परमाणू ' प्राप्त होऊ शकतात हे स्पष्ट 
आहे. ” या वाक्‍्यांवरून असे वाटण्याची शक्‍यता 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


आहे, की रसेल्च्या मते ताकिक विश्‍लेषण फक्त 
भाषेचेच करता येते. पण हा गैरसमज होईल. 
रसेलच्या मते ताकिक विष्लेषण हे भाषेचे तसेच 
वस्तुस्थितीचेही करता येते. वस्तुस्थितीलासुद्धा 
तार्किक आकृतिबंध असतो. म्हणून रसेल आपल्या 
ताकिक परमाणुवादामध्ये भाषेचे तसेच वस्तुस्थिती - 
चेही ताकिक विद्लेषण करतो. व्यामिश्र वस्तु- 
स्थितींचे ताकिक विश्लेषण केल्यावर आपण पार- 
माण्विक वस्तुस्थितीपर्यंत येऊन पोहोचतो. पार- 
माण्विक वस्तुस्थितीचे विश्लेषण वस्तुस्थितीत होऊ 
शकत नाही. कारण तिचे घटक वस्तुस्थिती नसतात. 
तरीही अश्या पारमाण्विक वस्तुस्थितीचे विष्लेषण 
तिच्या घटकात करता येते. असे. विश्लेषण केल्यास 
आपल्याला “ विज्षेष , “* गुणधर्म ' किवा ' संबंध 
उपलब्ध होतात. हे ' विज्षेष' हेच ' ताकिक परमाणू? 
होत; परंतु डॉ. बखल्यांच्या वर उद्घृत केलेल्या 
विवेचनात “* परमाणू ' हे भाषेतील अंतिम घटक 
असे म्हटले आहे, हे बरोबर नाही. वस्तुस्थितीच्या 
ताकिक विश्केषणाद्वारा परमाणु-विशषेष उप- 
लब्ध होतात. भाषेच्या ताकिक विदलेषणाद्वारा 
उपलब्ध होतात ती ' ताकिक विशेषनामे ! आणि 
'गुणवाचक किवा संबंधवाचक सामान्य पदे किवा 
शब्द', पृ. १९ वरील विवेचनात हा मुद्दा स्पष्ट 
होत नाही. 

वस्तुस्थितीचे तसेच भाषेचेही विश्‍लेषण करता 
येते, हे रसेलचे मत डॉ. बखले यांनी पृ. २१ वर 
स्पष्ट केले आहे. परंतु येथे दोन गोष्टी खटकतात. 
(१) मी पुढे उद्धत करीत असलेल्या पृ. २१ वरील 
वाक्याचा अथे स्पष्ट नाही, “ * वस्तुस्थिती । आणि 
“विधान' या विश्लेषणाच्या पद्धतीचा उपयोग 
करून रसेल ज्या निष्कर्षाला येतो, ते असे सांगता 
येतील, ” ' वस्तुस्थिती ' व * विधान? या विशलेषण- 
पद्धती आहेत असा याचा वरकरणी अर्थ होतो; 
परंतु डॉ. बखले यांना असे म्हणायचे नसणार. 
या, म्हणजे ताकिक विदलेषणपद्धतीचा अवलंब 
करून असे वाक्य केले तर “वस्तुस्थिती”! आणि 
“विधान” हा भाग वाक्यात बसत नाही. तेव्हा 
डॉ. बखले यांना असे म्हणायचे असावे, की '“ वस्तु- 
स्थिती व विघान यांचे ताफिक विश्लेषण करून 
रसेल ज्या निष्कर्षाला येतो, ते असे सांगता येतील, 


अक्षरवेध 


परंतु मूळ वाक्यात काहीतरी चूक राहिली आहे. 
(२) हे वाकय स्पष्ट नाही ही एवढी महत्त्वाची चूक 
नाही. परंतु डॉ. बखले यांनी त्याच पृष्ठावर ४(अ) 
आणि ब हे निष्कषे दिले आहेत ते अचूकपणे मांडले 
गेले नाहीत. ते म्हणतात, “पारमाण्विक वस्तुस्थिती- 
मध्ये एक विक्षेष आणि एकच गुण राहू शकतो. 
पारमाण्विक विधानामध्ये एक तार्किक विश्वषनाम 
आणि एकच विधेय राहु शकते. हे निष्कर्ष काटे- 
कोर व अचूक नाहीत. कारण पारमाण्विक वस्तु- 
स्थितीमध्ये एक विदषेष आणि एक गुण किंवा एक 
संबंध आणि दोन किंवा अधिक विशेष राहू शकतात. 
[उदा., 1'3, ०२७, 7१ (9, 09, ९) येथे ए हा 
गुण व 9 हा विशेष, एे हा संबंध आणि 9, 0, ६ है 
विशेष आहेत.] तसेच पारमाण्विक विधानात एक 
विशेषनाम आणि एक विधेय किंवा एक संबंधवाचक 
शब्द आणि दोन किवा अधिक तार्किक विशेषनामे 
असु शकतात. 

पृ. २१ वरील ही त्रुटी डॉ. बखले यांनी पृ. २३ 
वर भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. ' प्रयत्न 
केला आहे? असे म्हणण्याचे कारण तेथेही गुणवाची 
व संबंधवाची असे विधेय़ाचे किंवा वणंनाचे दोन 
प्रकार दाखवले असले तरी द्विपदो, त्रिपदी किवा 
अनेकपदी संबंधवाची शब्द असेल तर दोन, तीन 
किवा अनेक ताकिक विज्षेषनामे परिमाण्विक विधा* 
नात असावी लागतात, हा मुद्दा त्यांनी स्पष्ट केलेला 
नाही. याशिवाय त्यांनी या तक्त्यात पारमाण्विक 
वस्तुस्थितीचे ताकिक विइ्लेषण केल्यास एक विशेष 
व एक गुण किवा द्विपदी वा अनेकपदी संबंध व 
त्यानुसार दोन किवा अनेक विशेष उपलब्ध होतात 
हे दाखवलेच नाही. एवढेच नव्हे, तर पृ. २१ वर 
तार्किक विश्‍लेषण वस्तू किवा व्यक्‍ती यांचे नसून 
वस्तुस्थितीचे असते असे त्यांनी प्रतिपादन केले होते 
ते विसरून किवा त्याच्या विरोधी प्रतिपादन ते 
पृ. २३२ वरील तक्त्यात करतात. पृ. २ ३ वरील 


तक्त्याचा 'अ? भाग पुढीलप्रमाणे : 
न. भा. ६- 


४१ 


नगाचे विश्‍लेषण-- 


भोतिक वस्तू/व्पक्‍ती 
| 


गुणधमं संबंध 
| 
वेद्ये 
वि 
या ऐवजी ते खालीलप्रमाणे पाहिजे -- 
जगरव्यामिश्र किंवा आण्विक वस्तुस्थितींचा समुदाय 


| 


पारमाण्विक वस्तुस्थिती 


बिशेष सामान्य 


असे लिहिल्यास पृ. २३ वरील तक्त्याचा “अ' भाग 
प. २१ वरील विवेचनाशी आणि पृ. २३ वरोल्ल 
तक्त्याच्या “ब? भागाशी सुसंगत होईल. तक्त्यातील 
* ब! भाग पुढीलप्रमाणे आहे : 

भाषेचे विशलेषण- 


| 


| 
वाक्य 


| 


विधान 


डी वी 

| | 

उहदेश्य विधेय 

| | 
विशेषनाम । | 
। गृणवाची संबंधवाची 

। | 
तार्किक विशषताम सामान्य विशषषनाम 

यात थोडा बदल करून तो खालीलप्रमाणे असता 


तर अधिक स्पष्ट व निःसंदिग्ध झाला असता : 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


७२ 


बोधात्मक भाषचे विलेषण 
| 
विधाने 
| 
| | 
संयुक्‍त, आण्विक सामान्य 
118116191७ विधाने ((५९॥12191) विधाने 
पारमाण्विक विधाने | 


| सवेवाची अस्तित्ववाची 
। | 
उद्देश गुणवाची किवा 
ताकिक विज्षषनाम संबंधवाची घटक' 
व्यक्‍ती किवा वस्तु या ताकिक रचना आहेत असे 


मानू लागल्यावर रसेल ताकिक रचनापद्धतीनुसार 
त्यांचे विश्लेषण वेद्यांत करतो. 


* भाषामीमांसा । या पाचव्या प्रकरणात * वाक्‍्य' 

व ' विधान" यांत रसेल भेद करतो असे सांगून 

त्याचे स्पष्टींकरण देताना डॉ. बखले लिहितात- 

“ वाक्य हे सत्य अथवा असत्य नसते, केवळ विधानेच 

सत्य वा असत्य असतात.” (पृ. ६५). या विधा- 

नाच्या पुष्ट्यथे आज्ञारथक वाक्याचे उदाहरण देऊन 

त्याला सत्यासत्यता नाही असे ते सांगतात. परंतु 

मला वाटते, येथे सर्वे प्रकारच्या वाक्यांना- म्हणजे 

प्रश्‍न, आज्ञा, विनंती, उद्गारवाचक वाक्यांना-- 

सत्यासत्यता असते का ? हा खरा प्रश्‍न नाहो. डॉ. 

बखले म्हणतात त्याप्रमाणे “ आज्ञाथंक वाक्य सत्य 

आहे किवा नाही हा प्रश्‍नच उपस्थित होऊ शकणार 

नाही.” ( पृ. ६५). मग खरा प्रश्‍न आहेतो हा, को 

“ सत्य ' किवा असत्य ' ही विशेषणे बोधात्मक 
वाक्‍यांना- म्हणजे जी वाक्ये विधाने व्यक्‍त करतात 

अशा वाकयांना- लावायची, की ती वाक्ये व्यक्‍त 
करीत असठेल्या विधानांना लावायची ? ( जर सत्य 
किवा असत्य ही विझ्षेषणे वाक्य़ांता लावता येत 
असतील तर ' विधान' हो संकल्पना अनावश्यक ठरेल. 
“वाक्‍्य' व “ विधान ' अज्ञा दोन पदांची गरज उरणार 
नाही. ) परंतु डॉ. बखले यांना हा प्रश्‍त भावला 
नसावा आणि भावला असेल तर त्यांनी त्याचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


दिलेले उत्तर फारच संदिग्ध व गोधळात टाकणारे 
आहे. डॉ. बखले म्हणतात, केवळ वस्तुस्थिति- 
दर्शक वाक्‍येच विधाने व्यक्त करीत असल्याने ती 
सत्य अथवा भसत्य राहू शकतात. ” ( तर्त्रेव ) 
येथे ' ती ? म्हणजे वाक्ये की विधाने ? वाक्य- 
रचनेवरून “ती ' हे सवंनाम वाक्यांचा निदेश 
करीत असावे असे दिसते. परंतु लगेचच पुढील 
वाक्यात ते आपला निष्कषे सांगताना म्हणतात, 
“ थोडक्यात, सत्यासत्यता ही मूल्ये विधानांची 
असतात, वाक्यांची नव्हे. ” ( प. दष |. 

यावरून हे स्पष्ट आहे, कौ विधाने सत्य किवा 
असत्य असतात, वाक्ये सत्य किवा असत्य आहेत 
असे म्हणणे गैर आहे हे रसेलचे मत डॉ. बखले येथे 
प्रतिपादन करीत आहेत. परंतु आज्ञार्थक, प्रश्‍नाथक, 
उद्गारवाचक वाक्यांना सत्यासत्यता नसते यावरून 
कोणत्याच वाक्याला म्हणजे बोधात्मक वाक्‍्याला- 
सुद्धा सत्यासत्यता नसते असे निष्पन्न होत नाही. 
तात्पर्य, सत्यासत्यता ही मूल्ये बोधात्मक वाक्यांना 
का लावता येत नाहीत व त्या वाक्‍्यांद्रारे व्यक्‍त 
होणाऱ्या विधानांनाच सत्यासत्यता का लावायची 
याविषयी कोणतीही कारणमीमांसा किवा य॒क्ति- 


बाद आपल्याला डा. बखले यांच्या विवेचनात 
आढळत नाही. 
यानंतर लेखक ' विधानांचा अर्थ ' भाणि 


* विधानांची सत्यासत्यता * यांमध्ये भेद असल्याचा 
उल्लेख करून “त्याचे स्पष्टीकरण करण्यापूर्वी 
विधानाचे स्वरूप काय असते ? हे समजावत 
सांगतो. परंतु विधानाच्या स्वरूपाचे विवेचन झाल्या. 
वरही या भेदाचे स्पष्टीकरण मला कोठे आढळले 
नाही. 

विधानाच्या स्वरूपाचो चर्चा केरताना पृ. ६७ वर 
लेखक म्हणतो, ' विधान ही काही वस्तू नाही, तर 
तो एक ताकिक रचना आहे असे रसेल समजतो. ” 
परतु 'वस्तु' व * ताकिक रचना ' या विरोधी 
सकल्पना आहेत असे मानता येईल का? तसे 
मानले तर “वस्तु अथवा व्यक्ती वास्तविक तार्किक 
रचना आहेत” या पृ. २१ वरोल विधानाचे व 
प्रकरण ७ मधील वस्तुमीमांसेचे काय ? 


र्ट ढ 
ताकिक रचना ' या संकल्पनेविषयी कदाचित 
रसेलच्या मतातच गोंधळ असण्याची शक्‍यता आहे. 


2. 


९८७ ६) 


ठे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अक्षरवेच 


परंतु तसा गोंधळ असल्यास तो निदशेनास आणून 
द्यायला हवा. “* ताकिक रचना ' याचा अथ (१) 
* काल्पनिक पदार्थ ,किंवा मिथ्या वस्तू ' असा 
घ्यायचा, को (२ ) तो एक संज्ञेचा प्रकार सम- 
जायचा ? डॉ. बखले यांना पहिला अथे अभिप्रेत 
असावा असे दिसते. असे म्हणण्याची. कारणे दोन- 
(१) विधान ही टेबल, खुर्ची यांसारखी वस्तू नाही 
असे डॉ. बखले (व कदाचित रसेलसुद्धा ) मानत 
असावेत. (२) ' ताकिक रचना व त्यांचा भाषेत 
उल्लेख करण्यासाठी वापरली जाणारी संज्ञा यांत 
रसेल भेद करतो असे डाँ. बखले सांगतात. ते 
म्हणतात, ““ ताकिक रचनांचा भाषेत उल्लेख 
करण्यासाठी जे शब्द अथवा शब्दप्रयोग वापरण्यात 
येतात, त्यांना रसेल * अपूर्ण चिन्ह? अथवा 
' अपुर्ण संकेत ' असे म्हणतो. ” ( पृ. ६७-६८). 
विधान टेबल-खुर्चीसारखी वस्तु नाही हे म्हणणे 
बरोबर आहे. परंतु म्हणून तार्किक रचना म्हणजे 
मिथ्या किंबा काल्पनिक पदाथे असा अथे घेतला 
तर टेबल, खुर्ची, गोविंदा या वस्तु व व्यक्‍ती 
ताकिक रचना आहेत असे म्हटल्यास ते काल्पनिक 
किवा मिथ्या पदाथ ठरतील, हे रसेल व डॉ. 
बखले स्वीकारतील काय ? 

डॉ. बखले यांनी पुढे विधानाचा विचार करताना 
* संज्ञा ' अथवा * संकेत ' असा शब्द न वापरता 
* चिन्ह ' शब्द वापरला आहे. ' चिन्ह ' शब्द फार 
संदिग्ध आहे “ आज पावसाचे चिन्ह दिसत आहे ” 
आणि “ वस्तुभाषेतील वस्तु-शब्द हेही चिन्हेच 
असतात ” या दोन वाक्‍्यांतील * ' चिन्ह शब्द 
एका्थेवाची नाहीत. पहिल्या वाक्यातील 'चिन्ह 
शब्द इंग्रजी “अं्ठा)) या अर्थी आहे, तर दुसऱ्या 
वाक्यात तो * 5711001 ' या अर्थी आहे. ही संदि- 
ग्धता टाळण्यासाठी “चिन्ह व संज्ञा हे भिन्न 
भिन्न शब्द वापरणे योग्य झाले असते व ते सुलभही 
होते. 

डॉ. बखले शब्दचिन्हांचे : सरल-चिन्ह' आणि 
' ठयामिश्र-चिन्ह ' असे दोन प्रमुख प्रकार सांगून 
* लाल ' व ' लाल फूल ' ही अनुक्रमे सरल-चिन्ह 
व व्यामिश्र चिन्ह यांची उदाहरणे देतात, “ज्या 
शब्द-चिन्हांचे विश्‍लेषण होऊ शकत नाही अक्षा 
सरल-चिन्हांना रसेल “ विशेषनाम ' असे म्हणतो तर 


टी. 


ज्या शब्द-चिन्हांचे विश्‍लेषण होऊ शकते अक्या 
चिन्हांना रसेल * वर्णने ' असे म्हणतो * असे सांगून 
'* : लाल ” हे विक्षेषनाम आहे तर “ लाल-फ़ूल हे 
वणन आहे” असा ते निष्क्षे काढतात. (पृ. ६९) . 
परंतु हा निष्कषं चुकीचा वाटतो. “ सर वॉल्टर 
स्कॉट', ' महात्मा गांधी ' ही व्यामिश्र चिन्हे असली 
तरी ती विशेषनामे आहेत आणि “ लाल', * गोड ', 
' गरोल ”, * मऊ ! इत्यादी सरल चिन्हे असलो तरी 
ती विदेषनामे नसुन वर्णने आहेत. डॉ. बखले यांनी 
विश्षेषनामाचे जे निकष दिले आहेत त्यांनुसारही 
: लाल हे विक्षषनाम ठरत नाही. डॉ. बखले 
म्हणतात, “ विदेषनाम म्हणजे असे नाम किवा 
नाव, की ज्याचा उपयोग विशिष्ट व्यक्तीचा अथवा 
वस्तूचा निदेश करण्यासाठी केला जातो...” हेच 
तकेशास्त्राच्या परिभाषेत ते असे सांगतात, * जेव्हा 
एखाद्या वस्तूविषयी अथवा व्यक्तीविषयी आपण 
बोलतो तेव्हा ज्या शब्दाच्या साहाय्याने आपण त्या 
वस्तुचा अथवा व्यक्तीचा निदेश करू, त्या शन्दाला 
। उद्देद्य ' म्हणू. म्हणजे तो शब्द उद्देद्याच्या जागी 
आपण लिहू. असा जो शब्द असतो त्याला विशेष- 
नाम म्हणता येईल.” (पृ. ६९) 

डॉ. बखले यांनी सांगितलेला वरील निकष 
लावल्यास “ लाल ' या शब्दाला विशेषनाम म्हणता 
येणार नाही. कारण “ लाल हा शब्द विशिष्ट 
वस्तुचा अथवा व्यक्‍तीचा निदेश करण्यासाठी वाप- 
रला जात नसून निर्दिष्ट वस्तूचे वर्णन करण्यासाठी 
वापरला जातो. तसेच तो उद्देश्याच्या जागीही 
वापरता येत नाही. येथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला 
हवी. ती ही, की व्याकरणाच्या नियमानसार वर्णने 
उद्देद्याच्या जागी योजिली जातात. परंतु येथे आप- 
ल्याला कतंव्य आहे ते ताकिक उद्देद्य व तार्किक 
विधेय यांच्याशी. विशेषनामच फक्त ताकिक उहदे- 
इ्याच्या जागी योजिता येते आणि विघेयाच्या जागी 
येणारे सवे शब्द वणेनपर असतात असे रसेलचे मत 
आहे. या दृष्टीने * लाल' हे वर्णन आहे; विक्षेषनाम 
नाही. 

नाम (विशेषनाम) व वणन यांत भेद करताना 
नाम हे सरलचिन्ह असते व वणन हे व्यामिश्रचिन्ह 
असते असे रसेल म्हणतो. पण याचा अथे काय 
घ्यायचा ? व्यामिश्र चिन्ह म्हणजे एकाहून अधिक 


1४ 
शब्दचिन्हांचे बनलेळे आणि सरलचिन्ह म्हणजे एकच 
शब्द असलेले असा अथं घेतल्यास, पूर्वी म्हटल्या- 
प्रमाणे * सर वॉल्टर स्कॉट ', “ महात्मा गांधी ' हे 
व्यामिश्र म्हणून वणंने ठरतील आणि “लाल', 'गोड' 
इत्यादी सरल चिन्हे म्हणून विशेषनामे ठरतील. 
परंतु रसेलला हे अभिप्रेत नसावे. सरल चिन्ह 
म्हणजे ज्याचे विद्लेषण करता येत नाही ते. या 
अर्थाने ' सर वॉल्टर स्कॉट! या नावात जरी तीन 
शब्दचिन्हे असली, तरी त्याचे विद्लेषण करता येत 
नाही; कारण तीन स्वतंत्र अथ असलेल्या शब्दचिन्हां- 
पासून ते व्यामिश्र चिन्ह बनलेले नाही. जसे * जगा- 
तील सर्वांत उंच पर्वत ' या उलट “ लाल? हा एकच 
शब्द असला तरी त्याच! अर्थ समजावून घेताना तो 
ज्या प्रकारच्या विधानात वापरला जातो त्या विधान- 
प्रकाराच्या आकृतिबंधाचा उल्लेख करावा लागतो. 
उदा., “क्ष लाल आहे. लाल या शब्दचिन्हाचे 
ताफकिक स्वरूप समजणे म्हणजे 'क्ष लाल आहे' 
या भाकृतिबंधाचे विधान समजणे. या दृष्टीने 
* लाल ” याचे विष्लेषण करता येते व म्हणून ते 
व्यामिश्र चिन्ह आहे, असे म्हणता येईल..नाम समजणे 
म्हणजे त्या नामाने निदेश होणाऱ्या नामीली परि- 
चय होणे व वणंन समजणे म्हणजे त्याचा विधानात 
कसा उपयोग होतो, हे समजणे. नाम ज्या प्रकारे 
स्वतंत्र रोत्या समजू शकते, त्या प्रकारे वर्णन समजू 
शकत नाही. म्हणून वर्णन “ अपुण चिन्ह ' किवा 
“ अपुणं संज्ञा ' आहे. त्याचे स्वरूप वैधानिक फलना- 
सारखे आहे हे मत रसेलने “ तार्किक भणुवादी ! 
भूमिकेतून मांडले आहे. 

१९४० साली प्रसिद्ध झालेल्या “अन्‌ इन्क्वायरी 
इन्टू मीनिंग अंड ट्रूथ ” या ग्रंथात रसेल हे लाल 
आहे ? हे उद्देश्य-विधेय स्वरूपाचे विधान आहे असे 
मानीत नाही. कारण तसे मानले तर “हे' या दशक 
सर्वेनामाने अज्ञेय द्रव्याचा निदेश होतो असे मान- 
ण्याची आपत्ती येते. म्हणून तो तेथे असे सुचवितो, 
की 'हे लाल आहे! याचा अथ 'येथे लालपणा भाहे! 
(7८त८$$ 15 ॥टा2) असा करून “ लाल हे 
विधेय न मानता नाम मानावे भाणि मग वस्तु म्हणजे 
लालपणा, कठीणपणा इत्यादी गुणधर्मांचा संघात 
मानावा (पृ. ९२ ), अर्थात डा. बखले ? लाल 
हे विशषनाम आहे असे म्हणतात, तेव्हा त्यांना 


नवभारत 


आक्टोबर, १९८३ 


रसेल्च्या या मताचा ऊहापोह करायचा होता 
असे दिसत नाही. ते रसेलच्या तार्किक अणुवादी 
भूमिकेचेच विवेचन करीत आहेत. 

देनंदिन भाषिक व्यवहारात विशिष्ट व्यक्तीचा 
निदेश आपण तीन प्रकारांनी करतो-- (१) 
विशेषनामाचा उपयोग करून- उदा. 7 गोपाळ, 
सह्याद्री इत्यादी; ( २) दशक सववंनामाच्या 
साहाय्याने- उदा., हा, तो, इत्यादी; आणि (३) 
असंदिग्ध वर्णनाच्या साहाय्याने- उदा. , * शाकुंतल 
नाटकाचा लेखक ', ' भारतातील सर्वांत उंच पर्वेतः 
इत्यादी यामुळे- व्याकरणदृष्ट्या हे तिन्ही प्रकारचे 
शब्दप्रयोग उहेश्याच्या जागी योजले जातात. 
या साम्यामुळे या तीन प्रकारच्या शब्दांचे किवा 
शब्दप्रयोगांचे ताकिक स्वरूप एकच आहे असे 
मानण्याची चूक केली जाते. परिणामतः तस्वज्ञा- 
नात काही चुकोचे निष्कर्प काढले जातात. यासाठी 
रसेल या तीन प्रकारच्या शब्दप्रयोगांचे ताकिक 
स्वरूप कसे भिन्न आहे हे दाखवितो. * ह १ ली” 
इत्यादी दक्षंक सर्वनामांचे कार्य वस्तूचा केवळ 
निदेश करणे एवढेच असते. ती निदिष्ट वस्तूचे 
वर्णन करीत नाहीत. यांना रसेल ' ताकिक विशेष- 
नामे ' म्हणतो आणि या प्रकारात ' येथे ', 
: आता । इत्यादी शब्द घालतो. व्याकरणात ज्याला 
विशेषनाम म्हणतात त्या शब्दाचे कार्य बहुतांशी 
वस्तु-निदशाचे असते, वर्णनाचे नसते. म्हणून त्याला 
ताकिक विशेषनामासारखे मानायला हरकत नाही. 
कारण आपण विशेषनामाचा अर्थ विचारीत नाही तर 
त्याने कोणाचा निदेश होतो, असे विचारतो. परंतु 
काही वेळा विशषेषनामांचा उपयोग संक्षिप्त वर्णने ! 
म्हणूनही केला जातो. उदा., येशूस्शिस्त ही ऐतिहासिक 
व्यक्ती होती.' येथे येश्हश्‍्िस्त हे संक्षिप्त वर्णन 
आहे व हे वणंन हागू पडणारी एकतरी व्यक्‍ती 
होती असा या वाक्याचा अर्थ आहे. संदिग्ध किवा 
असंदिग्ध वर्णन एखाद्यावेळी वस्तुचा निदेश करण्या- 
साठी उहेश्य म्हणून वापरण्यात आले, तरी त्याचे 
ताकिक स्वरूप विशेषनामासारखे मानता येणार 
नाही, असे रसेलचे मत आहे. 

रसेलच्या या मताचे विवेचन डॉ. बखले यांनी 
१. ७० ते ७९ येथे केले आहे. परंतु ते विवेचत 
उष्कळ ठिकाणी संदिग्ध झाले आहे. या संदिग्धतेचे 


अक्षरवेध 


एक कारण म्हणजे उद्देश्य व विधेय ही पदे व्याकरण- 
शास्त्र भाणि तकंशास्त्र अश्या दोन अर्थाने वापरता 
यतात आणि हे दोन उपयोग डॉ. बखले यांच्या 
विवेचनात पुरेसे अलग व स्वतंत्र ठेवले गेले नाहीत. 
उदा., पू. ७३ वर वणंनाचे स्वरूप सांगताना खालील 
परस्परविरोधी वाक्ये येतात: “ वणेनाचा उपयोग 
विज्षेष व्यक्तीचा अथवा वस्तूचा निदेश करण्या- 
करिता भाषेत पुष्कळदा करण्यात येतो' असे म्हणून 
लगेच पुढल्या परिच्छेदात “ असा निर्देश वर्णन 
करीतच नाही ' असे म्हटले आहे. त्याच्या पुढे परत 

वणनाचा उपयोग विधानात उद्देंश्याच्या जागी 
किवा विधेयाच्या जागी करण्यात येतो' असे 
म्हटले आहे. अशा प्रकारचे वर्णनाचे स्वरूप 
सांगून शेवटी ' वणंनाने व्यक्तीचा अथवा वस्तूचा 
निदेश होऊ शकतो काय? ' हा विवाद्य प्रश्‍न ते 
उपस्थित करतात आणि पृ. ७४ वर, दैनंदिन भाषेत 
आपण व्यक्‍तीचा अथवा वस्तूचा निदेश करण्यासाठी 
जरी वास्तविक वणंनाचा उपयोग करीत असलो, तरी 
हा गैरसमज असल्याचे रसेलचे मत आहे, असे डॉ. 
बखले सांगतात. यांतील प्रत्येक वाक्य जरी भिन्न 
भिन्न संदर्भांत बरोबर असले, तरी हे भिन्न संदर्भ 
स्पष्ट केले नसल्यामुळे सबंध विवेचन गोंधळात 
टाकणारे झाले आहे. व्याकरणदृष्ट्या आपण वणं- 
नाचा उपयोग कसा करतो, ताकिक दृष्ट्या आपण 
वणनाच्या स्वरूपाविषयी सामान्यपणे काय मानतो 


34 


आणि रसेलच्या मते ताकिक दृष्ट्या वणंनाचे 
स्वरूप कसे मानणे बरोबर आहे हे तीन संदर्भ वेगळे 
करून हे विवेचन होणे आवश्यक होते. परंतु ते 
तिन्ही संदर्भ एकमेकांत इतके मिसळले भाहेत, की ते 
अलग करणे वाचकाला, आणि विद्षेषतः सामान्य 
वाचकाला दुरापास्तच ठरणार आहे. 

पुस्तकाची भाषा सोपी व प्रवाही आहे. परंतु 
: हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे” अज्ञा प्रकारचे 
काही शब्दप्रयोग काही प्रमाणात थोड्या अधिक 
प्रमाणात आल्यामुळे खटकतात. तसेच एकाच 
व्यक्तीचे नाव पृ. १८ वर * ओकायम * तर पू. २३ 
२४ वर “ ओकॅम? असे आले आहे आणि [1111501 
चा उच्चार * उमसॉन ' (पृ. १५३-१५५) केला 
गेला आहे. या व अश्या बाबतीत थोडी अधिक 
काळजी घ्यायला हवी होती. 

कोणतीही कृती परिपुर्ण आहे असे मानणे किंवा 
दावा करणे चूक ठरेल. या दृष्टीने या पुस्तकातील 
काही गुणदोषांचे थोडक्यात दिग्दर्शन करण्याचा 
येथे प्रयत्न केला आहे. रसेलच्या तत्त्वज्ञान-विचाराची 
तोंडओळख करून देण्याच्या दृष्टीने डॉ. बखले यांचे 
हे पुस्तक उपयोगी ठरेल. परंतु यातील भाषामीमांसा 
आणि रसेलची विशलेषणपद्धती यांविषयीचे लिखाण 
थोडे अधिक काळजीपुर्वक केले गेले असते, तर ते 
निश्‍चितच अधिक उपयुक्त ठरले असते. 


- शि. स. अंतरकर 


€के:€3€3€3€>€>€>€>€> €3€>€> €><€3€>€>€3€9€>€>€>€><€3€9:€3 
0 । सत्‌फलाय सहकारिता । 


” वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 
0) 
(9) 


- दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि. 
> वाई ( सातारा ) 


क मुदत ठेवींवर भक्षक व्याज क्र बचतोच्या विविध योजना 
हायरपरचेस योजना क्र सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय 
शाखा : पांचगणी; फोन तं. २२० 


प. कृ. अभ्यकर' 5, 001४1. 11,. 5. 
मॅनेजर 


फोननं७ 


श्र सुलभ हप्त्यांची 
श॑ तत्पर सेवा 


द. न. पटवर्धन 
चेअरमन 


€*>€>€>€>€>:€>€>६>&€>€>&€>€&>& 


टि 


वाद-संवाद 


संपादक, नवभारत मासिक यांस, 
स. न. वि. वि. 
ऑगस्टच्या नवभारत मासिकातील माझ्या 
लेखातील काही भागावर आक्षेप घेणारे श्री. 
अरुण ठाकूर यांचे पत्र वाचले. मुळशी सत्याग्रहात 
प्रमुख भाग घेण्याऱ्यांपेकी काही जणांशी माझा 
व्यक्तिशः संबंध आला होता. त्यांचे कार्य व स्वा्थ- 
त्याग याबद्दल मला नितांत आदर आहे. 
पं. मालवीयजी सनातनी वातावरणात वाढले, 
त्यांचे व्यक्तिगत आचरण पण एखाद्या सनातन 
कमेठ हिंदूप्रमाणेच होते. असे असता देशाला 
भविष्यात विज्ञान व तंत्रविद्या या दोहोंची अत्यंत 
आवद्यकता लागणार आहे, याचे स्पष्ट चित्र 
त्यांच्या अंतःचक्षूसमोर साकार झाले होते याविषयी 
कोणासही कुतृहूलजनक आदचये वाटेल. तत्कालीन 
लोकांची विचारसरणी (अथवा प्रतिसाद) याचे 
एक उदाहरण म्हणून मुळशी सत्याग्रहाचा उल्लेख 
केला होता. सत्याग्रहाच्या इष्टानिष्टतेविषयी त्या- 
मध्ये काहीही टिप्पणी करावयाचा उद्देश नव्हता व 
तसे करण्याची आवद्यकता पण नव्हती. कोणत्याही 
कारणामुळे जर तेथील विद्युत प्रकल्प स्थगित झाला 
असता ( उदा., समजा जर टाटा कंपनीने लोकांनी 
पुढे केलेल्या अटींवर प्रकल्पच करावयाचा नाही 
असा निर्णय घेतला असता ), तर त्यामुळे काय 
परिस्थिती निर्माण झाली असती, हा विचार पुढे 
मांडावयाचा होता. टाटांच्या व्यतिरिक्त वरील 
प्रकल्प संपन्न करावयाच्या काही योजना कोणौ 
पुढे केल्याचे मला माहीत नाही. 
' सध्याच्या काळात या प्रश्‍नाला विशेष महत्त्व 
आहे. परिस्थिती अनुकूल न वाटल्यामुळे देश्याच्या 
एका विभागातील उद्योगधंदे दुसऱ्या विभागात 
स्थानांतरण करण्याची प्रवृत्ती आज दिसते. याच 
कारणाकरिता उद्योगधंदे एका देशामधून दुसर्‍या 
देशात स्थानांतरण करू लागले, तर या घटनेमुळे 
त्या देशांचे किंवा तेथील स्थानिक लोकांचे भले 
होणार आहे की वाईट या प्रइनाचे उत्तर श्षोधून 
काढण्याची वेळ आली आहे. या संदर्भात मला 
७७ रिद्यातर्‍या लेखिकेच्या एला 185 


31708४86त या कादंबरीमध्ये वणेंन केलेल्या 
अशाच एका प्रसंगाची आठवण होते. या प्रसंगात 
तंत्रज्ञ व कारखानदार यांनी राजकोय व सामा- 
जिक शक्तींनी त्यांवर घातलेल्या विविध निबंधां- 
मुळे कंटाळून जाऊन, त्यांच्याशी असहकार कंराव- 
याचे ठरविले तर समाजामध्ये काय परिस्थिती 
होईल, याचे तेथे चांगले दिग्दर््षन केले आहे. 

श्री. सहस्रबुद्धे यांचे या प्रश्‍नाविषयी जे विचार 
उद्धृत केले आहेत ते मूलभूत आहेत, आकषक आहेत. 
त्यांविरुद्ध कोणीही आक्षेप घेऊ शकणार नाही. 
त्यांनी फक्त मानव-संबंधित निर्माण होणाऱ्या सम- 
स्येचा विचार केला आहे. कोणताही प्रकल्प सिद्ध 
करावयाचा म्हटला तर त्यामध्ये इतर अनेक तऱ्हेच्या 
समस्या पण निर्माण होताना दिसतात, ज्यांकरिता 
ठाम उत्तरे मिळविणे तितकेच अवघड असते. 
सध्याच्या यंत्रयुगात मानव आथिक व्यवस्थेचा दास 
बनला आहे, समाजातील संपत्तीवाटपात भयंकर 
विषमता आहे. त्यामुळे नीतिमूल्ये व धर्मं यांकडे 
दुलक्ष होत आहे. एवढेच काय, पण त्यामुळे परिसर 
वातावरणात प्रदूषण निर्माण होत आहे. वाढत्या 
लोकसंख्येला अन्नधान्य व जीवनोपयोगी वस्त 
तिर्माण करण्याकरिता यंत्रांची व कारखान्यांची 
जरुरी आहे. देज्ञाचे संरक्षण करण्याकरिता पण 
भारी अवजड उद्योगधंद्यांची जरुरी आहे. आणि 
या सवे योजना त्वरित अमलात आणण्याची निकड 
आहे, असा अथेंतज्ज्ञांचा दावा आहे. आपणास 
योग्य व स्वीकाराहे वाटणाऱ्या अशा सवं अटींसह्‌ 
यंत्रसाहाय्य मिळण्याची शक्‍यता असती, तर हा 
प्रश्‍न सोपा झाला असता. यांपैकी काही अटी 
पूर्ण न करताच जर यंत्र-योजना साध्य करणे शक्‍य 
होणार असेल, तर त्याचा स्वीकार करावयाचा को 
नाही, या मूलभूत प्रश्‍नाकरिता उत्तर मिळविणे 
कठीण दिसते. 

मनुष्यातील चांगल्या प्रवृत्ती, आददंवाद व 
त्याचा ज्यांवर विश्वास आहे अशी नीतिमल्ये 
इत्यादींच्या योगे मानवी उदिष्टे निश्‍चित करता 
यतात. पण ती अमलात आणावयाचा प्रश्‍न निर्माण 
होतो त्या वेळी विज्ञान, तंत्रविद्या व आाथिक निबंध 


बाद-संवाद 


यांचे मार्गदर्शन स्वीकारण्याशिवाय दुसरा मागं 
राहत नाहो, असे कळते. या सवे गोष्टींचा विचार 
करून वर निर्देशित केलेल्या किंवा अन्य समस्या 
ज्यामध्ये उद्भवणार नाहीत, असा मार्ग जर कोणी 
शोधून काढला व त्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखविले, 
तर यासारखी संतोषजनक दुसरी कोणतीही गोष्ट 
असणार नाही. विज्ञान व तंत्रविद्या यांकडे काही 
कारणामुळे दुलंक्ष केळे, तर काय होते याचे स्पष्ट 
दिग्दर्शन भारताचा गेल्या हजार-दीडहजार वर्षांचा 
इतिहास करतो. जे देश आपल्या गत-इतिहासापासुन 
धडा शिकत नाहीत, त्यांवर तो इतिहास परत जग- 
ण्याची पाळी येते. या गोष्टीची तीब्र व स्पष्ट 
जाणीव तथाकथित सनातनी प. मालवीयजींच्या 
कार्यात जेवढी दिसुन येते, तितक्‍या प्रमाणात हिचे 
दर्शन त्या काळी अन्यत्र कोठेही घडत नव्हते, एवढेच 
मला म्हणावयाचे होते. 


- व, त्रि. चिपळोणकर 


संपादक “ नवभारत ' मासिक यांस 

स. न. वि. वि. 

' नवभारत ' जुलेंच्या अंकात श्री. भुजंग मेश्रा- 
मांचा ' गोंडी गोत्रनामे आणि त्यांचे सांस्कृतिक 
संदर्भ ' हा अनुभवसिद्ध असा लेख वाचावयास 
मिळाला. विविध मुद्द्यांच्या विस्कळित जुळवणीचा 
एक दोष जर सोडला, तर या लेखातील एकंदरीत 
सामग्री अत्यंत नावीन्यपूणे आणि संशोधनात्मक 
स्वरूपाची वाटली. त्याबद्दल श्री. भूजंग मेश्राम 
धन्यवादास पात्र आहेत व “ नवभारत ' अभि- 
नेंदनास पात्र आहे. 

ऑगस्ट ८३ च्या “ नवभारता!तील पत्रव्यवहा” 
रात श्री. सुधांशु गोरे यांचा त्या लेखावरील आक्षेप 
घेणारा लेखही वाचनात आला. त्यांच्या आक्षेपां- 
तील अवास्तवता दर्शविण्याच्य़ा हेतूने काही मुद्दे 
पुन्हा उपस्थित करण्याचा येथे प्रपंच केला आहे. 

काही वर्षांपूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यातील माडीया 
गोंडांत वावरणाऱ्या श्री. गोरे यांना श्री. भुजंग 
मेश्रामांच्या सदरहु लेखातील अनेक गोंडी शब्द 
किंवा गोंडी नामसंदर्भातील अर्थांमध्ये कोणती 
आणि कितपत विपर्यस्तता आढळून आली, याचा 
'त्यांनी कुठेच उल्लेख केला नाही. अनेक शब्द जाऊ 


४89७ 


द्या, पण एकसुद्धा गोंडी शब्द चुकोच्या अर्थाने 
वापरला गेला आहे हे श्री. गोरेंना दाखविता आले 
नाही. पण लेखात केवळ चुकाच असल्याचे त्यांनी 
वारंवार लिहिलेले आहे. अश्या चुकीच्या आग्रहामुळे 
श्री. गोरेना गोंडी भाषेची साधी बाराखडीही माहीती 
नाही, असे वाटते. भाषाशास्त्रदृष्ट्या सदरहू लेख 
चुकीचा म्हणून सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी जे काही 
मुद्दे पुढे मांडले, तेही निव्वळ विसंगत असेच आहेत. 

पहिल्या मुद्द्यात श्री. गोरेंनी ग्रीयसंन, स्टीफन 
फुक्स, रसेल, हिरालाल, डॉ. इरावती कवे यांची 
नावे (आपल्या पदरची) घालून त्यांचे संशोधन 
वरपांगी असल्याचा दावा भजंग मेश्रामांच्या तोंडी 
घालण्याचा अकारण प्रयत्न केला. मूलतः भूजंग 
मेश्रामांच्या लेखात ह्या संशोधनकार्याचा व संशो- 
धकांचा मुळीच उल्लेख आलेला नाही. त्यांनी केवळ 
* गोंडी गोत्रनामे व त्यांचे सांस्कृतिक संदर्भे शोध- 
ण्पाच्या कामात जेवढे पुस्तकी साहित्य उपलब्ध 
आहे, तेवढे मात्र तोकडे पडेल, ' असा आशय व्यक्‍त 
केलेला आहे. आणि त्यांचा तो आशय तंतोतंत 
बरोबरही आहे. जर भुजंग मेश्रामांचे विधान 
खोटे म्हणून सिद्ध करावयाचे आहे, तर धी. गोरे 
यांनी गोंडीयनांच्या ७५० गोत्रनामांचे अर्थ 
आणि त्यांतील गहन सांस्कृतिक संदर्भांचे 
विद्लेंषण कोणत्या लेखकाने कोणत्या पुस्तकात 
करून ठेवलेले आहे हे प्रथम दाखवून द्यायला 
पाहिजे होते. पण श्री. गोरे हे दाखवू शकत नाहीत, 
ही वस्तुस्थिती आहे. आणि जर पूवंसूरींनी या 
संदर्भात लिहिलेच नाही, तर त्यांच्या लिखाणातील 
चुका काढण्याचा प्रश्‍नच कुठे उद्‌भवतो ? म्हणूनच 
श्री. मेश्रामांनी पुर्वसुरींनी च्‌ुकोचे लिहिले असे 
म्हटले नाही, तर या संदर्भात त्यांचे लिखाण तोकडे 
आहे असे म्हटले आहे. दुसर्‍या मुद्द्यात श्री. सुधांश॒ 
गोरे यांनी आपल्या अज्ञानाचेच प्रदर्शन आपल्या 
प्रतिक्रियेत केले आहे. ते म्हणतात, 'गोंडांच्या कुल 
गोत्रे, देवसंख्या आदींच्या बाबतीत देशंकालपरर 
मोठ्या प्रमाणात भिन्नता आढळून येते. ? हा ढोबळ 
आणि अंदाजे शेरा त्यांनी मारला आहे. श्री. गोरे 
एखाद्या प्रदेशातील गोंड लोकांमध्ये ४ सगां (गोत्र 
संच वा “ क्लान सेक्ट *) ऐवजी कमी किंवा जास्त 
संख्येत अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करू शकतात 
काय ? ख्श्रिस्टोफ बॅरन हेमनडॉफ, सेतुमाधवराव 


४८ 


पगडी, एल्वीन, रसेल किवा कोणताही गोंड माणूस- 
सुद्धा श्री. मेश्रामांच्या प्रतिपादनाच्या विरुद्ध जाऊ 
शकत नाही; मग श्री. गोरेनाच येथे प्रदेशभिन्नता 
कशी आढळते हा मोठाच प्रश्‍न पडतो. मडावी हा 
दिल्लीतील असो की लंकेतील असो, जंगलातील 
असो को शहरातील असो, तो ७ देवेच राहील, 
मसराम हा कोणत्याही प्रदेशात असो तो ७ देवेच 
राहील; धुव हा कोठेही असो तो ७ देवेच राहील. 
एखाद्या ठिकाणी श्री. गोरेंना एक देवे किवा २ देवे, 
असा तो आढळला आहे काय ? आढळला असल्यास 
त्यांनी त्वरित कळवावे, की अमुक ठिकाणचे धुर्वे 
२ देवे आहेत आणि तमुक प्रदेशात केवळ ४ देवे 
भलावी राहतात. सद्यस्थितीत प्रचलित असलेले 
समाजशास्त्र किवा मानववंशशास्त्र यामध्ये 
गोंडांची ही देवेप्रकरणे, गोत्रप्रकरणे किवा गोत्र- 
संचप्रकरणे अजून नमूद क्षालीच नाहीत आणि 
म्हणून त्यांविषयीचे ज्ञान श्री. सुधांशु गोरे प्रभ 
तीना ती शास्त्रे शिकून प्राप्तही होऊ शकत नाही. 
त्यासाठी भजंग मेश्रामांचे असेच स्फुट स्वरूपात 
किरकोळ वाटणारे प्रसिद्ध क्षालेले लेख जोपासावे 
लागतील आणि त्यांतूनच हो शास्त्रेही हळूहळू 
पूर्णत्वास येतील. आज ती शास्त्रेच तोकडी आहेत, 


“३ 


हे श्री. गोरे यांनी प्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 
तिसऱ्या मुद्द्यात श्री. गोरेंनी गोंडांचा नाग 
लोकांशी संबंध दाखविणे निरर्थक असल्याचे सांगि- 
तले आहे. जेव्हा भुजंग मेश्राम कोटनाक, ज॒न्नाक, 
कन्नाक आदी गोंडांची नागयुक्‍त गोत्रनामे दर्शवून 
तिचा संबंध नागसंस्कृतीशी निगडित करण्याचा प्रयत्न 
करतात; तसेच बिबीतगा, हिजीनगा, राजनेगी, 
गंगनेगी आदी “* नगा ' आणि ' नेगी'य्‌क्‍त गोंडांची 
गोत्रनामे निदेशित करून नाग संस्कृतीशी तिची 
अधिक जवळीक दशंवितात, तेव्हा भुजंग मेश्रामांचे 
प्रतिपादन अधिकाधिक सबळ होत जाते. गोंडांचे 
आद्य देवत संब्रसेख हे शुद्ध नागदेवतेच्या स्वरू- 
पातच पुजिले जाते. चंदनशेख हे त्याचे दुसरे रूप 
होय आणि ते नाग संस्कृतीतही तसेच पूजिले जाते. 
ह्याही बाबी भुजंग मेश्रामांच्या प्रतिपादनास पुष्टीच 
देतात. मग मेश्रामांची माहिती वरपांगी कशी ? 
गोंडांचा महें-जो-दारोशी कसा संबंध पोचतो हे 
गोंडी गोत्रतामांच्या संदर्भात तर पडताळता येतेच; 
पण त्याशिवाय फादर हृरास यांच्यासारख्या तज्ज्ञाने- 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


सुद्धा ते सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे श्री. गोरेंना 
आइचये वाटायला नको. 

चोथ्या मुद्द्यात श्री. गोरेंनी 'तूप ' शब्दाबाबतचा 
उल्लेख केला. मूळ लेखातही मेश्नामांनी हा मुद्दा 
नीट मांडला नाही. त्याची मांडणी अश्ली हवी होती : 

“गोड लोकांत “ पालोती ' हे एक गोत्रनाम 
आहे. पालोती हा शब्द 'पालोनी' या गोंडी 
शब्दापासून तयार झाला आहे. त्यात पाल -- नीई 
असे दूध -- तेल अश्या अर्थाचे शब्द आहेत. पालोनी 
शब्दसुद्धा * दुधाचे तेल ? अश्या अर्थांचाच आहे व 
त्याला मराठीतील पर्यायी शब्द * लोणी? हा आहे. 
येथे लोणी हा शब्द गोंडीतूुन मराठीत आलेला आहे, 


हेही सिद्ध होते आणि पालोती या गोत्रनामाचा 
संदर्भ “ क्षीरसागर * अशा अर्थाने ' दुधाने न्हाऊन 


निघणारा ' असा 'क्रन्वेदा 'तोल पहिल्या मंडलातील 
१०४ व्या सूक्‍्तामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोंड राजाच्या 
राण्या त्याला दुधाने आंघोळ घालतात (क्षीरेण 
स्नतः कुयवस्य योषे ॥), याच्याशी जुळतो.” असा हा 
विस्तार भुजंग मेश्राम यांनी आपल्या लेखात केला 


नाही, ही बाब खरो आहे; पण तरीसुद्धा त्या लेखात 
विपयस्तता आहे असे म्हणणे योग्य नाही. 


चौथ्या मुद्द्यामध्ये श्री. गोरेंनी 'सवंच गोत्रनामे 
बदलत असतात “ हे सिद्ध करण्याकरिता डाँ. भाऊ 
मांडवकरांचे एक विधान श्री. भुजंग मेश्रामांच्या 
तोंडी घालून दिले. वास्तविक पाहता गोंड लोकांत 
पेंडाम हे पिडमुशी सांस्कृतिक संदर्भ जोडणारे गोत्र- 
नाम ६ देवे गोंडीयनांचे आहे व पंधराम हे धवल 
स्फटिक किवा “ हिरा' या अर्थांचें “ स्फटिकमय हो! 
असा आदेश देणारे ७ देवे गोंडीयनांचे मित्न गोत्र- 
नाम आहे. ते प्राचीन काळापासुन जसेच्या तसे 
आताही आहे; पेंडामचे ते उत्तररूप नव्हे. त्यामळे 
गोत्रनामांचे स्वरूप बदलत जाते असे म्हणता 
येत नाही. धुर्वे आणि दुर्वे या उच्चारणपद्धतीतील 
फरकामुळे दोन्ही स्वरूपातील एकच गोत्र अस्तित्वात 
आहे; पण ती दोन भिन्न गोत्रे आहेत असे 
कोणीच समजत नाही. ते एकच गोत्त होय, 
दुर्वे आणि धुर्वे हे एकाच गोत्रासाठी संबोधिलेले 
दोन शब्द होत. इंग्रज लोक त्यालाच डवे किवा 
ढुव अश्ञाही स्वरूपात संबोध शकतात. पण गोत्र 

एकच असते. ७ देवे म्हणजे एष्ठवेनसुरा 
( एरवेन ) असते. ते ६ देवे मात्र कधोच असू 


वाद-संवाद 


शकत नाही. यातील गुह्य श्री. सुधांशू गोरेंना 
कळूच शकत नाही. कारण त्यांचे या संदर्भातील 
ज्ञान अनुभवजन्य नसुन पुस्तकी आहे. 

पाचव्या मुद्द्यात त्यांनी आत्राम गोत्राबाबतच्या 
प्राचीनतेबाबत संशय्र ठप्रक्‍्त केला आहे. आत्राम हे 
गोत्रनाम गोंड, परधान, ओझी, कोयतूर पाटाळी, 
ढोली, बुरड, थोटी, सरोती, पाळा, पणळा, कोलाम 
आदी कितीतरी गोंड समूहांतील उपजमातींमध्ये 
अत्यंत प्राचीनतम असल्याचे आढळून येते. एवढेच 
नव्हे, तर प्रत्येक प्रदेशात प्रत्येक उपजातीत ते नाम 
६ देवे गोत्रसंचातच मोडते. प्रत्येक ठिकाणी 
त्याचा अथे * सोन्यासारखा हो ' असाच आढळतो. 
म्हणूनच सोने धातूचा शोध लागल्यानंतर आत्राम 
गोंड निपजले, असा त्याचा अर्थ घेणे सयुक्तिक 
नाही; तर सोने धातूच्या अलीकडे लागलेल्या 
शोधापूर्वी किती तरी हजारो वर्षांपूर्वीच गोंड लोकांनी 
सोने धातूचा ज्लोध लावला होता आणि आपली 
संस्कृती वैभवसंपन्न केली होती. परंतु त्यांची वभव- 
संप्नतता परकीयांच्या आक्रमणामुळे नष्ट झाली 
आणि ते जीव घेऊन डोंगरदऱ्यांतुन राहायला 
गेले, त्यानंतर कित्येक वर्षेपर्यंत सोन्याचा वापर 
अन्य लोकांना करता आला नाही. आणि जेव्हा 
पुन्हा सोने शोधले गेले, ते दुसऱ्यांदा होय. गोंडलोक 
: सोन पाखरू'ला ' आतर वीशी ' असे म्हणतात. 
या शब्दात आतर म्हणजे सोने असाच अथे आहे. 
व तो अतिप्राचीन शब्द होय. 

गोंडलोक समुद्रापलीकडून आले, असेही सम- 
जण्याचे कारण नाही; कारण फार प्राचीन काळी 
दक्षिण अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण अंटा- 
क्‍्टिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हा प्रचंड भूभाग 
(दक्षिण भ-गोलार्ध) एकत्र होता व त्यास “ गोंड- 
वाना लॅंड! नावाने संबोधले जात असे ( झ्यत्ता 
८ बी चा भगोल, पृष्ठ २२ पाहावे ) हा सिद्धांत 
प्रथमतः ऑस्ट्रेलियाचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. एडवड 
स्वेस यांनी मांडला. त्यास रक्षियाचे मुरटीव्ह, 
अग्रॅनंट, मुझ्षाबीट आदी शास्त्रज्ञांनी दुजोरा दिला. 
दक्षिण भ-गोलार्धात गोंडांचेच राज्य होते, याला 
गोंडी भाषेतील अनेक शब्दांचे आंतरराष्ट्रीय भाष, 
तोल शब्दांशी असलेले साम्य पाहिल्यावर पुष्टी 


४५९ 


“सागासारखा हो. ' “ कोकोडे ” या ७ देवे गोत्र- 
नामाचा (४००७ 4- उडे म्हणजे “' कोंबड भरारी 
घेणारा! शी संदर्भ जुळतो. गोंडराजा रावण तर 
जागतिक कीर्तीचा होता, असा गोंडांचा समज आहे. 
इजिप्शियन “ रा ' शब्द सूय-प्रकाश, संस्कृत रवि 
म्हणजे सूये आणि रावण म्हणजे “ रामायणा 
तील '* आदित्यां वर्णाभ्यां कुंडलेम्यां विभूषित: ! 
असा हा गोंडाचा “* रावूड म्हणजेच रावण हा 
सुर्य शब्दाशी एकरूप पावतो. गोंडी भाषेतील 
' आजचा दिवस * या अर्थाचा * नेंडे' हा 
इंग्रजीतील 099 शी एकरूप होतो. गोंडांच्या गोत्र- 
नामांतील अथंसंदर्भात व्यापकता पाहण्यासाठी 
ओरिसातील कोरापूर ( जिल्हा ) याच्याशी नाम- 
साद्शता असणारे गोत्रताम ' कोरपटे ' किंवा 
' क्ोरपाते ! , किवा आंध्रमधील काकिनाडशी 
नामसादृश्य “ कोकाड्याळ ' किवा ओरिसातील 
गंजाम भप्रदेशाशी नामसादृश असणारे “ गंजाम ?; 
तारीम नदीशी नामसादृश्य असणारे ताराम; लक्ष- 
द्वीपाजवळील कवरत्ती द्वोपाशी नामसादृश्य असणारे 
कवरती गोत्रज आणि सयाम देशाची निदेशक 
गोंडातील सयाम गोत्रनामे हो बोलकी व॑ पुरेशी 
आहेत. गोंडीयनांची सांस्कृतिक व्यापकता व गोत्र- 
नामांतील अथंगर्भता शोधण्याकरिता ही नावे 
अत्यंत चालना (देणारी ठरतात आणि श्री. भुजंग 
मेश्रामांच्या लेखात हे निदेश मिळतात. मेश्रा- 
मांच्या लेखात गंभीर चुका दशंविण्याचा आव 
आणूनही श्री. गोरे यांना एकही चूक दाखविता 
आली नाही किवा त्याचा त्यापेक्षा वेगळाच अ्थं 
असल्याचेही ते दाखवू शकले नाहीत. 

मसराम म्हणजे “ नाकासारखे हो ', पोयाम 
म्हणजे “ सुगंध दरवळल्याप्रमाणे हो ' आदींपेक्षा 
वेगळे अथ प्रचलित आहेत, असेही श्री. गोरे सिद्ध 
करू शकले नाहीत आणि तरीही सदरहू अथे ग्राह्य 
मानण्यास ते तयार नाहीत. श्री. गोरे यांच्या 
प्रतिपादनात शास्त्रीयता असण्याचा आग्रह शब्दा- 
शब्दांतून दिसून येतो; पण गोंडी भाषेतील आणि 
गोंडी संस्कृतीतील संदर्भाची श्री. गोरे यांना तोंड- 
ओळखही नाही, हेच त्यांच्या प्र तिक्रियेतुन प्रकर्षाने 


मिळते. जसे गोंडातील टेकाम या गोत्राचा सांस्कठ- बावन - व्यंकटेश आत्राम 
तिक संदर्भ '€८ १४००१ शी आहे. त्यांचा अ 
000 


न. भा. ७ 


५० नवभारत ऑक्टोबर, १९८३ 


९३५५-५८-५५ ८०३-६५-५५५ २३6244 804-00844 4406444 2494444 ७4१ ७0.4/4. 4940062244 0 ग 


"८८७ 5८86 (0०७७१४५८०५ 70770 -- 


। 

| ध्ाा10५९वा' शा] 9010 

(_0. 10. , 

| /2(//॥८ 41/07/7838 
न 


1.88 गाक्का्पाक0्टपा615 01-- 


--ण* 


व 


ही शांत९ 'का2श९० हा & 695 (0110९55015 | 
गि९॥॥3(८ 10015, ॥ (णता ('ठ५ा)| ११३2 । 


कात रिलीपृटटश'3(ला कात तवा पार 


॥"5151॥॥115590॥1., 


1९005 : 0145-246, 0145-306 


| | 
| 
| 

शिका एप : 10188/70341 . 
| 
पन नी; 


॥3.॥.२२४४4*»अ*-*अक्य- ०. -- नन क्क् नन्तर 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलन 


पाकिस्तानची एकता 


भऑगस्ट १४ हा पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन आहे. 
ह्या वर्षीच्या सदतिसाव्या स्वातंत्र्यदिनी पाकिस्तान- 
मध्ये आठ विरोधी पक्षांनी लोकशाहीच्या पुन:- 
स्थापनेसाठी आंदोलन सुरू केले, ह्याला निमित्त 
झालेली चिथावणी म्हणजे जनरल झिया उल्‌ हक 
यांनी ऑगस्ट १२ रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेले 
भाषण. त्यात त्यांनी मार्च १९८५ पर्यंत सावंत्रिक 
निवडणुका होऊन लष्करी कायदा उठविण्यात येईल 
अशी जरी घोषणा केली, तरी आपण राष्ट्राध्यक्ष 
म्हणून नंतरही राहू आणि पंतप्रधानांसोबत सत्तेत 
भागीदार असु असेही जाहीर केले. या आठ विरोधी 
पक्षांतील एक घटक पक्ष हा राष्ट्रीय लोकशाही पक्ष 
असून खान अब्दुल गफारखान यांचे चिरंजीव खान 
अब्दुल वलीखान हे त्याचे एक प्रमुख पुढारी आहेत. 


वल़ीखातन यांनी सतत परख्तुनिस्तानचा पुरस्कार 
केलेला असल्यामुळे पाकिस्तानी राज्यकर्ते त्यांच्यावर 
नेहमीच नाराज होते. आपल्या ६६ वर्षांच्या आयु- 
ष्यातील १४ वर्षे त्यांनी तुहंगात काढली आहेत; ३ 
वषे 'छोडो भारत' चळवळीत आणि उरलेली स्वतंत्र 
पाकिस्तानमध्ये. पाकिस्तान अस्तित्वात आल्या- 
बरोबर त्यांची सहा वषे तुरुंगात रवानगी करण्यात 
भाली होती. अयूबखान यांच्या राजवटीत त्यांना 
एका वर्षाची कैद झालो होती. भृट्टो यांनी तर 
त्यांना १४ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. याबरो- 
बरच त्यांना अनेक प्रज्षोभने पण दाखविण्यात आली 
होती. उदा., प्रांताचे मुख्यमंत्रिपद किवा केंद्रात 
मंत्रिपद. पण वलोखान हे मूलतः पठाण आहेत. त्यांचा 
झगडा पठाणांच्या स्वायत्ततेच्या हक्कासाठी आहे. 

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पस्तूनांचे ( पठाणांचे ) 
भौगोलिक स्थानच असे आहे, की आंतरराष्ट्रीय 
'जकारणाच्या भोवऱ्यात ही लहान जमात नेहमी 
केचछोी जाते. आज अफगाणिस्तानात पाय रोवून 
वेसदेहा रशिया आणि पाकिस्तानातील तळांचा 


अनुक्रमणिका 


वापर करून त्याला आळा घालू पाहणारी अमेरिका 
यांच्या संभाव्य टकरीमध्ये पख्तूुन सापडले आहेत. 

वलीखान यांचे निदान असे, की आज पाकि- 
स्तानमध्ये जे आंदोलन सुरू झाले आहे त्याच्या- 
मधून प[किस्तान आहे त्या स्वरूपात सुखरूपपणे 
बाहेर पडू शकणार नाही. पाकिस्तान टिकून राहा- 
यचे असेल, तर जे चार लोकसमूह त्याचे प्रमुख 
घटक आहेत- पंजाबी, सिंधी, पख्तून आणि बलुची- 
त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता दिली पाहिजे, आणि 
समान दर्जा दिला पाहिजे. केंद्राने संरक्षण, दळण- 
वळण, परराष्ट्रोय संबंध, इ. खाती अर्थात सांभा- 
ळावी. असे घडले नाही, तर यादवी होऊन पाकि- 
स्तान परत फुटणे अपरिहार्य आहे. 

भुट्टो हेसुद्धा हुकूमशहा होते, असे वलीखान यांचे 
म्हणणे आहे. भट्टो यांना आपली सत्ता टिकवायची 
होती आणि म्हणून त्यांचे पंजाबी मालक त्यांना जे 
करायला सांगत ते करणे त्यांना भाग होते. हे 
पंजाबी मालक म्हणजे प्रामुख्याने लष्कर, त्याच्यात 
पंजाब्य़ांचा वरचष्मा आहे. 


वलीखान यांच्या म्हणण्याप्रमाणे झिया आज 
सहा वर्षे सत्तेवर आहेत आणि पुढील दोन वषं- 
भरात ते निवडणूक घेऊन नागरी सरकार स्थापन 
करणार आहेत. त्यांनी सत्ता हातात घेतली 
तेव्हा तीन महिन्यांच्या आत निवडणुका घेऊ असे 
आदवासन त्यांनी दिले होते. निवडलेल्या लोकझ्ञाही 
सरकारलासुद्धा पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सत्तेवर 
राहता येत नाही. क्षियांच्या या आठ वर्षांच्या 
सत्तेचा ताळेबंद काय आहे? लष्कर कधी सत्ता 
सोडून देईल असा लोकांचा विश्वासच राहिलेला 
नाही. आता जिवावर उदार होऊन लोक चळवळीत 
उतरले भाहेत. 

सरहद्द प्रांतात शेकडो लोकांनी स्वतःची धरपकड 
करवन घेतली आहे. सिंधी लोक शांतताप्रिय आहेत; 
पण तेसुद्धा उठले आहेत. जर पंजाबी लोकांनी 


॥ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ण 


त्यांना साथ दिली नाही, तर त्यांच्यामधील फुटीर 
प्रवृत्ती बळावेल. पाकिस्तान केवळ पंजाबपुरते 
अवशिष्ट राहील. सर्वे बाजूंनी अन्य देशांनी वेढलेले 
असे ते पाकिस्तान असेल. 


ह्या आंदोलनाला झियांची जी प्रतिक्रिया झाली, 

तिच्या तीन पायऱ्या होत्या असे म्हणता येईल. 
प्रारंभी त्यांनी चळवळ्या लोकांना तुरुंगात धाडले. 
पण त्यांना फटक्यांची शिक्षा दिली. आता त्यांच्या- 
वर गोळ्या झाडण्यात येत आहेत. पण हळूहळू 
गोळ्यांनीही काम भागत नाही असे त्यांना आढळून 
येईल. 

अमेरिकेकडून लाभणारी अर्धी शस्त्रे पाकिस्तानी 
लष्कराला मिळतात. आणि अर्धी झिया यांना 
अनुकूल असलेल्या जमाते इस्लामी या संघटनेला 
मिळतात. जमातने लोकांविरुद्ध या शस्त्रांचा वापर 
केला तर लोक खवळून उठतील आणि यादवी 
युद्धाची सुरवात होईल. कारण इतर लोकही स्वतः- 
च्या संरक्षणासाठी मिळतील तेथून शास्त्रे जमवीत 
आहेत. 

अफगाणिस्तानचा प्रश्‍न हा त्या देश्याच्या 
लोकांचा आहे. एक तर अफगाणिस्तानने रशियाला 
आत बोलाविले हे विसरता कामा नये. शिवाय 
झिया यांचे अफगाणिस्तानविषयी म्हणणे काय 
आहे ? अफगाण लोकांना स्वतंत्रपणे स्वतःचे सर- 
कार निवडण्याची मोकळीक काबूल राजवट देई- 
पयंत आपण स्वस्थ राहणार नाही असे झिया 
यांनी जाहीर केले आहे. पण ही मोकळीक झिया 
पाकिस्तानच्या लोकांना स्वतः देतात का? ह्या 
परिस्थितीत अफगाणांचा झिया यांच्यावर कसा 
विदवास राहील ? गतिमांचा पाठलाग करण्याच्या 
धामधुमीत ( हॉट पर्सट ) सरहद्द ओलांडून लग- 
तच्या देशात घुसण्याची प्रथा आता मान्य झाली 
आहे. याच्या पलीकडे काबूल राजवट पाकिस्ता- 
नच्या संदर्भात अधिक काही करीत नाही. 


झिया म्हणतात, कौ अफगाणिस्तान हा त्यांच्या 
लगतचा देश असल्यामुळे तेथे काय घडते आहे 
याची चिता त्यांना स्वाभाविकपणे असते; पण इंदिरा 
गांधी यांनी पाकिस्तानमधील घडामोडींविषयी 
चिता व्यक्‍त केळी, को हा पाकिस्तानच्या अंतर्गत 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


कारभारातील हस्तक्षेप आहे अक्यो ओरड ते 
करतात. 

पख्तूनांची अवस्था ब्रिटिशांच्या काळात होती 
त्याहूनही अधिक वाईट झाली आहे. एक तर पाकि- 
स्तानच्या स्थापनेनंतर स्व शासकोय अधिकारी, 
व्यापारी वर्गे इ. हे भारतातून तेथे आले. नंतर 
बहुसंख्य असलेल्या पंजाबी लोकांनी सत्ता हातात 
घेतली आणि ती स्वाधीन ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न 
आहे. लहान प्रांतांना जर सत्तेत खरी भागीदारी 
देण्यात आली नाही, तर पाकिस्तान टिकून राहणे 
कठीण ठरेल, पख्तुनांची परिस्थिती तर अधिकच 
बिकट आहे. “आम्हाला एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात 
प्रवास करण्यासाठी परवाना लागतो. मला इंग्लंड- 
मध्ये राहण्यासाठी व्हिसा मिळविण्यासाठी कराची 
येथील न्यायालयासमोर उभे राहावे लागले. पाकि- 
स्तान हा आमच्या दृष्टीने एक भिन्न देश आहे. 


““वख्तुनिस्तानची मागणी ही जनी मागणी आहे. 
ब्रिटिश जाण्यापूर्वी आम्ही स्वतंत्र पर्तूनिस्तानची 
मागणी केली होती; ती माउन्टबॅटन यांनी नाकारली. 
नंतर पाकिस्तानमध्ये पख्तूनांनी सामील व्हावे, को 
नाही हे ठरविण्यासाठी जनमत (रेफरेन्डम) घेण्यात 
आले. आम्ही त्याच्यावर बहिष्कार घातला; पण 
आम्ही पाकिस्तानात सामील होण्याचे ठरविले असा 
त्याचा अर्थ लावण्यात आला, अर्थात आम्ही आमची 
मागणी सोडन दिलेली नाही. ” 

सरदार अताठल्ला मेंगल हे बलूची लोकांचे 
पुढारी आहेत. ते सध्या वलीखात यांच्या प्रमाणेच 
इंग्लंडमध्ये निर्वासित होऊन राहत आहेत. अलीकडे 
लंडन येथे झालेल्या एका झिया-विरोधी सभेत त्यांनी 
सावंभोम आणि पाकिस्तानपासुन स्वतंत्र असे 
बलुचिस्तान प्रस्थापित करण्याचा बलूची लोकांचा 
निर्धार आहे असे जेव्हा जाहीर केले, तेव्हा सभेत 
सहभागी झालेल्या अनेक पाकिस्तानी पुढाऱ्यांनी 
सभेतून काढता पाय घेतला. पण सरदार मेंगल 
यांचा आपल्या धोरणावर आणि ध्येयावर दृढ 
विश्वास आहे. बलुची आणि सिंधी लोकांनी एकी 
केली पाहिजे आणि पाकिस्तानवर वरचष्मा गाज- 
विणार्‍या पंजाब्यांच्या तावडीमधून स्वत:ची सुटका 
करून घेतली पाहिजे, अश्ली मेंगळ यांची ठाम 
भूमिका आहे. 


सारसंकलन 


आपण पंजाबो जनतेविरुद्ध नाही. पण पाकिस्ता- 
नची पंजाबी फोज आणि पंजाबचे सत्तापिपासू पुढारी 
यांच्याविषयी आपल्या मनात तीत्र तिरस्कार आहे 
असे त्यांचे म्हणणे आहे. पंजाब्यांनी सिंधी आणि 
बलुची लोकांना तिसर्‍या दर्जाच्या नागरिकांसारखे 
वागविले आहे आणि सिंध व बलुचीस्तान आपल्या 
वसाहती असल्यासारखे त्यांच्याकडे पाहिले आहे, 
अशी त्यांची तक्रार आहे. *“ सैन्यात आणि उच्च 
श्रेणीच्या सरकारी नोकऱ्यांत सिंधी व बलुची 
लोकांना प्रवेश नाही, सवे उद्योगधंदे आणि व्यापार 
हे पंजाबी लोकांच्या हातांत आहेत. पंजाबी पाकि- 
स्तानात आम्ही का राहावे ? पंजाब्यांनी पंजाबात 
सुखाने राहावे आणि त्याला पाहिजे तर पाकिस्तान 
म्हणावे ” असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

१९७७ पासून सरदार मेंगल इंग्लंडमध्ये राहत 
आहेत. अयूबखानांनी त्यांना तुरुंगात टाकले होते, 
भुट्टो ह्यांनीही तुरंगात टाकले होते आणि आपण 
आता पाकिस्तानात गेलो तर क्षियाही तेच करणार 
ह्याविषयी त्यांची खात्री आहे. 

बलुचिस्तानात मेंगल, बृग्ती, बेंझनन आणि मारी 
अशा चार टोळ्या आहेत. सरदार अताउल्ला मेंगल 
यांना त्यांच्या वडिलांचा १९७० मध्ये मृत्यू झाल्या- 
नंतर मेंगल टोळोच्या सदस्यांनी मेंगल टोळीचा 
प्रमुख म्हणून निवडले. त्यानंतर ते अनेक पदांवर 
होते. काही काळ ते बल॒चीस्तानचे मुख्यमंत्रीही होते. 

'*बलुची लोक पाकिस्तानविरुद्ध आतापयंत दोनदा 
लढले आहेत. दोन्ही वेळा आम्ही आमच्या जुन्या- 
पुराण्या शस्त्रांनी लढलो- आमची दास्त्रे पाकिस्तान- 
कडूनच आम्ही मिळविली होती-आणि आम्ही चांगली 
लढत दिली. आता आम्ही जे लढणार ते निकाली 
लढाई जिकण्यासाठी लढणार. म्हणून आम्हाला 
योजनापूर्वक लढावे लागणार आहे. काळ आमच्या 
बाजूचा आहे आणि आम्ही जिंकू अशी आमची 
खात्री आहे.' ह्या उद्गारांवरून सरदार मेंगल 
यांच्या भूमिकेची कल्पना येईल. 

: आपली भूमिका विघटनवादी नाही का? ' या 
प्रश्‍नाला सरदार मेंगल यांचे उत्तर असे आहे, की 
पाकिस्तान विघटन होण्याच्या अवस्थेत येऊन साप- 
डला आहेच. सिंध आणि बलुचिस्तान यांना पंजाबचे 
भाग मानायला पाकिस्तानने जेव्हा सुरवात केली, 


षे 


तेव्हाच या विघटनाच्या प्र क्रियेला प्रारंभ झाला, 
असे त्यांचे मत आहे. पंजाबकडून होणारी पिळणूक 
थांबविण्याचा एकच मागे आहे. तो म्हणजे सिंघ 
आणि बलुचिस्तान यांना पंजाबपासून वेगळे करणे. 


भृत्तोंच्या राजवटीविषयी त्यांचे म्हणणे असे आहे 
की, “ बेदरकार आणि निष्ठूर पंजाबी पुढाऱ्याने जे 
केले असते, तेच भृट्टो यांनीही केले. सत्तेवर आल्या- 
वर भुट्टो यांना हे समजून चुकले, को पंजाब्यांच्या 
पाठिब्याशिवाय आपला तरणोपाय नाही. तेव्हा अयूब 
यांच्या मार्गाने ते जाऊ लागले, बलुचिस्तानावर 
त्यांनी बाँबहल्ले सुरू केळे, आमच्या लोकांचे प्राण 
घेतले, मालमत्ता नष्ट केली. आम्ही पंजाबी लोकां- 
बरोबर जगू शकणार नाही. पण सिंधी लोकांबरोबर 
जगू शकू. 

“ सिंधी लोकांनी लोकशाही पुनःस्थापनेच्या 
आंदोलनाला जो पाठिंबा दिला आहे तो वास्तविक 
पंजाब्य़ांच्या वरचष्म्याविरुद्ध त्यांचा जो असंतोष 
खदखदतो आहे त्याचा उद्रेक आहे. मला तर 
पंजाब हा वेगळा देश वाटतो. माझ्या दृष्टीने ते 
पाकिस्तानचेच दुसरे नाव आहे. 

“मला स्वत.ला हे आंदोलन अहिसात्मक मार्गाने 
झाले असते तर समाधान वाटले असते. पण लोक 
करणार तरी काव ? सिंधी लोकांच्या न्याय्य 
आकांक्षा दडपून टाकून झिया त्यांना हिंसेला प्रवृत्त 
करीत आहेत. आज जर लष्करी हुक्‌मशाहो 
संपुटटात आली तर सिधमध्ये असलेली आणी- 
बाणीची परिस्थिती निवळेल असा पन्नास टक्‍के तरी 
विदवास वाटतो. 

“ बल॒ची लोक आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर 
सामील झालेले नाहीत याचे कारण असे, की सिंधी 
लोक हे लोकशाहीच्या पूनःस्थापनेसाठी लढत 
आहेत असे त्यांना वाटते आणि त्यांना लोकल्याहीत 
रस नाही. सिंधी लोक पंजाबपासुन सुटका करून 
घेण्यासाठी लढत आहेत हे जेव्हा त्यांना कळेल, 

व्हा ते त्यांना साथ देतील. सिधमध्ये जर स्फोट 
झाला तर बलुची निठचितपणे त्यांना साथ देतील. 


“ बलुची लोकांचा पंजाबवर जो राग आहे 
त्याची काही कारणे आहेत. बलुचिस्तानात जे 
पोलिसदल आहे त्यात केवळ पाच टक्‍के बलूची 


५४ 


लोक आहत. फोजदारापलीकडले उच्च पद कोणाही 
बलुची व्यक्‍तीला मिळालेले नाही. सैन्यामध्ये 
कोणीही बलूची नाही. जेव्हा योग्य वेळ येईल, तेव्हा 
आम्ही उठाव करू आणि तो असा करू, को त्या 
लाटेपुढे पाकिस्तान आणि त्याचे पाठौराखे टिकाव 
घरू दहकणार नाहीत. 

“ केवळ झियांची राजवट बदलून आमचे समा- 
घान होणार नाही. आम्ही स्वतंत्र व स्वायत्त होऊ 
तेव्हाच आमचे समाधान होईल. जेव्हा अय्‌ब- 
खान सत्तेवर होते तेव्हा त्यांनो शेकडो बलूची 
मारले आणि जेव्हा भ्ट्टो सत्तेवर आले तेव्हा 
त्यांनी हजारो बलूची मारले. हे सगळे पंजाबी 
सन्याधिकार्‍यांनी मारले आहेत. जेव्हा भुदट्टोंनी 
बलुचींवर गोळ्या झाडायला पंजाबी सैन्याला हुकूम 
केला, तेव्हा त्यांनी तो मानला; पण जेव्हा पंजाब्यां- 
वर गोळ्या झाडायचा त्यांनी हुकूम केला, तेव्हा 
सन्य उलटले. आम्ही सिंधी लोकांबरोबर आमची 
सोडवणूक करून घेऊ आणि आम्ही स्वतंत्र झाल्या- 
बरोबर सरहद प्रांतही स्वतंत्र होईल. पंजा- 
ब्यांनी बलुचिस्तानमध्ये जे अत्याचार केले आहेत 
त्याची कल्पना तुम्हाला करता येणार नाही. एके 
काळी बलुचिस्तानमध्ये एक लक्ष पाकिस्तानी सैन्य 
होते यावरून आम्हाला वठणीवर आणण्यासाठी 
पाकिस्तानने केवढा खर्च केला असेल याची कल्पना 
तुम्ही करू शकता. त्यांचा दिवसाचा खर्च एक कोट 
रुपये एवढा होता. पैसा मुख्यतः इराणच्या शहा- 
कडून येत होता. शहाने जो पैसा दिला तो आता 
खोमिनी .परत मागत आहेत असे म्हटले जाते. झिया 
तो परत करीत आहेत असे म्हणतात-अन्नधान्याच्या 
स्वरूपात. 


नेवभारत 


ऑक्टोबर, १९८३ 


“ झारत सिंधी लोकांना उघडपणे पाठिंबा देत 
आहे ही आमच्या दृष्टीने उत्तेजनकारक गोष्ट आहे. 
सर्वे दडपलेल्यांच्या दृष्टीनें इंदिरा गांधी हा एक 
आशेचा किरण ठरल्या आहेत. ” 


कः न न 

लोकशाही पुनःस्थापना आंदोलनाच्या एक प्रमुख 
प्रवकःया बेनझीर भट्टो यांच्या नावावर प्रसिद्ध 
झालेल्या पुस्तकात अणूशस्त्राविषयीच्या पाकिस्तानी 
धोरणाबद्दल पुढील विचार मांडलेला आढळतो. 
“ ,.. अणुसंशोधनाचा कायंक्रम पाकिस्तानात सुरू 
आहे ही गोष्ट सर्वांना माहीत आहे. तेव्हा ती नाकबूल 
करण्यात अ्थं नाही. हा कार्यक्रम माझ्या वडिलांनीच 
सुरू केला होता. ते पाकिस्तानचे लोकशाही पद्धतीने 
निवडलेले पंतप्रधान होते. पण आजच्या बदललेल्या 
परिस्थितीत या कायंक्रमाचे पुनर्मूल्यांकन झाले 
पाहिजे. 

काय बदलले आहे ? आजच्या बदललेल्या राज- 
कीय आणि आथिक परिस्थितीत बाँब बनविणे 
पाकिस्तानला परवडणारे नाही... दुसरी गोष्ट 
अक्यी, कौ या कायंक्रमाच्या द्वारे झिया आणि त्यांचे 


सेनापती यांनी भारताशी इस्त्रस्पर्घा सुरू केली 
असणे शक्‍य आहे. ... तीही आपल्याला परवडणारी 


नाही. भारताशी किवा कोणत्याच देशाशी युद्ध करणे 
अयोग्य आहे ही जाणीव आपल्याला झाल्यानंतर 


भारताशी शास्त्रस्पर्घा करण्यात, विशेषत: अण्वस्त्र- 
स्पर्धा करण्यात अर्थ नाही .... आणि चवथी गोष्ट 


अश्यी, को लोकशाही शासनाने जे करणे उचित 
ठरते ते, ज्यांना मित्र असत नाहीत अक्ला लष्करी 
हुकूमशहांनी करणे योग्य असतेच असे नाही.” 

यावरून बेनक्षीर भुट्टो ह्या मुरब्बी राजकारण्या- 
सारखे बोलू शकतात हे स्पष्ट होईल, 


() ८) 9) 
ऑणॉाणाशॉरणारशिणाशिणाःरकौा?0?0नन जनू नून ननूनूूऱोाोेळूूळूळ 


लेखकांना विनंती 


साहित्य कागदाच्या एका बाजूला, सुवाच्य अक्षरात आणि 

मराठी साहित्य महामंडळाच्या शुद्धलेखनाच्या नियमांनुसार असावे. 
नापसंत साहित्य परत पाहिजे असल्यास 

सोबत पुरेसे टपाल्हह्यील असणे आवश्यक आहे. 


ऑक्टोबर, १९८३ नवभारत "५९५ 


**२*१**११११११११०११११२१११२१११११*८*११०२११२०११२११११११२१११२११२१२९ 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी (नवी दिल्ली ) चे 


प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झालेले पुस्तक 


कांदिक संस्कृतीचा विकास 


पू, ६०० ] ( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती) [किंमत ३० रु. 
लखक- तकेतीथे ल&मणक्षास्त्री जोशी, 


4काशक : प्राज्ञपाठक्याळामंडळ, वाई ( जि० सातारा) 


**%*१*११११५१२११११%१%*२१११*१११%*९*९१%१%*१*०८*५%*३*%१%*%*१*१११%९९१११२११११२१५३ 


य््ाााणण्णाणणाणाण्या्यमणम्यमकाळाययळाभमाकच्यण्यळायायमायकााााजचाायय 


वगगणीदारांसाठी 


ज्यांच्या अंकाच्या वेष्टनावर ४ खण असेल, त्यांची वर्गणी संपलेली आहे. 

ज्यांच्या अंकाच्या वेष्टणावर ४0 अश्ली खूण असेल त्यांची वगणी संपूनही एक 
अंक पाठवला आहे. 

ज्यांच्या अंकाच्या वेष्टणावर ४९०00 अशी खूण असेल त्यांची वर्गणी संपूनही दोन 
अंक पाठविले आहेत. 


कृपया आपली वगणी सत्वर पाठवावी व सहकार्य द्यावे. बर्गणी पाठविताना अंकाच्या वेष्टनावर 
असणारा वगंणीदार क्रमांक अवश्य उल्लेखावा हो विनंती. 


ष्ट नवभारत ऑक्टोबर, १९८२ 


महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | चा० अ० दाभोलकर र रु. र 
श्री» यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ 
संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२रु 
ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी २० रु. : 
आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव 


२० रु. 


७7९४८7० ७"७% ४० ४ "७१४४7० ७१"७% ७७ ३ ७७/०७/१७८० ०७/७७ २ ७"७७%७”> ७०७००२७१८० ७"७/४८”०> १ 
: आपल्या ग्रंथालयात अवडय हवीत अशी ” 
१ क 4» क. १ 
; प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमालेची भे 

क च्छ (8. ह क 
; सग्राह्य वचारक मराठा प्रकाशन र 
ह 
; 
; वैदिक संस्कुतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० झु. 
अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
; क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र: एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. र 
पुरोहितवर्गेवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. टू 
; गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५ रु. 
लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा द, 
भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श । सो० कमल पाध्ये क्क 
हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ र. 


टस; 
१२ य. 
५ र. 
२० रु. 
१० रु. 
१२ रु. 


भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत ) बालकांड र 
तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोले 

आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी : 
वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट 
नवमानवतावाद व मानवाचा आदश - 
प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती) पुनर्मुद्रण । गं वा० लेले ७ रु. 
बोद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार (पुनमुद्रण) । प० ल० वैद्य ५ रू. : 
चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी) । सदाशिव आठवले १५ रु. 
गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे र 


- झि र ति 
दास-शूद्रांची गुलामगिरी । शरद पाटील 


3 


"कॅ€. "ठे. -अ&. “क “२. -&. -&. ->&. -&. -&-. ->&. >. -&. ->&. >. >& "अँ€. “ये. -अ€. -१&. -6. -&. -& 


| ग्रंथालये व ग्रंथविक्रेत्यांना २० टक्क कमिशन 

संप्के : प 

| चिटणीस, पाक्षपाठशाळामंडळ, वाई (जि. सातारा) 
९..४०४४२..? (2.४9 ० (2.9 0७९ ० ९.७ ४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत । ऑक्टोबर १९८३ 
रिह्टांडशा8त ०. 5&1' -29 छत 1०८१ (0 00४. एॉ(100॥( 1९-5391161-1.1080108 1थ०. 6 


0७...७.........३...र...र..-..-..-२.-र.-७ ९ ९ ३ 


॥7८७॥. 1328८ 0०777221727/8 ॥7८०॥ 


/1॥72 .4॥ ॥दाब ॥€त€ /"य1॥/0॥1 
०४ ८०-०७०€॥4///2 1208870871 
॥1॥//5 ॥.४6. 


॥॥॥. ॥. ७. एएप्राप 


१शवचिचि्टााष१्ट 1)टलता' 


6 
6 
शै 
6 
र 
शट 
6 
6 
6 
१ 
6 
6 
९ 
१ 
8 
शं 
९ 
९ 
€ 
९ 


॥1]'. 1). प. ९१8१, 


7165[तलाा 


? 
1 


-__्र्विविविक् 
विकि... . शी 
/-“₹2>--७७ -कर -कऊ. ह.त... ह... याह... च्य. चा. सी ति... आ... आ या. उ. सॉ 


“आ “क, “७” “> “र्क -क ७ कक. "२... -. र छु “> -क.. 
हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पृ. रेगे यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


